मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वदशा वी 


बर्ष ३२८ । अंक ६ । सारच १९८५ 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभागत 


मार्च १९८५ 


वर्ष ३८ ।!। भक ६ ! मार्च १९८५ 
किमत ४” रुपये ! वार्षिक वर्गणी ३० रुपस्े 
आजीव सदस्य वर्गणी- 

व्यक्‍ती : स. २००/- संस्था : रु. ५० ०/- 
या अंकातीळ ठळेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सठमत असतीलच, असे नाही. 


अध्यक्ष च ब्रिळन्न 


नकैती्थ लक्ष्मणणास्त्री जोळी 


संपादक 


ने. पूं. रेणे 


संपादकोय पत्रव्यवहात््र 4! 
गे. पु. रेगे, 
"संपादक, ' नचभारत ' मासिक. 


दारा : प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, 
याई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकीय धत्रव्यकहुत्र : 

श्री. ग. दीक्षित, 

च्यवस्थापक, * तवभारत ' मासिक, 
हारा : दी घ्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३ 
(जि. सातारा * 


खुखपुष्छ : विलास सिदकर 


-<--२4--द८८-न 


था नियतकालिकाच्या प्रकोशनाथं महाराष्ट्र राज्य 
स्ाह्रित्य संस्कृती मंडळाकडून अनूदान मिळाले. 


अनुक्रमणिका 


नवभागेव 


मार्च १९८५ 
अनुक्रम 
संपादकीय न 
' दस्तणबस्कीतील प्रेम २९ 
दुव्य म्हणजे काय? . -अनिर्द्ध कुलकर्णी 
आधुनिक भो तिकीचा दष्टिकोनं १| 
“व. त्रि. चिपळोणकर : अक्षरवघ ३९ 
, : खेळ, दहा बाय दहा, महाराष्ट्रातील वैज्ञानिक 
धर्मांतरपूर्व महारांच्या ._ क्रांती, अक्करगाशी, मीतू, मानवाचा पुत्र येशू, 
विवाहातील खोहळे १ १ | मनरंग, 
- वसंत मून 
सैद्धांतिक : सार-सखंकलन पप 
प्रादेशिक विषमत! : सै. विवेचन २३ | 


-' एच. ए॒म'. देसरडा 


'लेखक-परिचय 


७ व. जि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यायक, भौतिकी विभाग, इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, मुंबई. 
निवास : फ्लॅट नं.. १०६, अभिनव अपाटंमेंट्स, ९९६ नवी पेट, पुणे-४११०३०. श्र वंसत मून: 
सामाजिक प्रश्‍नांचे आणि विषयांचे अभ्यासक. निवास: गव्हनमेंट कॉलनी, वाय1६। ९८, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई ४०००५१. क्ल पच. पम. देसरडा. : अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, मिलिंद कलाविययाळ्य , औरंगाबाद; 
दलित-श्रमिक चळवळीतील एक सक्रिय कार्यकते. निवास: गुरु गणेशनगर, ओर्‌ंगाबाद-४३१००४. 
४ अनिरुद्ध कुलकर्ण : कवी, चिकित्सक लेखक व कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनचे मालक, विजयानगर कॉलनी, 
पुणे-४११०३०. क्ष अविनाश सहस्त्रबुद्धे : ग्रंथपाल, चेतनाचे हजारीमल सोमाणी कॉलेज, वांद्रे (पुर्व) 
मुंबई ५१; विविध नियतकालिकांतुन समीक्षात्मक लेखन; निवास: ६1२०१, योगानंद सोसायटी, वझीरा 
नाका, बोरिवलीं (प), मुंबई-९२. ७ अ. ना. ठाकूर : मराठी विवकोझ्यात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, 
वातावरणविज्ञान इत्यादी विषयांचे संपादक, वाई - ४१२८०३. क्ल के. व्ही. सरवदे! साहित्याचे रसिक 
अभ्यासक, समीक्षक; द्वारा हिरालाळ कसबे, लुंबिनी निवास, सरकारी धान्य भांडाराजवळ, कळंब (ता. 
कळंब ) जि. उस्मानाबाद - ४१३५०३. ७ रवींद्र ना. ठाकूर : मराठीचे प्राध्यापक, दौंड कॉलेज, दौंड 
४१३८०१ (जि. पुणे). ७ पदूमा खोलक : मराठीच्या प्राध्यापिका, नबीरा महाविद्यालय, काटोर 
जि. नागपूर. ७ अ. र. कुलकर्णी : मराठी कथाकार; मराठी विशवकोगात संपादक ; वाई-४१२८०३ 


७७ ७ 


संपादकीय 


विक्षान आणि संस्कृती-४ 


वैज्ञानिक ज्ञानांमध्ये गृहीत असलेला वस्तूंच्या स्वरूपाविषयीचा दृष्टिकोण “ कोरडा ' असतो हे 
आपण पाहिले. ह्या कोरडेपणाचा अर्थ असा की, कोणत्याही वस्तूच्या ठिकाणी स्वतःचे असे मूल्य नसते. 
वस्तु जशी असते तशी ती असते आणि वस्तू कशी असावी हे ठरविणारे तत्त्व वस्तुमध्ये नसते. आणि 
वस्तु कंशी आहे. ह्याचे ज्ञान इंब्रियनिरीक्षणाने होते. वस्तूचे स्वरूप नि:शेषपणे इंद्रियगोचर गुणांचे 
बनलेले असते. इंद्रियगोचर नसलेले असें वस्तूंचे घटक असू शकतील. उदा., सूक्ष्म कण. अशा 
घटकांचे स्वरूप अर्थात कल्पनेने ताडावे लागेल. पण हे कल्पित स्वरूप असे असते कौ, त्याच्यापासून 
ताकिक अनुमानांच्या साहाय्याने प्राप्त होणाऱ्या निष्कर्षांचा आपल्याला निरीक्षणाने पडताळा घेता येतो. 
तेव्हा, वस्तूंच्या सूक्ष्म, इंद्रियातीत घटकांचे स्वरूप कसे असते ह्याविषयी विज्ञानात जे सिद्धांत स्वीकारले 
जांतातं त्यांचा आधार अखेरीस इंद्रियानुभव हाच असतो. 

आणि वस्तंच्या स्वरूपाविषयीच्या ज्ञानाचा अंतिम आधार असलेला हा इंद्रियानुभव सावेजनिक 
स्वरूपाचा असतो. एका बाजूने पाहिले तर वस्तूपासून मला जी संवेदना लाभते ती खाजगी असते. ती 
माझी संवेदना असते आणि मला तिचा साक्षात परिचय असतो. मला प्राप्त होणाऱ्या संवेदनेचा इतर 
कुणालाही साक्षात परिचय होऊ शकत नाही आणि इतरांच्या संवेदनांचा मला साक्षात परिचय होऊ 
शकणार नाही. ह्याचा अथ असा की, वस्तू मला कशी दिसते ते, तिचा मला जो साक्षात इन्द्रियानुभव 
येतो त्याचे स्वरूप, इतरांना समजू शकत नाही. म्हणजे मला वस्तूचा जो साक्षात इन्द्रियानुभव येतो 
त्याचा पडताळा इतर कुणीही घेऊ शकत नाही. इन्द्रियानुभवाविषयी हे जर संपुर्णे सत्य असेल तर 
सावेंजनिक विज्ञान अशक्य होईल. 

पण व्यवहारात आपण वस्तूंचा आपल्याला जो अनुभव येतो त्याच्याविषयी बोलू शकतो आणि 
आपण त्याच्याविषयी जे बोलतो ते इतरांना समजू शकते. वस्तूंच्या स्वरूपाविषयी इतरांनी केलेल्या 
विधानांचा पडताळा आपण घेऊ शकतो आणि त्यातील चुका दुरुस्त करू शकतो. ह्याचा अर्थ असा की 
इंद्रियसंवेदना खाजगी असतात; पण केवळ खाजगी नसतात. एका बाजूने त्या ज्या खाजगी असतात 
तशा दुसऱ्या बाजूने आशयाच्या बाजूने त्या सार्वजनिक असतात. ह्या सावेजनिक आशयावर वस्तूं- 
विषयीचे वैज्ञानिक ज्ञान आधारलेले असते. एखादी वस्तू पाहण्याचा, उदा., एखादे झाड पाहण्याचा माझा 
अनुभव अतिशय संमिश्र असू शकेल. ते झाड पाहताना माझ्या मनात भावनांचा कल्लोळ उडालेला 
असेल. अनेक अधंस्फुट स्मृती, प्रतिमा ह्या अनुभवात दाटलेल्या असतील. दुसरा कुणी त्याच वेळी 
ते झाड पाहत असेल तर त्याला येणारा अनुभव माझ्या ह्या अनुभवाहून अनेक प्रकारे भिन्च असेल. पण 
माझ्या त्या गडंद अनुभवाचा एक गाभा असा असतो की, तो पूर्णपणे सावजनिक असतो. म्हणजे हा 
गाभा इतर व्यक्‍तींना येणाऱ्या त्या झाडाच्या भिन्न भिन्न साक्षात अनुभवांत समान घटक म्हणून प्रविष्ट 
असतो. त्या झाडाच्या संदर्भात येणार्‍या केवल किवा शुद्ध इंद्रियसंवेदनांचे जे आशय असतात, त्यांचाच 
काय तो मिळून हा गाभा बनलेला असतो. भिन्न व्यक्‍तींना येणाऱ्या भिन्न साक्षात अनुभवांत ह्या 
गाभ्याव्यतिरिक्‍्त जे इतर घटक असतात ते ' व्यक्तिनिष्ठ ' असतात. वस्तूचे स्वतःचे जे स्वरूप असते ते 
केवळ इंद्रियसंवेदनांच्या आशयाचे मिळून बनलेले असते. आणि हे आशय सवे निरीक्षकांना समान 
असल्यामळे वस्तंते स्वतःचे स्वरूप सावंजनिक असते. 

विज्ञानाने गृहीत धरलेला वस्तूंच्या स्वरूपाचा कोरडेपणा असा दुहेरी असतो. वस्तूंच्या ठिकाणी 
त्यांच्या मूल्यांचे तत्त्व नसते. आणि वस्तूंचे स्वतःचे. गुणधर्मे केवळ इंद्रियसंवेदनांच्या. आशयाचे. बनलेले 


३) 


असतात. त्यांच्या ठिकाणी प्रतीत होणारे इतर गुणधर्म त्यांचे स्वतःचे नसतात तर त्यांच्यावर लादलेले 
असतात. 

वस्तूंकडे पाहण्याच्या ह्या कोरड्या दृष्टिकोणाला विवेकवादी दृष्टिकोण म्हणता येईल. ह्या 
कोरड्या दृष्टिकोणातून मानवी आचरणाकडेही पाहता येईल. त्या कोरडेपणाचे स्वरूप नीटं ध्यानात 
येण्यासाठी त्याची अँरिस्टौटलप्रणीत दृष्टिकोणाशी तुलना करणे उपयुक्‍त ठरेल. 

समजा, आपण विदिष्ट प्रकारच्या झाडाचे बी योग्य जमिनीत पेरले, त्याला आवश्‍यक तसे पाणी, 
सुर्यप्रकाश इ. गोष्टी पुरविल्या तर त्याला अंकुर फुटून मग रोपट्याची वाढ होण्याची प्रक्रिया 
सुरू होते. ज्या प्रकारचे ते झाड असते त्याचे पुर्ण विकसित असे रूप त्या रोपट्याला प्राप्त होईपर्थंत ही 
वाढीची प्रक्रिया सुरू राहते. म्हणजे ही केवळ वाढ नसते, तो विकास असतो आणि ह्या विकसनाचे 
पुवेनिश्‍चित लक्ष्य असते. हे लक्ष्य म्हणजे त्या झाडाचे परिपूर्ण असे जे रूप ( फॉर्म) असते*ते सिद्ध 
करणे हे होय. ज्या प्रकारचे ते झाड असते त्या प्रकारावरून हे परिपुर्ण रूप काय असते हे निश्‍चित होत 
असते. तेव्हा झाडाची वाढ ही उद्दिष्टानुसारी अशी प्रक्रिया असते. स्वतःच्या प्रकृतीला अनुसरून स्वतःचे 
जे परिपूर्ण रूप आहे ते सिद्ध करणे हे त्या रोपट्याची जी वाढ होत असते तिचे उद्दिष्ट असते. हे उद्दिष्ट 
सिद्ध झाले को, ही प्रक्रिया सफल झाल्याने विराम पावते. हे परिपुणे रूप त्या अविकसित रोपट्यात 
अंतहित असते, ते स्वतःला सिद्ध करू पाहत असते आणि त्याच्या स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या प्रवृत्तीतून 
ह्या विकासाच्या प्रक्रियेला प्रेरणा लाभत असते; हे अंतहित रूप ती विकासाची प्रक्रिया प्रेरित करीत 
असते. ही प्रक्रिया फलद्रूप होऊन विराम पावली, झाडाचे परिपुर्ण रूप प्रकट झाले, सिद्ध झाले 
की त्या झाडाचे जे अस्तित्व- स्वतःचे परिपुर्ण रूप प्रकटपणे प्राप्त झालेल्या त्या झाडाचे- असते ते 
त्याच्या जीवनव्यवहारातूुन व्यक्त होत असते; मातीपासून पोषण घेणे, सुयंप्रकाश्नांच्या साहा- 
य्याने त्याचा जीवनरस बनविणे, पानांनी, फुलांनी, फळांनी डवरणे इ. त्याच्या जीवनव्यवहारांतून 
एका विशिष्ट प्रकारचे असलेले ते झाड आपल्या स्वरूपाचा आविष्कार करीत असते. ह्या आविष्कारात 
त्या झाडाचे साफल्य सामावलेले असते. विशिष्ट झाड ज्या प्रकारचे असेल त्यापासून त्याची आदश 
अवस्था निश्‍चित होते. ह्या आदर्शाचा मानदंड लावून त्या विशिष्ट झाडाची त्या प्रकारचे एक झाड 
म्हणून काय गुणवत्ता आहे, प्रत काय आहे हे ठरविता येते. तेव्हा कोणतेही झाड घेतले तर त्याची 
आदर्श स्थिती काय असेल, त्या झाडाचे स्वरूप कसे असावे हे ठरविणारे तत्त्व त्या झाडाच्या प्रकृतीत 
अंतर्भूत असते; म्हणजे झाडाला स्वतःचे मूल्य असते. ज्या झाडाचे वास्तव स्वरूप त्याच्या उत्कृष्ट 
स्थितीच्या जवळ येते ते (त्या प्रकारचे झाड म्हणून) चांगले असते. हा न्याय सव प्राण्यांना आणि 
माणसांना लावता येईल. अँरिस्टॉटलच्या मताप्रमाणे हा न्याय अचेतन वस्तूंनाही लावता येतो. एखादा 
दगड, दगड म्हणून, चांगल्या किवा वाईट अवस्थेत असतो. तं 

___ "ण वैज्ञानिक दृष्टीने सर्वच अचेतन, सचेतन वस्तूंचे स्वरूप “ सार्वजनिक * इंद्रिय सवक, 

नाच्या आशयात प्रतीत होणाऱ्या गुणधर्मांचे केवळ बनलेले असते. त्यांचे स्वरूप जे असते 
कसे असावे ह्या प्रश्‍नाला अर्थ नाही आणि म्हणून ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे हा व्यर्थ ल्ल 
एखादी वस्तू ज्या अवस्थेत असते ती (किंवा तिला ज्या घटना घडतात 
अनुसरून निणित होत असते ( किंवा असतात ) . झाड तरारलेले, पानाफु 
त्याची पाने तुकतुकीत असतील तर वेगवेगळया कार्यकारण नियमांना अनुसरून हे सरव घडलेले असते 
किंवा झाड खुरटलेले, सुकलेले असेल तर त्याची ही अवस्थाही कार्यकारण नियमांना अनुसरून नो 
आलेली असते. एक अवस्था चांगली आणि दुसरी वाईट असे आपण व्यवहारात म्हणतो हे खरे आहे 
पण विज्ञानाला मान्य होईल अशा ह्या अवस्थांच्या वर्णनात ही विशेषणे अवतरणार नाहीत एखादा 
वैज्ञानिक ह्या दोन झाडांचे वर्णन करताना ती वापरीलही. किंबहुना ती टाळणे त्याला कठौण' जाईल 
पण ह्याचा अथे एवढाच' की, एका अवस्थेचे ' चांगली ' आणि दुसरीचे ' वाईट ' असे वर्णन तिल: 


[टोप ठरतो: 
त्या) सामान्य नियमांना 
लांनी बहरलेले असेल, 


अनुक्रमणिका 


(३) 


त्या वैज्ञानिकांतील माणूस डोकावत असतो. झाडाची एक अवस्था चांगली असे म्हणण्याचा अर्थ 
एंवढाच की, ती माणसांच्या सर्वेसाधारण इच्छा-भावनांना अनुकूल असते. झाडाची अवस्था माणसांच्या 
दृष्टीनें चांगली किवा वाईट असते. झाडाच्या स्वतःच्या दृष्टीने ती चांगली किंवा वाईट असते ह्या 
म्ह॑णण्याला अर्थ नाही. 

वस्तुची स्वतःची अशी प्रकृती असते, तिचा परिपुर्णे विकास होण्यात, ह्या विकसित स्वरूपाचा; 
यथायोग्य आविष्कार होण्यात त्या वस्तूचे 'श्रेय' असते ह्या संकल्पना धामिक दृष्टिकोणालाही लागू 
पडतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोणाचा आणि विज्ञानाचा उद्य ज्या संस्कृतीत झाला ती धामिक-स्त्रिस्ती-. 
संस्कृती होती. धामिक दृष्टिकोणाचे सामान्य वर्णन असे करता येईल : दृश्य, इंद्रियगोचर विदवाच्या: 
पलीकडचे असे अस्तित्व आहे. ह्याला 'अतीत तत्त्व' म्हणू या. हे अतीत तत्त्व विश्‍वात मूलभूत आहे. दृश्य 
विद्वव त्याच्यावर आधारलेले आहे. अतीत तत्त्व दृश्य विश्वाचे कारण आहे. दृश्य विश्‍व आणि अतीत तत्त्व, 
हा भेद माणसाच्या प्रकृतीमध्येही प्रतिबिबित झालेला असतो. मानवी प्रकृतीचा एक भाग दृश्य विश्वाशी; 
जोडलेला असतो. त्याचा देह, भूक-तहान इ. त्याच्या वासना, अपत्यप्रेम, प्रतिस्पर्ध्याचा राग इ.. 
त्याच्या भावना त्याला दृश्य विश्वाशी जोडतात. पण अतीत तत्त्वाशी जोडणारा असा अंशही मानवी 
प्रकृतीत असतो ( उदा., माणसाचा 'आत्मा'- ) . माणसाच्या प्रकृतीत असलेल्या ह्या अतीत घटकाचा 
विकास करण्यात अतीत तत्त्वाशी माणसाचे जे नाते असते त्याचे परिपु्णे स्वरूप त्याला प्राप्त करून 
देण्यात आणि अशा प्रकारे सिद्ध झालेल्या आदर्श अवस्थेचा आविष्कार करण्यात- तसे आचरण 
करण्यात- माणसाचे परमोच्च आणि संपूर्ण श्रेय असते. 

हे अर्थात अतिशय सामान्य आणि अमूते ( अँब्स्ट्रॅकट ) वर्णन झाले: अतीत तत्त्वाविषयीच्या 
वेगवेगळ्या संकल्पना भिन्न संस्कृतींच्या पायाशी असतात. अतीत तत्त्व म्हणजे जगाचा निर्माता ईश्वर 
असेल आणि ईइवरावर पूर्ण श्रद्धा ठेवणे, त्याची भक्‍ती करणे, ह्या श्रद्धा-मक्‍ती अधिकाधिक शुद्ध करीत 
नेणे आणि सदैव त्यांना अनुसरून जगणे ह्यात जीवनाचे परमोच्च श्रेय आहे अशी धारणा असेल. किवा 
हे अतीत तत्त्व म्हणजे सत्य-ज्ञान-अनन्त अशा स्वरूपाचे ब्रह्म असेल आणि त्याच्याशी एकरूप 
होण्यासाठी आवश्यक असलेली चित्तशुद्धी साधण्यात, त्याच्याशी एकरूपतेचा अनुभव घेण्यात आणि 
त्याला अनुसरून जगण्यात माणसाचे श्रेय असेल. किवा सांख्य मानतात त्याप्रमाणे हे अतीत तत्त्व म्हणजे 
प्रत्येक माणसात असलेला केवळ चिद्रूप असा 'पुरुष'-आत्मा-असेल आणि त्याला त्याचे मूळचे शुद्ध 
स्वरूप प्राप्त करून देण्यात माणसाचे श्रेय असेल. 

अरिस्टॉटीलिअन दृष्टी आणि धामिक दृष्टी ह्यांना समान असलेला निष्कर्षे असा की, मानवी 
जीवनाचा आदक्षे असा एक आकार असतो किंवा रूप असते, हे आदशे रूप मानवी प्रकृतीवर आधार- 
लेले असते आणि जीवनाला हे खूप प्राप्त करून देण्यात माणसाचे श्रेय असते. माणसाचे श्रेय साध- 
णाऱ्या ह्या आदश जीवनपद्धतीच्या चौकटीत माणसाच्या विशिष्ट इच्छा, भावना ह्यांच्या समाधानाला 
किंवा आविष्काराला त्यांचे योग्य ते स्थान लाभलेले असते. जीवनाचे हे रूप माणसाच्या फुटकळ 
इच्छांना, त्यांचे समाधान करण्यासाठी तो करीत असलेल्या कृत्यांना एका व्यवस्थेत गोवते; माणसाच्या 
उद्दिष्टांना आणि आचरणाला एकता प्राप्त करून देते. ह्या दोन्ही दृष्टींवर जीवनपद्धती आधारता येते. 

ह्या दृष्टींतील भेद असा की, धामिक जीवनात अतीत तत्त्वाशी योग्य तो संबंध स्थापन करण्या- 
साठी आणि त्याचा परिपोष करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या “ साधने 'ला जे स्थान असते तसे स्थान 
अर्थात अँरिस्टॉटीलियन जीवनपद्धतीत नसते. अँरिस्टॉटीलिअन जीवनपद्धतीतही साधना असते; पण 
ती * ऐहिक ' साधना असते. उदा., संशोधकाची साधना किवा कलावंताची साधना. धार्मिक दृष्टि- 
कोण जीवनाला एकतेचे तत्त्व देतो हे आपण पाहिले. पण तो ह्विधाभावही देतो. दृष्य, ऐहिक गोष्टीं- 
कडून लक्ष बळवून्न ते अतीत तत्त्वावर केंद्रित करणे हा धाभिक साधनेचा गाभा असतो. पण हा हिधा- 
भाव अंतिम नसतो. कारण माणूस जगेपर्यंत दृश्य विश्‍वात जगत असतो. ( असे जगताना तो अतीत 


(४) 


तत्त्वाच्या संदर्भातही जगत असतो.) तेंव्हा धामिक जीवनात ऐहिक गोष्टींना, ऐहिक इच्छा-वासनांना 
त्यांचे योग्य ते. स्थान द्यांवेच लागते. पणं धोमिक किंवा 'आध्यात्मिक' साधना मुख्य असते. उदा., साधक 
भक्ताला ईइवराचे अंश किंवा अपत्य असलेल्या संव॑ माणसांवर ( किंवा प्राणिमात्रांवर ), प्रेम करावे 
लागते आणि ह्या प्रेमाशी सुसंगत ठरेल अशा मर्यादेत ऐहिक इच्छांचे समाधान करावे लागते किंवा 
सांख्य साधकाला' सवे इच्छांपांसुन निवृत्त व्हावे लागते. अँरिस्टॉटीलिअन जीवनपद्धतीत ह्या दोन्ही 
प्रकारच्या वैराग्याला अर्थात स्थान नाही. 

____ धार्मिक जीवनपंद्धतीचे आणखी एकं वैशिष्ट्य आहे. मनांचा अतीत तत्त्वाशी संबंध जोडण्यासाठी 
साधकांच्या अवस्थेत असतानांही तें ' साक्षात ' करण्यासाठी काही मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. 


उदा., पूजा, भजन, ध्यानधारणा, यज्ञयाग ह्यांसारखे विधी, संस्कार, इ. ह्यांनाही अॅरिस्टॉटीलिअन 
जीवनपद्धतीत स्थान नसते. 


असतात आणि त्यांचे समाधान करण्यासाठी 
तो कृती करतो. हे माणसाविषयीचे निरीक्षणाने सिद्ध झालेले सत्य आहे. तेव्हा भूल्याविषयी एंवंढेचं 
म्हणता ळर की, माणसाच्या इच्छेचे समाधान होणे ही चांगली, 


सारांश, चांगळे आणि वाईट ह्या मागगाधिव्ित स नाही. केवळ फुटकळ इच्छांचा हिशोब आहे. 


ह्या उपयुक्ततावादी नीतीला आचरेणांच्या किंवा नीतीच्या क्षेत्रातील विवे 
ज्ञानाच्या क्षेत्रातील विवेकवादाच्या ठिकाणी कोंरडेपण होते हे आपण वाहत. त्यात कवाद भता या. 
पेणा ह्यां नीतीच्या ठिकाणीही आहे. प्रकारचा कोरडे- 


७७७ 


अनुक्रमणिका 


द्रव्य म्हणजे काय ? आधुनिक भोतिकीचा दृष्टिकोन 
व, त्रि. चिपळोणकर 


मनुष्य या प्राण्याच्या जिज्ञासेला मर्यादा नाहीत. 
दैनंदिन जीवनात त्याच्यापुढे येणाऱ्या प्रश्‍नांबद्दल. 
त्याला तीब्न कुतुहल असतेच; पण अगदी पुरातन 
काळापासून त्याला अवकाशातील सृष्टीबद्दलसुद्धा 
तीब्र आकर्षण वाटत आले आहे. आपल्या सभोव- 
हाली जे विश्‍व दिसते, त्याला कॉय मर्यादा आहेत ? 
विश्वातील जडसृष्टी कोणत्या मूळ घटकांपासून 
बनली आहे ? हे विश्व कसे निर्माण झाले ? असे 
अनेक प्रश्‍न आदिंकाळापासून विचारवंतांस गुंग 
करीत आले आहेत. 

आपल्या सभोवताली जी जडसृष्टी दिसते, 
तीमधील मूळ घटक कोणते, असा प्रश्‍न तुम्ही 
एंखाद्या तत्त्वज्ञानी पंडितास विचारलात, तर तो 
उत्तर देईल की ही सर्व निमिती पृथ्वी, आप, तेज, 
वायू व आकाश या पंचमहाभूतांपासून झाली. ग्रीक 
तत्त्वज्ञांन्यांचेसुद्धा असेच मत होते. भ्र 

हाच प्रश्‍न तुम्ही आधुनिक वैज्ञानिकास केलात, 
तर तो याकरिता थोडे निराळे उत्तर देईल. विज्ञाना- 
प्रमाणे या विश्वामध्ये द्रव्य व प्रारण हेच दोन मूल- 
घटक आहेत. विश्वात घडणाऱ्या घटना, काल या 
तिसर्‍या मूलभूत तत्त्वाच्या संदर्भात घडत असतात. 
विवेचनाच्या सुलभतेकरिता कालाचा प्रश्‍न या 
ठिकाणी विचारात घ्यायला नको. 

आपण आपल्या सभोवताली, बघितले, तर सवें 
जड द्रव्याचे चार प्रकारे करता येतात, असे कळते. 
अन, द्रव, वायू व प्लाझ्मा ( आयनद्रायू ) अक्या या 
त्वार अवस्था आहेत. उष्णता' किवा ऊर्जा पुरवून 
कोणत्याही जड द्रव्याचे एका अवस्थेमधून दुसऱ्या 
अवस्थेत रूपांतरण करता येते, उदा., पाण्याची बफे 
ही घन अवस्था आहे, पण तिला उष्णता ही र्जा 
पुरविली तर बर्फाचे पाणी होते. पाण्याला उष्णता 
दिली, तर त्याची वाफ होते व वाफेला प्रचंड 
उष्णता दिली, तर पाण्याचे त्याच्या मूलभूत अणू- 

न. भा. १ 


मध्ये विघटन होऊन त्यांपासून प्लाझ्मा बनतो. 
प्लाझ्मा अवस्था ओळखण्यास तीन निकष आहेत: 
प्लाझ्मा अवस्थेमधील द्रव्याचे तापमान काही लक्ष 
अंशांएवढे . असते; त्यामध्ये असणारे अणू आयन 
स्वरूपात म्हणजे विद्युतभारित अवस्थेत असतात. 
त्यामुळे प्लाझ्मा द्रव्य जवळ जवळ धातूच्या 
एवढे उत्तम॑ प्रकारे विद्युतसंवहन करते. सूर्य 
व तारे यांमध्ये असणारे द्रव्य प्लाझ्मा अवस्थेत 
आहे. विश्‍वातील सर्वे द्रव्याचा अंदाज घेतला, 
तर ९९ टक्के द्रव्य या अवस्थेत आहे असे कळते. 
पण पृथ्वीवर नैसर्गिक स्थितीत आढळणारी उष्ण 
प्लाझ्मा अवस्था कोठेच मिळत नाही. त्यावरून 
आपण ज्यावर राहतो तो विश्वाचा विभाग विश्वाचा 


. एक प्रातिनिधिक भाग आहे, असा दावा करण्यास 


आपणास काहीच जागा नाही, असे मात्र कळते. 
अक्षा प्लाझ्मामध्ये कोणतीही वस्तू बुडविली, तरी 
ती विद्युतभारित होते. काही लोकांच्या मते पूर्वीच्या 
काळच्या पृथ्वी, आप व वायू या संज्ञा या द्रव्याच्या 
घन, द्रव व वायू या अवस्थांचे निर्देशनं करीत होत्या. 

द्रव्याच्या एका अवस्थेचे दुसऱ्या अवस्थेत रूपां- 
तरण होत असल्यामुळे त्यामध्ये मूळ पदाथ . तोच 
राहत असला पाहिजे. त्यामुळे या अवस्था मूलभूत 
नसून मूळ पदार्थ मूल्भूत आहे असे विज्ञानाने कळते. 
पाण्यामध्ये मूळ घटक रेणू आहे व त्यानंतर थोड्याच 
काळामध्ये केलेल्या प्रयोगांवरून आढळले को, 
पाण्याचा रेणू मूलभूत नाही. कारण तो दोन हाय- 
ड्रोजन अणू व एक ऑक्सिजन अणू यांच्या संयोगा- 
पासून बनला आहे. हें तीन अणू एकंत्र का बेतात 
असा प्रश्‍न -जर केंला, तर त्यामध्ये काही तरी 
आकषंणी प्रेरणा असली पाहिजे असे उत्तर आपणास 
गृहीत धरावे लागते. 

एकोणिसात्या झतकाच्या शेवटापर्यंत निर- 
निराळ्या पदार्थांचे विघटन करून असे कळले की, 


अनुक्रमणिका 


न नवभारत 


यामध्ये मूलभूत असे ९२ तर्‍हेचे विविध निरनिराळ्या 
गुणधर्मांचे अणू आहेत. म्हणजे.विइवातील द्रव्य ९२ 
प्रकारच्या निरनिराळ्या अणूंपासून निर्माण झाले 
आहे, असा निष्कर्ष मिळाला. 

प्रारण व द्रव्य यामध्ये जवळचा. संबंध आहे; 
पण प्रारण व द्रव्य हे एकरूप नाहीत. प्रारणाचे 
उत्सर्जन द्रव्यापासुनच होत असते. तंबोऱ्याची तार 
छेडली, तर तीपासून ध्वनी निर्माण होतो व तो 
तरंगांच्या स्वरूपात हवेमधून प्रवास करतो; .पण 
ध्वनी हा काही तारेचा घटक नसतो. त्याचप्रमाणे 
प्रारण जरी द्रव्यापासून उत्सजित झाले, तरी ते 
द्रव्याचा घटक नसते, हे येथे स्पष्ट केले पाहिजे. 
पदाथे प्रदीप्त झाला की, तो प्रकाशाचे उत्सर्जन 
करतो (उदा., विजेचा दिवा), तो उष्ण केला तर 
त्यापासून सर्वे बाजूंस उष्णता फेकली जाते (उदा., 
शेगडी), रेडिओ, केंद्राचा जो आकाशक असतो, 
त्यापासून जे रेडिओ तरंग प्रक्षेपित होत असतात, 
तेही सर्व प्रारणाची उदाहरणे आहेत. प्रारण म्हणजे 
मुक्‍त ऊर्जा. ती कोणत्याही द्रव्याशी संबंधित नसते, 
प्रारणाचे एक विलक्षण वैशिष्ट्य असे आहे को, 
प्रारण नेहमी अवकाशातून एकाच म्हणजे प्रकाश- 
वेगाने प्रवास करीत असते. गतिमान वस्तूला ऊर्जा 
पुरविली, तर तिचा गतिवेग वाढतो ( उदा. बॅटने 
मारलेला चेंडू), पदार्थाच्या गतीला विरोध केला, 
तर तिचा वेग कमी होतो (उदा., हाताने आडव- 
लेला चेंडू ) . पण प्रारणाच्या बावतीत असे काही 
होत नाही. कोणत्याही प्रक्रियेच्या द्वारे प्रारणाच्या 
वेगात बदल घडवून आणणे शक्‍य होत नाही. मग 
अशा प्रक्रियेच्या योगे प्रारणाच्या अवस्थेत फरक 
तरी काय पडतो ? याचे उत्तर आइन्स्टाइन यांच्या 
मीमांसेने प्रथम दिले. 

या मीमांसेप्रमाणे प्रारण प्रकाशवेगाने, पण 
कणांच्या स्वरूपात प्रवास करते. अंधाऱ्या खोलीत 
तुम्ही जो एक प्रकाशकिरण पाहता त्यामध्ये 
बंदुकीच्या गोळ्यांप्रमाणे एकामागून एक अक्ा 
ओळीने येणार्‍या प्रकाशकणांची रीघ लागलेली 
असते, असे याचे वर्णन करता येते. प्रत्येक कणा- 
जवळ असणारी ऊर्जा त्याच्या रंगावर अवलंबून 
असते. प्रकाशकणाचा रंग त्याच्या » या कंप्रतेवर 
(म्हणजे एका सेकंदात होणाऱ्या कंपनांच्या संख्येवर) 


मार्च, १९८५ 


अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रकाशकण ऊर्जा 117 
(॥>प्लांक स्थिरांक, » कंप्रता ) या सूत्राने 
मिळते. तांवड्या प्रकाशकणाची कंप्रता सर्वांत कमी 
म्हणून ह्या कणाजवळ ऊर्जा कमी असते. पिवळ्या 
रंगाच्या प्रकाशकणाजवळ यापेक्षा जास्त ऊर्जा असते, 
निळ्या रंगाच्या प्रकाशंकणाजवळं याहून जास्तं 
अर्जा असते, क्ष-किरण प्रारणकणाजवळ तर याहून 
जास्त ऊर्जा असते. मूल्भूत प्रारण कणास फोटॉन 
असे म्हणतात. कारण फोटॉनाची (प्रकाशकणाची ) 
ऊर्जा भिन्न असली, तरी सर्वे फोटॉन एकरूप 
असतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही 
प्रक्रियेद्वारा फोटॉनाची ऊर्जा जास्त किवा कमी 
केली, तर त्यामुळे त्याच्या वेगात फरक पडत नाही, 
तर त्याच्या रंगात बदल होतो, क्रिवा त्याच्या 
कंप्रतेत फरक पडतो. 

आइन्स्टाइन यांच्या सापेक्षता. सिद्धांताप्रमाणे 
अर्जा व द्रव्यमान ही एकाच तत्त्वाची दोन रूपे 
आहेत. फोटॉनला ऊर्जा आहे म्हणून त्यास द्रव्यमान 
असले पाहिजे हे कळते. पिवळ्या रंगाच्या फोटॉनचे 
द्रव्यमान अंदाजे ४५ १०-३५ किलोग्रॅम एवढे असते, 
असे सैद्धांतिक दृष्ट्या व प्रयोगानेसुद्धा दाखविता 
येते. फोटॉनच्या द्रव्यमानाविषयी अंदाज येण्या- 
करिता खालील उदाहरण लक्षात ध्या. पिवळ्या 
रंगाचे अंदाजे दोन लाख फोटॉन एकत्र केले, तर 
त्याचे द्रव्यमान एका हायड्रोजन अणूएवढे होईल. 

प्रकाशकणाला काही आश्‍चर्यजनक असे गणधर्म 
आहेत. समजा जर तुम्हाळा कधी काळी याचा वेग 
शून्य मूल्याचा करता आला, तर त्याला द्रव्यमान 
नाही असे कळेल. द्रव्यमान जिला नाही अल्या 
वस्तूची कल्पना करणेसुद्धा कठीण वाटते नाही ? 

भकाशकण जेव्ह्य सुर्याजवळून जातो तेव्हा त्यावर 
सूर्याच्या गुरुत्वाक्षणी प्रेरणेचा परिणाम होऊन. 
त्याचा गतिमार्गे थोडा वक्र होतो. प्रकाशकिरण 
नेहमी सरळ रेषेत प्रवास करतात असे जे आपण 
मानतो ते सवे परिस्थितींमध्ये खरे नसते, असा 
याचा अथं होतो. 

येथे आपण द्व्याकरिता द्रव्यमान या नावाचा 
एक विशिष्ट गुणधर्म गृहीत धरला आहे. तसे म्हटले 
तर द्रव्यमान आपण पाहू शकत नाही किंवा इतर 
पंचेद्रियांच्या साहाय्यानेदेखील त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव 


_ १ 


द्रव्य म्हणजे काय ? आचुनिक भौतिकीचा डरिकोन ३ै 


घेऊ शकत नाही. आपल्याला एवढेच माहीत असते 
कौ, जर दोन द्रव्यमान असणारे पदा्थे एकमेकां- 
जवळ आणले, तर त्यांमध्ये आकर्षणी प्रेरणा मिळते. 
ही प्रेरणा आपण प्रयोगाद्वारे मापू शकतो म्हणून 
द्रव्यमानास अर्थ येतो. आपल्याला जर कोणी विचा- 
रले की, द्रव्यमापत म्हणजे काय? तर तो एक 
वस्तूचा गुणधर्म आहे आणि हा गुणधर्म वस्तू कोठे 
आहे यावर अवलंबून राह्त नाही, एवढेच निश्चित 
उत्तर आपण देऊ शकतो. ै 

असाच काहीसा प्रकार विद्युतभार या संकल्पनेच्या 
बाबतीत आढळतो. विद्युतभार म्हणजे काय असा 
प्रन जर एखाद्या तत्त्वज्ञान्याने विचारला, तर 
त्याविषयी आपणास फारच थोडी माहिती आहे, 
असे लक्षात येते. विद्युतभार हा द्रव्याचा एक 
गुणधर्म आहे. विद्युतभार दोन प्रकारचे असतात. एक 
धन तर दुसरा क्रू्ण. दोन विरुद्ध जातींचे एकाच 
मूल्याचे विद्युतभार संलग्न झाले, तर ते एकमेकांस 
नष्ट करतात व विद्युतभार हा गुणधर्म निरीक्षण- 
कक्षेच्या बाहेर जातो. दोन विरुद्ध जातींचे विद्युत 
भार असणाऱ्या वस्तु जवळ आल्या, तर त्यांमध्ये 
जी आकरषषंणी प्रेरणा होते, ती प्रयोगाने दाखविता 
येते व तिचे मापनही करता येते. सर्वेच वस्तूंवर 
नेहमीच विद्युतभार आढळत नाही, त्यामुळे विद्युत- 
भार हा पदार्थाचा स्वेच्छ असा एक गुणधम आहे, 
असे मांनणे भाग पडते. 

द्रव्पमान काय किवा विद्युतभार काय, याच्या- 
मुळे निर्माण होणाऱ्या दोन वस्तूंतील प्रेरणे मुळे 
यांच्या अस्तित्वाविषयी आपणास अग्रत्यक्ष पुरावा 
मिळतो. ही प्रेरणा कार्यान्वित कशी होते, या- 
बहृळूचा खुलासा आधुनिक भोतिकोद्रारेच करण्यात 
आला आहे. 

दोन विरुद्ध तर्‍हेचे विद्धतभार असणाऱ्या वस्तू 
एकमेकोंपासून काही अंतरावर ठेवल्या, तर त्यांमध्ये 
आकर्षेणी प्रेरणा उत्पन्न होते. आठचर्याची गोष्ट ही 
की, हा शोध फार पुरातन, काळचा आहे. इ. स. 
पुर्वी ६०० वर्षे थेलीज या ग्रीक वैज्ञानिकास हा 
शोध लागला. या दोन वस्तू निर्वातामध्ये ठेवल्या, 
तरी त्यांमध्ये आकर्षंण आढळते. बरे या दोन वस्तूं- 
मध्ये काचेचे तावदान किंवा लाकडाची फळी ठेवली, 
तर या आकर्षणाचे मूल्य कमी होते, पण आकर्षेण 


हे कायम राहतेच. ही प्रेरणा कोणत्या मागे कार्या- 
न्वित होते ? एका विद्युतभारित वस्तुला दुसरी 
विद्युतभारित वस्तू जवळ आली आहे हे कळते तरी 
कसे? या साध्या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर 
भौतिकीला इ. स. १९३२-३८ पर्यंत सापडले नव्हते. 
आधुनिक भौतिकी तत्त्वाचा उपयोग करून मिळा- 
लेल्या पुंजविद्युतगतिकी मीमांसेमुळे याचे समाधान- 
कारक उत्तर आपणास प्रथम मिळाले. 

इ. स. १८७०-७५ पर्यंत भौतिकीमध्ये विद्युत, 
चृंबकत्व व प्रकाश असे तीन स्वतंत्र विभाग होते. 
या प्रत्येक विभागाकरिता प्रयोगाने मिळालेल्या 
विविध आविष्कारांचे विशदीकरण करण्याकरिता 
तीन स्वतंत्र संद्धांतिक मीमांसा उपलब्ध होत्या, 
ज्यांचा एकमेकींशी फारच थोडा संबंध होता. प्रत्येक 
विभागाकरिता निराळी गृहिते व निराळी मीमांसा 
अशी परिस्थिती त्या वेळी होती. प्रकाश, रेडिओ- 
तरंग इ. सवे प्रकारचे प्रारण मूलभूतपणे विद्युत- 
चृंबकीय स्वरूपाचे आहे, असा सैद्धांतिक शोध वरील 
कालखंडात इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स क्लाकं मॅक्सवेल 
यांनी प्रथम लावला. त्याकरिता प्रयोगशाळेत पुरावा 
जमन वैज्ञानिक हर्टझ यांनी प्रथम मिळविला. आपण 
सध्या ज्याला रेडिओतरंग म्हणतो त्याची प्रथम 
निर्मिती हू्टूझ यांनी प्रयोगशाळेत केली (इ. स. 
१८८८) व अश्या प्रकारे रेडिओ व इलेक्ट्रॉनिक्स 
या दोन तंत्रविद्या अस्तित्वात आणल्या. भौतिकीच्या 
या तीन विभागांच्या एकोकरणाने एक महत्त्वाची 
गोष्ट सिद्ध ज्ञाली की, विद्युतभारित वस्तूमध्ये अस- 
णारे जे घटक विद्युतकण ते प्रवेगित झाले असता, 
त्यांपासून फोटॉन बाहेर फेकले जातात. 

दोनं विरुद्ध तऱ्हेच्या विद्युतभारित पदार्थ कर्णा- 
मध्ये जी आकर्षेणी प्रेरणा निर्माण होते, तीकरिता 
जे गणितीय विइलेषण करण्यात आले आहे, त्याचे 
सुलभीकृत वर्णन खालीलप्रमाणे देता येते : 

प्रत्येक विद्युतभारित वस्तूमधून सारखे फोटॉन 
बाहेर उत्सजित केले जातात व त्यांचे परत शोषण 
केल्ले जाते. एका विद्युतमारित वस्तूने उत्सजित 
केलेल्या फोटॉनांचे दुसऱ्या विद्युतभारित वस्तूने 
शोषण केले व दुसर्‍या विद्युतभारित वस्तूने बाहेर 
सोडलेले फोटॉन पहिल्या विद्युतभारित वस्तूने 
शोषण केले, तर या परस्पर फोटॉन-वितिमय क्रिये- 


- नंवेभारते 


मुळे या दोन वस्तूंत एकप्रकारचे बंधन किंवा 
आकषंणी प्रेरणा निर्माण होते. हा मुद्दा विशद 
करण्याकरिता व्यवहारातील एक दाखला पहा. 
टेनिस कोर्टाच्या मध्ये एक नेट किवा जाळे असते. 
नेटच्या दोन्ही बाजूंस एकेक खेळाडू असून तो 
रॅकेटच्या साहाय्याने दुसऱ्या बाजूच्या खेळाडूकडे चेंडू 
मारीत असतो. खेळाडूंमध्ये चेंडूचा विनिमय होत 
असतो. त्यामुळे या दोन खेळाडूंमध्ये बंधन निर्माण 
होते. ते आपआपले कोटे सोडून दूर जाऊ शकत 
नाहीत किंवा त्यांमध्ये एक प्रकारची आकषंणी प्रेरणा 
निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येते. याच प्रकारे 
दोन विरुद्ध जातींच्या विद्युतभारित वस्तू एकमेकीं- 
कडे अनाहूतपणे फोटॉन फेकत असल्यामुळे त्यांमध्ये 
आकर्षण निर्माण होते. 7.» 
आता तुम्ही प्रश्‍न विचाराल की, एका विद्युत- 
भारित वस्तूने एक फोटॉन बाहेर टाकला तर त्या 
वस्तूजवळची ऊर्जा कमी होईल, तिच्या जवळचा 
संकेगही कमी होईल. याउलट, ज्या वस्तूने फोटॉनचे 
शोषण केले, तिच्याजवळची ऊर्जा वाढेल व संवेगही 
वाढेल. हे उत्सर्जन किंवा शोषण - कायम स्वरूपाचे 
नसते. परत उत्सजेंन व परत शोषण अशा प्रकारे 
या क्रिया सतत परत परत होत असल्यामुळे 
सरासरीने या दोन्ही राशींमध्ये काही फरक पडणार 
नाही, हा निष्कषे समजण्यासारखा आहे. याउलट, 
एकं अति-लहान कालखंड घेऊन त्यात काय होते 
याचे मापन केले, तर त्यामध्ये हा फरक मिळण्याची 
शक्‍यता राहील हे खरे आहे. या दोषाचे निराकरण 
हैझेनबरग यांच्या अनिद्चितता तत्त्वाचा उपयोग 
करून करता येते. या तत्त्वाप्रमाणे कालखंड पुरेसा 
लहान असेल, तर ऊर्जा संवेग यांच्या अक्षय्यता 
तत्त्वाचा काही पर्याप्त काळापर्यंत भंग झाला, तरी 
चालतो. हा मुद्दा जास्त स्पष्ट करण्याकरिता 
विद्युतभारित वस्तुपासुन उत्सजित व शोषित 
केला जाणारा फोटॉन खरा (? ) नसून तो आभासी 
(शं7(प8]) आहे, असे म्हटले जाते, वरील विधान 
तत्त्वज्ञानातील मायावादासारखे वाटण्याचा संभव 
आहे. भौतिकी किंवा विज्ञान यांमधील सर्वांत शुद्ध 
मीमांसा गणितीय स्वरूपातच देता येणे शक्‍य असते. 
या मीमांसेचे व्यवहारी भाषेत स्पष्टीकरण किवा 
वर्णन करावयाचा प्रयत्न केला को, त्यामध्ये अशा 


माचे, १९८५ 


प्रकारच्या विसंगती निर्माण होतात, हेच यामागील 
रहस्य असावे असे वाटते. 

कणविनिमयामुळे विद्युतप्रेरणा निर्माण होते, हे 
विशदीकरण देण्यात आले. आता याच प्रकारच्या 
मीमांसा विश्‍वात आढळणाऱ्या इतर तीन प्रकारच्या 
प्रेरणांच्या बाबतीत देण्यात आल्या आहेत. 

आतापर्यंतच्या विवेचनाचा सारांश काढावयाचा 
झाल्यास असे म्हणता येते की, 

१) भौतिकी विश्‍वात द्रव्य व प्रारण हीच दोन 
मूलतत्त्वे आहेत. 

२) द्रव्याला द्रव्यमान व विद्युतभार असे गुणधम 
असतात. त्यामुळे दोन द्रव्यकणांमध्ये प्रेरणा निर्माण 
होऊ शकतात. न 

३) प्रारणकण फोटॉन यांच्या विनिमयामुळे 
विद्युतभारित वस्तूंमध्ये प्रेरणा निर्माण. होत असते. 

४) प्रारण व द्रव्य ही ऊर्जेची दोन रूपे आहेत. 
त्यामुळे एकाचे दुसऱ्यात रूपांतरण विशिष्ट परि- 
स्थितीत करणे शक्‍य असते. 

५) वैज्ञानिकासमोर दोन उद्दिष्टे असतात- 

अ) या सवे विश्‍वाची उत्पत्ती कोणत्या मूळ 

घटकांपासून झाली, याचा शोध लावणे. 

आ) या घटकांमध्ये कोणत्या प्रेरणांमळे या 

विश्वात दिसणाऱ्या सूय-ताऱ्यांपासुन 

रेणू-अणूंपयंतच्या विविध वस्तंची 
क... निमिती झाली, याचा शोध घेणे. 

या शोधां काही महत्त्वाच्या ऐ 
हासिक टप्प्यांचे वर्णन पुढे केले आहे. कला पी 
अणू व त्याचे घटक- मूलकणाचा शोघ: 

इ. स. १८९६ मध्ये सर जे. जे. टॉमंसन यांनी 
वायूमधील विद्युतविसर्जन यावर जेव्हा संक्षोधन 
केळे, तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, अणू 
हा द्रव्याचा मूलघटक नाही. मूलघटक अविभाज्य 
असावा, त्याला आंतरिक संरचना (अथवा अवयव) 
नसावी, त्यास आकारमान नसावे व त्यास क्षाइवत 
स्वरूप असावे, अशा अज्ञेक अपेक्षा आपल्या मनामध्ये 
असतात. द्रव्याचे मूलघटक अथवा मूलकण म्हणन 
आतापर्यंत वैज्ञानिकांस जे अनेक कण प्रयोगांद्वारे 
मिळाले, त्यांपैकी बहुसंख्य कणांकरिता या अपेक्षा 
प्रणं केल्या जात नाहीत, हे येथे नमूद करावेसे 
वाटते. कारण यांपैकी बहुतेक सवे कण अल्पायुषी 


द्रव्य म्हणजे काय ? आधुनिक भौतिकीचा दष्टिकोन ष्‌ 


आहेत. त्यांचे उत्स्फूर्तपंणे म्हणजे काही प्रेरणा न 
लावता, काही ऊर्जा न देता, आपोआप सतत 
विघटन होत असताना आढळते. मनुष्याच्या अनु- 
भवाच्या संदर्भात शब्दाचे अथ कसे बदलतात, 
त्यामागील संकल्पनेत फरक कसा पडत जातो, हे 
यापुढील हकीगतीवरून स्पष्ट होणार आहे. | 

टॉमसन यांना निरनिराळ्या अणूंमध्ये दोन 
विरुद्ध प्रकारचे विद्युतभारवाही घटक असतात, 
असे आढळले. त्यांपैकी कणभारवाही कण सवं पदा- 
्थांत तोच असतो, अंसे त्यांनी प्रयोगांनी दाखविले. 
या मलघटक कणास इलेक्ट्रॉन असे नाव देण्यात 
आले. कोणत्याही प्रकारचा वायू वापरला, तरी 
त्यामध्ये सापडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनाला एकच मूल्याचा 
विद्युतभार व एकच मूल्याचे द्रव्यमान असते, असे 
प्रयोगाने आढळले. इलेक्ट्रॉन हा अश्या प्रकारे मनु- 
ष्यास सापडलेला पहिला मूलकण होय. तो विद्युत- 
भाराचाही मूलकण आहे. म्हणजे कोणताही विद्युत- 
भार इलेक्ट्रॉनावरील विद्युतभाराच्या पूर्णांक पटीत 
असतो अथवा त्याचे 16 या सूत्राने निर्देशन करता 
येते (येथे ०च्न्पूर्णाक व ९ इलेक्ट्रॉनवरील 
विद्यतभार) , इलेक्ट्रॉनाचे द्रव्यमान अणूच्या अंदाजे 
दोन हजार पटींनी कमी असते. इलेक्ट्रॉनाच्या द्रव्य- 
मानाविषयी अंदाज येण्याकरिता हा दाखला पहा. 
एका इलेक्ट्रॉनाच्या द्रव्यमानांचे एका कलिंगडाच्या 
द्रव्यमानाशी असणारे प्रमाण त्याच कलिंगडाच्या 
द्रव्यमानाचे सुर्याच्या . द्रव्यमानाबरोबर असणाऱ्या 
प्रमाणाएवढे असते, असे म्हणता येते. म्हणज हा 
अणंमधील़ सर्वांत हलका असा घटक आहे. इलेक्ट्रॉ- 
नला संरचना नाही. त्याचे कोणत्याही इतर कणात 
विघटन करता येत नाही. पृथ्वीप्रमाणे इलेक्ट्रॉनला 
स्वत:भोवती परिभ्रमण गती आहे. या गतीस परि- 
वलन गती असे म्हणतात आणि याच्या कोनीय 


 गविसंवेगाचे मूत्य -१->< १ एवढेच असते (15. 
डू शम 


प्लांक स्थिरांक). आकारमान नसणारा कण पण 


त्याला परिवलन गती आहे, या दोन कल्पनांचा 


मेळ घालावयास प्रथम कठीण वाटेल; पण सवयीने 
ते अंगवळणी पडते. 

अणूवर परिणामी विंदयुतभार नसल्यामुळे त्यास 
संरचना असुन त्यांपैकी इलेक्ट्रॉनावर क्वणविद्युतभार 


आहे असे मानले, तर उरलेल्या घटकावर त्याच 
मूल्याचा धनविद्युतभार असला पाहिजे, हे क्रमप्राप्त 
ठरते. यावरून आणखी एक गोष्ट लक्षात येते ती 
अंशी की, अणूमधील दोन घटक एकमेकांबरोबर 
संलग्न करून ठेवणारी प्रेरणा विद्युतचुंबकीय आहे. 
कणावरं विद्युतभार आहे, असे सिद्ध केल्यानंतर 
त्यांमधील प्रेरणा विद्युतचुंबकीय आहे असे म्हणण्या- 


.मध्ये एक विशिष्ट प्रयोजन आहे. कोणताही विद्युत- 


भार गतिमान झाला की, . त्यामुळे त्याभोवती चुंब- 
कोय क्षेत्र निर्माण होते असे प्रयोगाने दाखविता येतें. 
अणूमधील विद्युतभारित घटक स्थिर नसून गतिमान 
आहित. त्यामुळे त्यांमधील प्रेरणेला विद्युतचुंबकीय 
अशी संज्ञा देणे जास्त योग्य ठरते. पंचेंद्रियांच्या 
सहाय्याने मनुष्याला पाहणे, ऐकणे, वास, स्पर्ष किवा 
चंव घेणे या क्रियांच्या द्वारे बाह्य सृष्टीविषयी जे 
ज्ञान मिळत असते, त्याचे संचालन . व नियंत्रण 
विद्युतचुंबकीय द्वारेच होत असते, ही गोष्ट या 
संदर्भात लक्षणीय अशी वाटेल. 


रदरफर्ड यांनी इ. .स. १९११ मध्ये केलेल्या 
प्रयोगाद्वारे असे सिद्ध केले की, अणूमधील धन 
विद्युतभारित घटक अत्यंत सूक्ष्म. माकाराचा आहे. 
त्यामध्ये अणूचे द्रव्यमान केंद्रित होत असल्यामुळे 
त्यास. अणुकेंद्र अशी संज्ञा देण्यात आली. एकंदर 
अणूच्या. आकारमानाच्या मानाने अणुकेंद्राचे आकार- 
मान अंदाजे दहा हजार पटींनी लहान असते. 
हायड्रोजन अणूंच्या अणुकेंद्रास प्रोटॉन ( ग्रीक अथे, 
प्रथम ) हे नाव देण्यात आले. इतर सवे अणूंच्या 
अणुकेंद्रांत प्रोटॉन हे घटक म्हणून उपस्थित असतात, 
ही कल्पना मान्य झाली. 

चॅडविक यांना न्यूट्रॉन कणाचा शोध १९३२ 
मध्ये लागला. न्यूट्रॉन याला थोडेसे जास्त पण जवळ 
जवळ प्रोटॉनएवढेच द्रव्यमान असते; पण त्यावर 
विद्युतभार नसतो. या दोन्ही कणांना परिवलन 
असून त्याचे मूल्य ठर 1/» ग. एवढेच आहे. कोण-_ 
त्याही अणूची अणूकेंद्रे एक ठरावीक क्रमांकाचे 
प्रोटॉन व एका ठरावीक क्रमांकाचे न्यूट्रॉन या दोन 
घटकांपांसूनच निर्माण झाली आहेत, ही कल्पना 
प्रस्थापित झाली. अणुकेंद्रावर धनविद्युतभार अस- 


 ल्यामुळे अणुकेंद्रामधील प्रोटॉनची संख्या ही विद्युत- 


द नवभारत 


झभारऱहीन न्यूद्रॉंनापेक्षा नेहमीच जास्त असंणार हे 
स्पष्ट असते. 

आंणि या अणुकेंद्रांभोवती निरनिराळ्या .अंत- 
रांवरु अनेकं इलेक्ट्रॉन बंधित स्वरूपात भ्रमण करीत 
असतात असे अणूकरिता मानसिक कल्पनाचित्र स्पष्ट 
झाले. अणूंचे भौतिकीय, प्रकाशीय किंवा रासायनिक 
गुणधम या बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनाच्या वतंणुकीवर 
अवलंबून राहतात, असे दाखविण्यात आले. पदार्थ 
वायुरूप आहे की द्रवरूप, तो' विद्युतसंवाहक आहे. 
की विथुत्तविरोधक् या सर्व गोष्टी अणुकेंद्राच्या 
बाहेरील इलेक्ट्रॉनांच्या वागणुकीने ठरत असतात, 
असे कळले. काही अणू. रासायनिक दृष्ट्या .क्रिया- 
शील असंतात. ते इतर अणूंवरोबर: सुलभपणे संयुगे 
बनवितात (उदा.,, कार्बन), तर याउलट अरगॉन- 
सारखे काही अणू असे असतात की, जे रासायनिक 
संयुगे बनवीतच नाहीत. अशा सर्वे विविध गोष्टींचे 
स्पष्टीकरण त्यांच्या इलेक्ट्रॉंनाच्या विशिष्ट वाग- 
णुकीच्या संदर्भात देणे शक्य झाले. : 

याच्या आधी काही वर्षे अगोदर रेडियम, युरे- 


नियम, थोरियमं॑ आदी -अणूंपासून नैसर्गिकपणे 


किरणोत्संगे होत असतो, या विषयीचा पहिला शोध 
फ्रेंच वैज्ञानिक आंत्वान आांरी बेकेरेल यांना १८९६ 
मध्ये लागला होता. निरनिराळ्या अणूंपासून मिळ- 
णाऱ्या किरणोत्सर्गाचा प्रयोगशाळेत अभ्यास केल्या- 
नंतर असे कळले की, हा किरणोत्सगं उत्स्फूत असंतो; 
तो घडवून आणण्याकरिता अणूवर प्रेरणा लावावी 
लौंगत नाही किवा त्याला ऊर्जादेखील पुरवावी 
लांगत नाही. मिळालेल्या किरणोत्सर्गात आल्फा, 
बीटा व गॅमा असे तीन प्रकार आढळतात. एका 
वेळी अणू एक प्रकारचेच उत्सर्जन करतो. यांपैकी 
आल्फाकण द्रव्यमानाने सर्वांत भारी असून तो विदयुत 
भारित हेलियम अणुकेंद्र आहे, असे कळले. बीटा 
कण हे अत्यंत वेगाने जाणारे इलेक्ट्रॉन आहेत. 
त्यांपैकी काहींचा वेग. प्रंकाशवेगाच्या > पट इतका 
मोठा असतो. गॅमा किरण हे अत्यंत कर्जाश्ञाली असे 
झ-किरण असून त्यांवर विद्युतभार नसतो. हे सर्व 
कण अणुकेंद्राच्या आतमधूनच. बाहेर फेकले जातात. 
त्यावरून भणुकेंद्राला संरचना आहें व ही .संरचना 
प्रस्थापित करण्याकरिता त्यामध्ये विशिष्ट प्रेरणा 
असल्या पाहिजेत, हे स्पष्ट होते. हे कण अणुकेंद्रातून 


माचे, १९८५ 


उत्स्फूतेपणे बाहेर येत अंसतात. याचा अर्थ असा 
होतो. की, या अणुकेंद्राच्या संरचनेला स्थैयं नाही. 
ज्याप्रमाणे बराच काळ ताणून ठेवलेला रबराचा 
बंद केव्हातरी आकस्मितपणे तुटतो, त्याप्रमाणे या 
अणुकेंद्रातून हे कणरूपी तुकडे बाहेर फेकले जातात. 
वरील सवे गोष्टींचा साकल्याने विचार केला असता 
तीन महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित झाले; ते असे. होते : 
' १) अगुकेंद्रामध्ये जर इलेक्ट्रॉन नाहीत, तर 
त्यापासुन बीटाकण कसे उत्सजित होतात ? याचा 
अर्थ बीटाकण उत्सजंनाच्याच क्षणी कोणत्यातरी 
अणुकेंद्रीय प्रक्रियेद्वारे निर्माण होत असले पाहिजेत. 
ही प्रक्रिया कोणती व ही घडवून आणण्यामागे 
कोणती प्रेरणा कार्य करते? 
" २) अणुकेंद्रामध्ये अनेक प्रोटॉन असतात. त्या 
सर्वांवर एकाच प्रकारचा विद्युतभार असतो. त्यामुळे 
त्यामध्ये प्रचंड अपसरण निर्माण होऊन त्यायोगे 
भणुकेंद्राचे. एखाद्या बाँबप्रमाणे स्फोट होऊन. ताबड- 
तोब तुकडे का होत नाहीत ? 
,” ३) अणुकेंद्रामध्ये जे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन असतात, 
त्यांपैकी एकावर विद्युतभार असतो तर दुसऱ्यावर 
विद्युतभार नसतो. या दोन घटकांना एकमेकांवरोबर 
बांधून ठेवणारी प्रेरणा कोणती ? . 

या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधून काढण्याकरिता मनु- 
ष्याने प्रयोगशाळेत कण निर्माण 
क'रणारी अजद्न यंत्रे संशोधित करून उभारली 
आहेत. त्याकरिता नवीन नवीन तांत्रिक कल्पना व 
प्रयुक्ती यांचा उपयोग करण्यात आला. यांपैकी 
बहुतेक यंत्रांचा व्याप काही सहत्न मीटर एवढा 
मोठा होता. त्याला लागणारी विद्युतरऊर्जा पुरविण्या- 
करिता खास विद्युतनिमिती करणारी स्थानके 
स्थापन क्ररण्यात आली. या कार्याकरिता. लागणारी 
आंथिंक व तांत्रिक क्षमता अमेरिका व रशिया या 
दोन प्रगत राष्ट्रांजवळच होती. त्यामुळे दुसऱ्या 
महायुद्धानंतर या अणुकेंद्रीय विभागातील कार्य 
मुख्यतः या दोन देशांमध्ये करण्यात आले आहे. 
याउलट, यापुर्वीचे महत्त्वाचे संशोधनकार्य इंग्लंड- 
मध्ये केंब्रिज व जमंनीतील हायडेलबर्ग अशा विद्या- 
पीठांमधूनच करण्यात आले होते. 

द्रव्याच्या मूलघटकांविषयी ज्ञान मिळविण्या- 
करिता जी पद्धत वापरली जाते, तिला स्विस 


द्रव्य म्हणजे काय ? आधुनिक भौतिकीचा दष्टिकोन 


घंड्याळपद्धंत असें नाव विनोदाने देण्यात आले आहे. 
तुम्हाला घड्याळात कोणकोणत्या गोष्टी आहेत हे . 
पहावयाचे असेल, तर दोन एकसारखी घड्याळे 
हातात घेऊन ती एकमेकांवर, जोराने आपटा. 
आघातामुळे त्यामधून अनेक तुकडे बाहेर पडतील 
म्हणजे त्यांची तपासणी करून त्यांची संरचना कशी 
होती, याबद्दल अंदाज करतां येईल: 


या प्रकारचे प्रयोग पृथ्वीवरच्या वातावरणाच्यां 
वरच्या स्तरामध्ये निसगे मोठ्या प्रमाणात करीत 
असतो. अवकाशातून सर्व बाजूंनी अतिज्षक्तिशाली 
अश्या वैश्‍विक किरणांचा पृथ्वीवर सतत भडिमार 
चालू आहे. विश्‍वकिरणांत वेगवान प्रोटॉनांचा एक 
मोठा घटक असतो. पृथ्वीच्या वातावरणातील निर- 
निराळ्या अणू / रेणूंबरोबर या किरणांचे आघात 
होऊंन त्याद्वारे त्यांचे अनेक तुकडे केले जातात. 
हायडरोजनने- भरलेल्या फुग्यात निरनिराळी उपकरणे 
वर पाठवून किंवा उपग्रहाचा उपयोग करून हे तुकडे 
गोळा करून त्यांचे विश्लेषण करावयाचे प्रयोग 
गेळी अनेक वर्षे चालू .आहेत. 


यां संशोधनकार्यात पूर्वी माहीत नसलेले असे 
दोनशेहून अधिक नवीन कण सापडले आहेत. अणू- 
पेक्षा द्रव्यमानाने लहान- किंवा त्याच द्रव्यमानाच्या 
सर्व कणांस मूलकण ही संज्ञा देऊन त्यांना इलेक्ट्रॉन, 
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व फोटॉन या मूलकणांच्या मालि- 
केत बसविले जाते. यांपैकी खरे मूलकण कोणते व 
कणाच्या उत्तेजित अवस्था कोणत्या यांविषयी अजून 
निश्चित कल्पना आली आहे, असे म्हणता येत नाही- 
यांतील बहुसंख्य कण अल्प-आयुषी आहेत. त्यांपैकी 
काहींचे अस्तित्व १००” सेकंदापेक्षा कमी असते, तर 
काही १००" सेकंदपर्यंतच जगतात. यांचे उत्स्फूतंपणे 
विघटन होऊंन दुसर्‍या कणांत रूपांतरण होते. 
अल्पजीवी कणांची ही विघटनसाखळी काही वेळा 
बरीच लोंब असते. या कणांपैकी काहींवर विद्युत- 
भार असतो, तर काही विद्युतभारविरहिंत असतात 
या सवे कणांचे विश्‍वात काय कायं आहे, याविषयी 
अजूनतरी स्पष्ट कल्पना नाही. त्यामुळे आपण 
त्याचा विचार न करता आपल्या माहितीच्या 
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन यांच्याबद्दल मिळालेल्या नव्या 
्राहितीकडे वळू. 


फि 


या सगळ्या संशोधनापासूने एक गोष्ट मात्र 
स्पष्ट 'झाली. कोणताही कण घेतला, तरं त्याला 
प्रतिकण असतोच. कण व प्रतिकण यांचे द्रव्यमान 
इ. गोष्टी सारख्या असतात; पण त्यांमध्ये असा 
परिणाम मिळतो की, कण व प्रतिकण जर एकत्र 
आले, तर ते एकमेकांच्या द्रव्यमानाचा संपुणेपणे 


'नाझ करून त्याच्या ऊर्जेचे शुद्ध प्रारणात ख्पांतरण 


करतात. उदा., इलेक्ट्रॉनचा प्रतिकण पॉझिट्रॉन आहे- 


' इलेक्ट्रॉन ब 'पॉझिट्रांन यांचे द्रव्यमान एकच आहे. 
. फक्‍त त्यावरील विद्युतभार विरुद्ध प्रकारचा आहे. 


त्यामुळे इलेक्ट्रॉन व पॉझिट्रॉन हे एकत्र आले, तर 
त्यांचे द्रव्यमान संपुर्णपणे नष्ट होऊन त्यापासून प्रारण 
निर्माण होते. याउलट, काही विशिष्ट परिस्थितींत 
ऊर्जाश्ाली प्रारणाचे इलेक्ट्रॉन .व' पॉझिट्रॉन या 
युग्मांत रूपांतरण होताना आढळते. प्रोटॉनला प्रति- 
प्रोटॉन नावाचा प्रतिकण आहे. त्यामुळे एक प्रोटॉना- 
ओोवती एक इलेक्ट्रॉन संलग्न झाला की, आपल्या 
विश्‍वात ज्याप्रमाणे हायड्रोजन अणू तयार होतो, 
त्याप्रमाणे प्रतिविशवात एका प्रतिप्रोटॉनभोवती 
पॉझिट्रॉन भ्रमण करू लागला, तर त्यामुळे प्रति- 
हायड्रोजन अथवा प्रतिद्रव्य निर्माण होऊ शकते. 
द्रव्य व प्रतिद्रव्य जर कमंघर्म संयोगाने एकत्र आले, 
तर त्यांच्या विक्रियेमुळे अणुर्बांबपेक्षाही शक्तिशाली 
असा स्फोट होऊ शकेल, हे उघड माहे. ह 

ज्याप्रमाणे कोणताही विद्युतभार निर्माण झाल्म 


'की, तो विरुद्ध प्रकारचा पण एकाच मूल्याचा अक्षा 


स्वरूपात एकदमच निर्माण होतो, त्याप्रमाणे द्रव्य व 
प्रतिद्रव्य एकाचं क्षणात एकाच मूल्याचे असे निर्माण 
होत असावे, असा तके आहे.' पण सध्या आपणास 
फक्त द्वेव्यच सवेत्र निरीक्षणाने दिसते. मग प्रतित्रव्य 
कोठे आहे ? हा एक महत्त्वाचा प्रन निर्माण होतो. 

अणुकेंद्रामधून ऊर्जाशाली कणांच्या - आघाताने 
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन घटक बाहेर काढता येतात. त्यामुळ 
ते अणुकेंद्राचे घटक आहेत, असे आपणास सरळ 
म्हणता येते. मागे वर्णन केलेल्या सवे मूलकणांच्या 
गुणधर्मांचे गणितीय विश्लेषण करूनं अमेरिकन 
वैज्ञानिक मरी गेलमान यांनी कल्पना पुढे मांडली 
की, या सवे कणांचे क्वाके नावाचे अधिक सूक्ष्म 
असे कण आहेत. या कणांमध्ये सहा प्रकार अथवा 
स्वाद आहेत, अशी कल्पना करण्यात आली. त्यांपैकी 


द नवभारत 


पाच प्रकारांच्या ' अस्तित्वाकरिता अप्रत्यक्ष पुरावा- 
देखील मिळाला आहे. क्‍्वाक॑ या कणांना द्रव्यमान 
आहे, विद्युतभार आहे आणि रंगही आहे. या रंगात 
हिरवा, निळा व तांबडा असे तीन मुल्य प्रकार 
आहेत. प्रत्येक क्वाकला एक प्रतिक्वाकं आहे आणि 
त्याच्या प्रत्येक रंगाला प्रतिरंग आहे. हे सर्व वर्णन 
गूढ वाटते नाही ? तसे पाहिले असता द्रव्यमान व 
विद्युतभार म्हणजे काय हे तरी आपणास कोठे 
माहीत आहे? त्याचप्रमाणे रंग हा क्‍्वा्के द्रव्या- 
करिता आणंखी एक गुणधर्म गृहीत धरला, तर 
त्यात बिघडले कोठे? आता येथे हे स्पष्ट केले 
पाहिजे की, रंग ही संज्ञा साध्या व्यावहारिक अर्थाने 


घ्यावयाची नाही. जेथे आपणास प्रोटॉन दिसत नाही, 
तेथे त्याच्या कक्‍्वाक॑ या घटकाला हिरवा की निळा 


रंग आहे हे निरीक्षणाने कळणे शक्य होणार नाही. 
हे समजण्यास कठिण नाही. येथे रंग ही संज्ञा. एका 
विशिष्ट तर्‍हेच्या प्रेरणेचे निर्देशन करण्याकरिता 
वापरलेले लेबल आहे. असे म्हणता येते. दोन विरुद्ध 
तर्‍हेच्या विद्युभारवाही वस्तूंमध्ये फोटॉन या 
कणाच्या देवघेवीमुळे आकर्षणी प्रेरणा मिळते; त्याच- 


प्रमाणे दोन निरनिराळया रंगांच्या क्वाकंमध्ये . 


ग्लुऑॉन या कणाच्या देवघेवीमुळे आकषंणी प्रेरणा 
निर्माण होते, अशी मीमांसा दिली जाते. 

आपल्या सभोवताली दिसणार्‍या द्रव्यसृष्टीचे 
वर्णन करण्याकरिता सर्व सहा क्वाकंप्रकार / स्वाद 
विचारात घेण्याची आवड्यकता असत नाही. 
त्यांकरिता फक्त दोन क्वाकंप्रकार पुरे होतात. 
गेलमान यांनी यांपैकी एका क्‍्वाकेला खडा क्वाकं 
(प १००1) तर दुसर्‍याला बैठा क्वार्के ( 00007 
व०१॥४) अशी थोडीशी विक्षिप्त वाटणारी नावे 
दिली आंहेत, या क्वार्काचे गुणधम खाली दाखविले 
आहेत: * 


भाचे, १९८५ 


या मीमांसेप्रमाणे एका प्रोटॉनमध्ये ॥ ( हिरवा ) 
-" ० ( निळा ) --0 ( तांबडा ) असे तीन क्‍्वाकं 
आहेत. प्रत्येक क्वार्कामधून रंगीत ग्लुलॉन आभासी 
उत्सर्जन व शोषण सतत उत्स्फूतंपणे चालू असल्या- 
मुळे क्‍्वाकंच्या रंगात सारखे बदल होत असतात. 
उदा., एका क्षणी त क्‍्वाके तांबडा असेल, तर तो 
काही वेळाने निळा तर आणखी काही वेळाने हिरवा 
होतो असे आढळेल. त्याप्रमाणे उरलेल्या दोन ७ 
क्वाकंच्या रंगांतही सारखे बदल होत असतात. 
तिन्ही किंवा त्यांपैकी कोणत्याही दोन क्‍्वाकंचे रंग 
एकरूप आहेत, असे कधीच होत नाही. एका 
क्वाकंच्या रंगात बदल झाला, तर उरलेल्या 
क्वाकेच्या रंगांतसुद्धा पुरक बदल होऊन परत तिन्ही 
क्‍्वाकेचे रंग वेगवेगळे होताना आढळतात. या रंग- 
बदलामुळे किंवा ग्लुऑन याच्या देवघेवीमुळे तर या 
क्‍्वाकंमध्ये परस्पर-आकषषंणी अश्ली प्रेरणा निर्माण 
होत असते. । 

ग्लुखन कणाच्या विनिमयामुळे प्रर्वातत होणारी 
रंगजन्य प्रेरणा ही जास्त शक्तिशाली. व फक्त जव- 
ळच्या अंतराकरिता कार्यान्वित होत असल्यामुळे, 
अणुकेंद्रामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉन-प्रोटॉन आंवरील 
विद्युतभारामुळे उत्पन्न होणाऱया अपसरणी प्रेरणेला 
ती दाबून टाकते. परिणामी अणुकेंद्रीय प्रोटॉनामध्ये 
रंगजन्य आकषषंणी प्रेरणाच प्रबळ ठरून तिचा 
अनुभव मिळतो. ौ 

न्यूट्रॉनमध्प़े परत तीन निरनिराळय़ा रंगांचे दोन 
वेगळ्या प्रकारचे क्‍्वाक॑ (0) असे असतात. या 
सर्वांपासून ग्लुआनचे आभासी उत्सर्जन व शोषण हे 
सतत उत्स्फूतपण चालूच असते. कण-विनिमय 
न्यूट्रान-न्यूट्रॉनमध्ये झाला, तर त्यामध्ये, ही प्रक्रिया 
न्यूट्रान-प्रोटॉनमध्ये झाली, तर या दोहोंमध्ये 
आकषंणी प्रेरणा निर्माण होते. ग्लुञॉनच्या देवघेवी- 


क (इलेक्ट्रॉन सापेक्ष ) 

| . ___ द्रव्यमान विद्युतभार मारल नवा न व... 0...॥0000. 

खडा क्वाक॑ (1) ७८०७ | ण कारणरणाणिणाएश 
माड हयोन (प) 9 न्ज््ट हिरवा, निळा, तांबडा 
बैठा क्‍्वार्क (१) ७८० -्ड९ 

र जे १1 114 शा 
प्रति खडा क्‍्वार्क (ए ष्ट 
कु ( व ) र ऱ्ड€ प्रति हिरवा, प्रति निळा, प्रति तांबडा 

प्रति बैठा क्वाक (0) ' ७८० म्युट न 


4 44 1.43 


द्रव्य म्हणजे काय़ ? आधुनिक भौतिकीचा दृष्टिकोन र 


मुळे जी प्रेरणा कार्यान्वित होते, तिला प्रबल प्रेरणा 
असें म्हणतात. हिचे कार्यक्षेत्र १००" सेंमी. या 
अंतरापेक्षा कमी व्याप्तीचे असते. म्हणून हिचा 
परिणाम सुक्ष्मस्तरावर अणुकेंद्रीय प्रक्रियेमध्येच फक्त 
प्रत्ययास येतो 


. फक्त सूक्ष्मस्तरावर कार्यान्वित होणारी अशी 
आणखी एक प्रेरणा आहे. तिला दुबेल प्रेरणा असे 
म्हूणंतांत. अणुकेंद्रामधून बीटा कणांचे उत्सर्जन या 
प्रेरणेमुळेच होत असते. . ग्लासही,, वाईनबर्ग व 


अब्दुस सलांम यांनी नुकतीच एक सैद्धांतिक मीमांसा 


पुढे मांडली आहे, जीमध्ये. हिचा संबंध विद्युतचुंब- 
कीय प्रेरणेशी जोडन या दोन मीमांसांचे एकीकरण 
करण्यात. आले आहे. या मीमांसेप्रमाणे ही क्रिया 
१शर्स मध्यस्थ दिशिक बोसॉन. व 2? कण यांच्या 
माफत होते, असे मानले आहे. जिनेव्हा येथे अनेक 
पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांनी एकत्र येऊन अणुकेंद्रीय 
संशोधन करण्याकरिता सने ( (४917२४) नावाची एक 
सुसज्ज प्रयोगशाळा स्थापन केली आहे. भौतिकीच्या 
या विभागातील संशोधनकार्याची मक्तेदारी सर्वस्वी 
अमेरिका व रशिया या दोन देशांकडे गेली. असल्या- 
सारखे दिसत होते. या परिस्थितीला आव्हान देण्या- 


करिता म्हणून वरील प्रयोगशाळा सहकारी तत्त्वावर 


स्थापन करण्यात आली. या प्रयोगशाळेत डॉ रुबिया 
यांच्या नेतत्वाखाली काम करणाऱ्या गटाने सैद्धांतिक 


वृष्ट्या भाकित केलेल्या एर्स (जाने. १९८३) ब 
20" (मे १९८३) या . कणांचा शोध लावून विक्रम 
केला असे म्हणता येते. . 

या नवीन मौीमांसेप्रमाणे अणुकेंद्रातील न्यूट्रॉन 
प्रथम प्रोटॉन व ४४ या कणांत रूपांतरण पावतो. 
१7 याला स्येय॑ नसल्यामुळे त्याचे इलेक्ट्रॉन 
(बीटा कण) व प्रतिन्यूट्रिनो या कणांत परत ख्पां- 
तरण होते. | 

भौतिकी-जगात त्यामुळे फक्त खाली दिलेल्या 
चार प्रेरणा राहतात. त्यांची वेशिष्टथे खालील 
कोष्टकात एकत्रित केली आहेत.* 

वरील चार प्रेरणांपैकी दुर्बेल प्रेरणा व विद्युत- 
चुंबकीय प्रेरणा यांचे एकीकरण करण्यात यक्ष 
आल्याचा उल्लेख करण्यात आलाच आहे या मीमां- 
सेची जोडणी प्रबल प्रेरणेबरोबर करण्यात यश येईल 
अशी चिन्हे. दिसू लागली आहेत. या सवे प्रेरणांचे 
सैद्धांतिक दृष्ट्या एकीकरण करण्यात आले, तर ही 
गोष्ट फार महत्त्वाची अश्ली ठरणारी आहे. या 
प्रेरणांकरिता सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या मीमां- 


* भौतिकी विश्‍वातील प्रेरणा 
| | शरुत्वाकर्षण | विद्युत चुंबकीय | दुर्बेल प्रेरणा | प्रबल प्रेरणा 
आडवा चनवड करडी... हकल्ला ककशक्् - |) 
पल्ला । अर्मर्योद | शः 2१०" सेंमी. | 2 १०-" सेंमी 
| वड... वा । १०० | , १ १०,०००० 
सापेक्ष बल ळत | 
चाहक कण  ! ग्रॅव्हीटॉन (?) : ». फोटॉन | कस, 20 , ग्लुञॉन 
; | 1 र 
गुणधम निगडित | द्रव्यमान | विद्युतभार | ना | क्वाक॑ घटकद्रळ 
' । -१* सेकंद ७-७ सेकंद भ त सका 
प्रक्रिया काल णा | (९ सेकंद | १००५ सेकंद | .< १००” सेक 
' निसर्गात कोठे तारे. कक ग्रह यी | सि |" | शक बक अणु निमिती । बीटा र्‍हास अणुकेंद्र निमिती 


आढळते ग 


नाभाार 


१० 


सांच्या आकृतिबंधात बरीच एकख्पता आहे ही या 
संदर्भात लक्षात ठेवण्याजोगती अक्षी गोष्ट आहे, 
असे वाटते. | । 
_ या निरनिराळया प्रेरणांची आज आढळणाऱ्या 
सापेक्ष मूल्याशी तुलना केली, तर त्यांमध्ये प्रचंड 
फरक आढळतो. त्यामुळे त्यांच्या एकीकरणात अड- 
चणी उपस्थित होणार. आहेत, हे निश्चित आहे. 
काही वैज्ञानिकांच्या .मते या प्रेरणांमध्ये जो फरक 
दिसतो, तो पहिल्यापासून नव्हता तर तो कालांतरा- 
मुळे निर्माण झाला आहे. या विश्वाचा विस्तार 
सारखा वाढत आहे, त्याचे सरासरी तापमान सारखे 
घटत आहे, त्यामधील कणांची ऊर्जा कमी होत आहे 
यामुळे हा फरक पडत आहे असें त्यांस वाटते. 
विश्वाची उत्पत्ती एका क्षणी एका प्रचंड विस्फोटा- 
मुळे झाली असे एक अनुमान आहे. आणि हे अनु- 
मानरूपच असणार; कारण विश्‍वाच्या.आरंभकाळी 
काय अवस्था होती याबद्दल पुरावा कसा मिळवणार? 
त्या वेळी विशवांचा आकार सध्याच्या त्याच्या 
आकारापेक्षा खूपच लहान होता. आणि ज्या क्षणी 
द्रव्यतत्त्व प्रथम निर्माण झाले तेव्हा त्याचे तापमान 
इतक्या उच्च .प्रतीचे होते की, वरील सर्व प्रेरणा 
जवळ जवळ एकाच मूल्याच्या होत्या. अथवा त्या 


भंधंभारत 


माये, १९८५ 


वेळी फक्त एकच प्रेरणा संलग्नित स्वरूपात अस्ति- 
त्वात होती. त्यामुळे या प्रेरणेचे एकीकरण करा- 
वयाचे असेल, तर त्याकरिता सर्वांत सोपा मार्ग 
म्हणजे त्या काळी असलेली ही परिस्थिती निर्माणं 
करणे हा होय. प्रयोगक्षाळेतं आपणास त्या काळी 
असणाऱ्या ऊर्जामूल्याच्या कणांची पर्याप्त प्रमाणात 
निमिती करता आली, तर हे अनुमान बरोबर आहे 
की नाही याची तंपासणी करता येईल. यंत्रसाम- 
ग्रीचा उपयोग करून प्रयोग्शाळेत आज आपणं 
जे जास्तीत 'जास्त ऊर्जाशाळी कण निर्माण करू 
शकतो, त्यांपेक्षा याकरिता आवश्यक अक्षी ऊर्जा- 
मर्यादा कमीत कमी दशलक्ष पटींनी अधिक आहे; 
पण येथेही आशा करण्यास जागा नाही असे 
नाही. रदरफडं यांनी केंब्रिज येथील प्रयोगशाळेत 


. १९२० साली अणूचे आघातद्वारे विघटन करण्या- 


साठी ज्या ऊर्जेचे कण वापरले, त्यांपेक्षा जवळ जवळ 
दशलक्ष पटींनी जास्त ऊर्जाल्षाली कण निर्माण कर- 
णाऱ्या यंत्राची बांधणी अमेरिका व रशिया या देशांत 
मुरू झाली आहे. ही यंत्रे (-२ वर्षांत कार्थान्वित 
होतील, अक्षी अपेक्षा आहे. त्यामुळे एक संलग्नित 
प्रेरणा व एकच तस्व हे भौतिकीचे घ्येय येत्या 
२५-४० वर्षांत साध्य होण्याची शक्‍यता क्सिते. 
० क 


ज्र तेर जेर तेजे 4९3८3 
श्र । सतुफलाय सहकारिता । श्रे 
न __ वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... र: 
> को ही नि ९ न्न्ा& 
क॑ दि वा अर्बन को-ऑप. बँक लि. र 
नन ' बाहे (सातारा ) फोन नं ७ नन 
त. शै. मुरल ठेवींवर माक!ंक व्याल छै. बचतीच्या विविध योजना ४ पुल ह्यांची रर 
त्र . हेयरपरचेश्त योजना %. सेफ डिपॉशिट लॉकसंची सोय 4. तत्पर सेल प्र 
आ शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० न 
१ यवन श्रे 
ज्रॅश व. कृ. अस्यंकर' 5. 0011. 1.1, 5. वक. र 
र्न मगियू चेअरमन 3 
शर वंशज वरत शेर तेर तेर जेर "चे 4९44८34: 453: 3:3:3:36903£ “य 


०५०५३. त 


अनुक्रमणिका 


धर्मांतरपूर्व महारांच्या विवाहातील सोहळे 


वसंत मून 


महाराष्ट्रातील महारांनी १९५६ साली बुद्धघर्माचा 
स्वीकार केला आणि जादूची कांडी फिरावी 
त्याप्रमाणे आपल्या सर्व जुन्या ख्ढी, परंपरा व 
चालीरीती यांचा: त्याग केला. जन्मापासून मृत्यू- 
पर्यंत अनेक संस्कार हिंदुसमाजातील व्यक्तीस करावे 
लागतात. त्यांपैकी नामकरण, विवाह आणि मृत्यू 
या तीन प्रसंगी जे संस्कार करावे लागतात, ते काटे- 
कोरपणे पाळण्यात येतात. अगदी बारीकसारीक 
विधीदेखील एखाद्याने पालन केले नाहीत तर त्याला 
जातपंचायतीच्या रोषाला बळी पडावे लागते. एवढी 
कडक बंधने असलेले हे संस्कार महार समाजाने 
१४ ऑक्टोबर १९५६ नंतर त्यागिले व वेगळ्या 
विधींचा स्वीकार केला.या विधींना बौद्ध संस्कार 
पद्धती असे म्हणतात. सवे जुन्या संस्कारांचे स्थान 
बौद्ध पद्धतीने घेतले आहे. नामकरण, विवाह व मृत्यू 
हे तीनही प्रमुख संस्कार सर्वे बौद्ध समाज बौद्ध 
पद्धतीने करीत असतो. 

धर्मांतरास सुमारे तीस वर्षे व्हायला आल्यामुळे 
१९५६ पूर्वी जे संस्कार-विधी महार संमाजात 
करण्यात येत असत ते पुर्णतः लुप्तप्राय झाले आहेत. 
समाजदक्यास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीने महार समाजाचा 
सखोल अभ्यास फारसा कोणी केलेला आढळत नाही. 
महारातील बारीकसारीक चालीरीतींचे संकलनही 
कुणी केलेले नाही. जुन्या जिल्हा गॅझेटिअसंमधून 
महारांच्या चालीरीतींची थोडीफार माहिती मिळते, 
परंतु ती पुरेशी म्हणता येणार नाही. अलेक्झांडर 
रॉबटसन यांनी १९३६ च्या सुमारास “ दि महार 
फोक ” (11८ 1०1181 7०]) नावाचे एक डेमी 
आकाराचे शंभर-सव्वाशे पानांचे पुस्तक लिहिले; 


परंतु त्यातही समाजांतर्गंत चालीरीतींची विज्ञेषं 
माहिती आढळत नाही. 

सर्वसाधारण जातिव्यवस्थेसंबंधी रसेल, थंसंटन, 
एन्योवन आदी ग्रंथकारांनी विस्तृत लिहिले असताना 
आणखी कोणती माहिती असणार, असा तकं अने- 
कांच्या मनात. येईल. परंतु ज्या बाबींचा या ग्रंथ- 
कारांनी विचारही केला नाही अथवा ज्या त्यांच्या- 
पर्यंत पोचूही शकल्या नाहीत अक्षया अनेक बांबींपैकी 
काही बाबींचा मी उदाहरणादाखंल उल्लेख करणार 
आहे. यावरून ज्या.समाजशास्त्रीय विषयाकडे कुणाही 
अभ्यासकांचे लक्ष गेळे नाही असे मी जे म्हणतो, 
त्याचा बोध होऊ शकेल. | न 

मध्यप्रांतातील .रायपूर, बैतुल, छिंदवाडा आदी 
अनेक जिल्ह्यांच्या आतपर्यंत महार समाज पसरलेला 
होता. या समाजात अनेक पोटजाती होत्या प्रत्येक 
समाजात १२॥ पोटजाती आहेत असे मानतात. 
त्याचप्रमाणे विदर्भातील महारांत १२॥ पोटजाती 
होत्या.* प्रत्येक पोटजात आपल्यापरीने रोटीबेटी 
व्यवहारात पूर्णपणे विभक्त होती. या प्रत्येक पोट- 
जातीच्या राहणीतही भिन्नता राहत असे. उदाहरण 
द्यायचे झाल्यास विदर्भातील दोन प्रमुख पोटजातींचे 
देता येईल. बावने समाज हा चंद्रपूर व भंडारा या 
दोन जिल्ह्यांत पसरलेला होता तर लाडवन हा समाज 
नागपूर, वर्धा, अमरावती या भागांत वसलेला 
होता. बावने लोक वाकळ वापरीत. लाडवनांत 
वाकळ वापरणे निषिद्धच तर होतेच; परंतु बाव- 
न्याच्या,.वाकळीवर चुकून एखादा लाडवन बसल्यास 
त्याच्याकडून जातपंचायत दंड वसूल करी. लाड- 
वनाच्या. स्त्रीला नळ-विहिरीवर पाणी भरतांना 


& आंदवन, कोसरे, कतई, बावने, बारके, लाडवन, लाडसे व सोमवंक्यी अद्या आठ पोटजातींची 
नावे फक्त कळाली. चारांची नावे कळाली नाहीत. संकर झालेल्या कुटुंबियांना * कृष्णपक्षी ' म्हण- 


प्यांची प्रथा होती व त्यांना अर्धी जात मानीत 


१२ 


घडा उचलण्यास बावने स्त्री हात देत नसे. एरवी 
तिला विटाळ म्हणजे जातीचा दंड द्यावा लागत 
असे. नागपुर भागात ' झाडेंबावने नावांची एक पोर्ट- 
जात आहे. ती वाकळ म्हणजे बोथरी वापरीत नसे. 
यावरून त्यांच्यात धोतर बावने व बोथर बावने असे 
भेद पडले. चांदा भंडारा जिल्ह्यात काही बावने 
ड॒करे पाळीत तर सोमव्रंशी महार. ड॒कराचे नाव 
घेते तरी जेवणाच्या ताटावरून उठून. जाई, इतके 
त्यांना मुसलमानांप्रमाणे हे नाव अपवित्र वाटे. जात- 
पंचायती कश्याकशाचा विटाळ घेत याबद्दल सवि- 
स्तर माहिती उपलब्ध नाही. उदाहरणादाखल 
सांगता येईल की, घराच्या “* वरणी ” म्हणजे 
भितीक्ेजारी कुत्री व्याली तर त्या घरधन्याला ३ रु. 
दंड द्यावा लागे. दंड म्हणजे दारू अथवा (सिंदी) 
ताडी जातपंचायतीस पाजणे. सासूने सुनेला नकटी 
म्हटले, “घे दंड'; सुनेने प्रत्युत्तर दिले, ' घे दंड; 
चोळी फाटली व त्यावर पट्टी लावली, ' घे दंड' असे 
दंडाचे नाना प्रकारचे निमित्त. स्वत:च्या हाताने 
दाढी करणे, दुसऱ्या पोटजातीसोबत जेवणे यांबद्दलही 
विटाळ घेत. या विटाळांचे प्रस्थ कमी करावे व समा- 
जास शिस्त लावावी या हेतूने महारांतील पुढार्‍यांनी 
आपापल्या पोटजातीच्या सुधारणेकरिता १९२० ते 
२५ च्या दरम्यान पत्रके काढून समाजजागृती केली. 
ही पत्रके बावने महार पंचकमेटी, लाडवन महार 
पंचकमेटी, बारके महार पंचकमेटी या तीनं प्रमुख 
पोटजातींमार्फत निघालेली आहेत. या पत्रकांची सवि- 
स्तर माहिती श्री. हिरामण कोसारे यांनी नुकत्याच 
प्रसिद्ध केलेल्या “ विदर्भातील दलित चळवळीचा 
इतिहास ” या ग्रंथात पहायला मिळते. तत्पुर्वी.हीच 
माहिती ताराचंद खंडिकरांनी “ अस्मितादर्श ” 
मासिकात एका लेखाद्वारे प्रसिद्ध केली होती. परंतु 


ही पत्रकेदेखील आपणास महार समाजांतरगंत चाल- 


,णार्‍या अंतर्गत चालीरीती, रूढी, परंपरेचे सम्यक 
दशन घडवीत नाहीत. ख्ढी-परंपरा जेवढ्या घट्ट 
तेवढीच जातींची पकडही घट्ट राही. त्यामुळे जाति- 
बंधन तोडून बाहेर पडणे कीण. .  । 
१९२० साली सर्वे पोटजातींचे एकत्र भोजन 
घडवून आणून बाबासाहेबांनी या सब पोटजातींचे 
एकत्रीकरण नागपूर येथे घडवून आणले. त्यामुळे 
निदान पोटजातींतील सामाजिक व्यवहार सुरू झाले. 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


म्हणजे समग्र महार समाजात सामाजिक व राजकीय 
प्रश्‍नांवर एकत्र येऊन लढा देण्याची प्रवृत्ती निर्माण 
झाली. परंतु ज्या रूढी, परंपरा व चालीरीती 
धर्माशी निगडित होत्या त्यांची विविधता, वैचित्र्य 
१९५६ पर्यंत तरी नष्ट झाले नव्हते. हे वैविध्य 
विज्षेषत: बेटीव्यवहाराच्या आड येत असते. प्रत्येक 
पोटजातीला दुसरी पोटजात राहणी, संस्कार आदी 
बाबतींत आपल्यापेक्षा कनिष्ठ वाटत असे. पोट- 


जातींच्या भेदामुळे समाजातील पुढाऱ्यांचेदेखील 


जातिनिहाय तट पडत. असत. वरपांगी दिसणारा 
आंबेडकरवादी समाज पुढाऱ्यांचे पोटजातिनिहाय 
वर्गीकरण करीत असे. विदर्भातच नव्हे तर समग्र 
महाराष्ट्रातच हे दृक्य दिसुन येई. पदिचिम महा- 
राष्ट्रात कोकणी महार व देझ्यावरचे महार, दोघेही 
सोमवंश्षी, म्हणवत असूनदेखील बेटीव्यवहार करीत 
नव्हते. नाशिककडील महारांशी धुळे-जळगावचे 
महार संबंध जोडीत नसत. रत्तागिरीकडील 
सोमवंशी, सातारा-कोल्हापूरकडील सोमवंश्यांशी 
विवाहसंबंध जोडायला तयार नसत. १९५६ नंतर 
सुशिक्षित वर्गात तरी अभेदत्वाची भावना रुजू झाली 
असे म्हटल्यास हरकत नाही. 
विदर्भातील आजच्या नवीन पिढीला जुने पोट- 
जातींचे भेद कळत - नाहीत. इतका पोटजातींनी 
विभक्त असलेला समाज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 
प्रेरणेने संघटित होऊन प्रचंड क्रांती करतो ही भाव: 
नाच नवीन पिढीला स्फूर्ती देण्यास पुरेशी आहे. 
* या विभिन्न पोटजातींतील विवाहसंस्कारदेखील 
काही सारखे तर काही वेगळे आढळून येत. महा- 
रातील सवंच पोटजातींत विवाहसमारंभात गाणी 
म्हणण्याची प्रथा होती. १ ९५६ नंतर हद्दी प्रथा बंद 
के काही भागात स्त्रियांनी नवीन गाणी रचली 
हित. प्रत्येक विवाहाची गाणी वेगळी 
होती. विदर्भातील बावने समाजातील गाणी वेगळी 
तर छाडवन-बारंके-झाडेबावने यांची गाणी वेगळी. 
पश्‍चिम काही गीते श्री. जी. आर. 


' प्रधान यांनी एबाळपला201८ १णज॥८5 1) 


०089 (७9 या उस्तकात ग्रथित केली आहेत. 
प्रस्तुत लेखातून विदर्भातील लाडवन-बारके-झाडे- 
बावने यांच्या विवाहातील ग्रीते व विधी वर्णन 
करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बावने समाजातील 


घर्मातरपूे महारांच्या विवाहातील सोहळे 


काही गीतांचे संकलनही या लेखात दिसून येईल. 
परंतु सर्वच पोटजातींची सर्वच गीते या लेखात 
ग्रथित आहेत असे मला वाटत नाही. लोकगीते ही 
प्रत्येक समाजाच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतिबिब 
असतात. व त 
महारांची लग्ने पुर्वी ७ दिवस चालत. पुढे ती ५ 
दिवसांवर आली. नंतर ३ दिवस तरी चालत असत. 
१९५६ नंतर एक दिवसात विवाह उरकू लागले 
आहेत. विवाहाच्या विधींना आदल्या दिवसापासुन 
खरी सुरवात होत असे. त्या दिवशी मुहूर्त पाहून 
तेल्गाळणीचा विधी करण्यात येई. परंतु तत्पूर्वी 
“ मांडव टाकणे ” हेदेखील विधिपुंवंक करण्यात 
येई. मांडव टाकण्यापुर्वी ५ सुवासिनी निवडीत 
' असत. एक ' लग्न्या ' नेमीत.-तो बहुधा नवरा-नव- 
रीचा बहीणजावई राही व बहिणीला ' लग्नी ' 
म्हणत असत. या लग्न्यापाठोपाठ सुवासिनी गावा- 
बाहेर जाऊन ५ टोपल्यांनी माती आणीत व त्याच्या 
चुली तयार करण्यात येत. या वेळच्या सुवासिनींना 
*“ तेलमात्या ” म्हणंतः या जाता-येता खालील- 
प्रमाणे गाणे म्हणत- | 
तेलमात्या निगाल्या, तेलमात्या निंगाल्या 
नव्हत चांदाच्या याइक । या 'मोठ्याही घरच्या 


रंभाव॥ब्रा॥। 

खांद्यावर कुऱ्हाडी कंबरी शेले । राम का लक्ष्मण 
न डोंगरा गेले ।। 
लक्ष्मण तोडती आरी का बोरी । राम का 
तोडती सालया डेरी ॥। 

गांडा का रचला भीमसानं । गाडीवर बसले 
अरजून ॥ 


गाडी हाकली अर्जुनानं । बैल जुतले रावनपोवन ॥। 
गाडी आली व मांडवदारी । साखर मांडव घाले 
बापाजी ॥ 
नाही मावेव सज्जन गोत । गनगोतहि पुसिन 
मानानं ॥ 
दुनिया पुसिन दानानं । दानहि देशील बापाजी ॥ 
॥(ता)॥१॥ 

चो&5रे देवा सद्‌वाचे 
लग्नातील प्रत्येक गीताच्या शेवटी “ हिडन देवा 
सद्‌वाचे ” असे म्हणत. मूळ शब्द वलि “ सोहळे कील देवा 
सदुवाचे ” असे असावेत. “ हे सोहळे देवलोकांचे व 


१३ 


सत्यवचनाचे आहेत ” असा मथितार्थ. असा एकही 
प्रसंग लग्नात नाही ज्या वेळी सुवासिनी गाणे म्हणत 
नसत. ही. गाणी ऐकण्यासाठी स्पृश्य समाजाच्या 
स्त्रियादेखील महारांच्या लग्नात गोळा होत असत. 
'मांडव घालणे व मांडव सुतवणे हाही :विधी- 

तलाच एक भाग. खेडोपाडी -गरीब माणसे आजही 
डेऱ्या गाडून मांडंव तयार करतात. हा मांडंव कसा 
राही? '. न व 
' आंबेजांबेंचा मांडव घातला । 

डेरी'.रोवंल्या चंदनाच्या ॥ (डेरी-खांब) 

मांडव टाकला जांभरीचा । 

मुंडा रोवला उंबरीचा ॥ 

“तोरण बांधलं आंबीयाचं । . 

'नवा डेरींचा मांडव टाकला ।। 

नवा डेरीचे नव आकोडे । 

बापु, नवरदेव. कैव-तैयार झाला ' 

शिरी-बाशिंगी परनू गेला । 

परनू गेला अरजपुरा ।। 

अरजपूरच्या कुंभारदादा । 

माती आनंजो गाड्यावरी ।। 

करसा घडवजो नानापरी । (करसा-कळसा) 

करसा घडवला तांबीयाचा । 

मंदी डारवा आंबीयाचा ॥ (ला) 

मांडव सुतवाले लेक नारी ओ । 

येतीन जवाईबोवा मांडवी लावतीन सुत । 

येईन लेकीबाई मांडवी लावीन टिळाव ।!। 

जवयाले समजवा झेल्यानं । 

लेकीले संमजवा चोळीनं (बा) ॥२॥ 

पूर्ण मांडवाला सुताच्या . दोऱ्याने पाच वेळे 

बांधायचे, लग्न्याच्या खांद्यावर कुऱ्हाड देत व त्याला 
विडा, पापड वगैरे बांधीत. ते मांडवाच्या डेरीला 
बांधून ठेवीत. हे करीत असताना वरील गाणे पुढे 
सुरूच असते. मांडव सुतवणे झाल्यानंतर अश्याच 
प्रकारे बोरीच्या झाडाला सुताने बांधतात. याला 
बोर सुतवणे असे म्हणतात. 

राम झाला वं इसवर । 

सीता झाली वं पारबता । 

सेवापदराच्या पडल्या गाठी । 

कंरसां वाहीला चहु हाती । 

एक बाई करसा देवाधरमा । . 


१४ 


अंगबाई करसा दोघाहाती । 
शिरपुत्रा, भागीवंता, भागीवंता, 
करसा वाहीला, तुझ्या मायबापा ।! 
चो&डे देवा सद्‌वाचे ॥ (आ) ॥३॥ 
लग्नाच्या आदल्या दिवशी मूहूतं पाहून.दोन मह- 
तत्वाचे सोहळे पार पाडले जात. यांपैकी पहिला तेल- 
गाळणीचा तरं दुसरा हळद लावण्याचा. नवरी वा 
नवरदेवाजवळ एक सुवासिन- बहुधा बहीण राही. 
एका फडक्याला हळदीने भिजवून त्याला ५ गाठी 
पाडीत. या कापडाने नवऱ्यामुलाच्या डोक्यावर 
तेलाची धार सोडायची, ते नाकावरून ओघळून 
खाली भांड्यात धरायचे. गाणे म्हणताना जे नातलग 
तेल गाळीत त्यांचे नाव घ्यायचे. ज्या कापडाने तेल 
गाळले तेच कापड “ नोंणवडी ” म्हणून नवऱ्याच्या 
अथवा नवरीच्या गळ्यात बांधीत. नवरीच्या गळ्यात 
चांदीची सरीदेखील ठेवत. तेलगाळणी झाल्यावर 
मुहुतं पाहून मध्यरात्री अथवा पहाटेच्या सुमारास 
हळद लावली जाई. या दोन्ही प्रसंगी सुवासिनी गाणी 
म्हणून रात्र जागवीत. 
एक पानाः हरदायी दो पाना झाली 
. दो पाना हरदायी तीपानी क्षाली । 
तीपाना .हरदायी चौपाना झाली 
* चवौपाना हरदायी पाच पाना झाली । 
पाच पाना घेऊन पाना फुला आली 
पहाड दादाच्या सपना गेली । 
सोन्याचा कदरु (कुदळ) रुप्याचा दांडा 
हरदायी खांदावी पहाडदादा । 
हरदायी उकडावी कुंभारडेर्‍्या । 
हरदायी उलथावी मुरंडहाऱ्या । 
ह्रदायी धुवावी गंगाजमनी । 
हरदायी वारवावी घड्याच्यापासी । | 
हरदायीच्या गोन्या भरल्या वाणीया ॥।४॥ला।। 
चालल्या दुफारी तिपारी । 
माय म्हने त्याची तान्ह्या नवरदेवा । 
उन्हं ढारुनिया जाजो गा । (ढळल्यानंतर) 
आता होती लगनाच्या वेरा गा। 
आयवबाळा हाटोहाटी । 
आता होती लग्नाच्या वेरागा। 
देखीजो सडा सारवन, सडा सारवन | 
त्याच्या घरी जानोसा देजो गा । 


भंवमारत 


.असत. मुलाकडे असाच लांडगा राही. काकण बांध- 


- मावे, १२९८५ 


देखीजो गुढ्या तोरनं, गुढ्या तोरनं । 
त्याचेघरी परनाया जाजो गा । 
देखीजो कनफुलं, कननेफुलं । 
तिच्यावर टाकजो मार (माळ) गा । 
धरजो करंगळी, भोऊर भोवजो पाच वेढे । 
तिले का म्हनजो लग्नाची वारगा (ला)॥ ५॥ 
- मुलीच्या हाताला “ काकण ” किंवा “ कंकण ” 
बांधण्याचा एक सोहळा असतो. पाच गाडग्यांच्या 
मध्यभागी पाट ठेऊन आंघोळ घालण्यापूर्वी धाग्याचे 
पाच वेढे गाडग्यांना द्यायचे. आंघोळ संपल्यानंतर 
तो दोरा काढून त्यात तांब्याची मुंदी अथवा आंगठी 
आणि नागवेलीच्या पानांची गुंडाळी टाकून नवरीच्या 
हाताला बांधण्यात येई. त्याला “ काकण ” किंवा 
* काकन ” म्हणतात, या काकणालाच “लोरी ”ही 
म्हणतात. 
आया लोरी, साया लोरी, 
पुढं कोयालीचं (कोकिळेचं) बन व । 
तिथं भाणजा कोरं सुत, 
गुफा नवरीचे हात व । 
गुफगुफ ओ नवरीचे भाये, 
तुवा हात नाही काचे व । 
येवढी बेटी सोपावली, 
तुवं हिरद (हृदय) नाही फाटे व (बा)॥६॥ 
आईला उद्देशून वरील 'ओळी म्हटल्यानंतर 
मुलीच्या बहिणीच्या, भावाच्या नावानेदेखील या 
ओळी म्हटल्या जात. 
नवरीची आंघोळ मांडव टाकल्यापासून सुरू होई. 
काकण बांधून नवरीला तसेच नवरदेवालादेखील 
गावातील प्रत्येक नातलग आपल्या घरी घेऊन जाई. 
तेथे हळद लावून तिची आंघोळ करण्यात येई व 
नतर. शवया-दूध अथवा. आंब्याचा रस खाऊ 
घालीत. सकाळपासून दुपारपर्यंत आंघोळी व दोव- 
याचा पाहुणचार नवरीला होई. तिखट जेवण देत 
नसत. हळद लागल्यावर नवरीसोबत तिचे काम 
करण्यासाठी (पाणी आणणे, निरोप देणे वगैरे) 
एक. मुलगी ठेवण्यात येई, तिला लांडगीन म्हणत 
ल्यावेळी नवरीने एकही काम करू नये अशी प्रथाच 
लयावळ ने या हेतूने ' लांडगीन ' सदैव नवरी- 


धघर्मातरपूर्व महारांच्या विवाद्ातील सोहळे 


मांडवामध्ये एंक खड्डा खीवून २ घागरी पाणी 
भरून ठेवत. यांना ' शोभन मा्थन '. म्हणत. तेल 
गाळण्याच्या आदल्या दिवशीच २ माथन घागरी, 
५ भांडगे व॑१ घंगाळ कुंभाराकडून लग्न्या व 
सुवासिनी थैतं. या वेळीही गाणी म्हणत 
म्हणत जात व येत. असेच एक गाणे - 
कारी गाय.गेली कोयारा, 
रानात चराया गेली वं । 
चरून भरून आली, | 
महादेव वाडीया गेली ब॑ । 
महादेव सोडावे वासरं 
पॉरबता दोहते, गायी व॑ । 
उठी उठी देवकाई, दुधा विरजन घाल, 
वौढीजो किक्ष लोणी, किक्ष लोणी 
त्या बाई लोण्याले सारजाची फणी वो ॥ 
चो&रे देवा सद्वाचे ॥७॥ ॥ला॥ 
' बरीचश्नी गाणी प्रसंगानुरूप कोणत्याही सोह- 
ळ्याला चालतात. | 
जोतिक सहादेवा, जोतिक महादेवा, 
हे लग्न धरावे कयचे (कधीचे?) 
आजच्या कराव्या या देवादेवी या 
_ उद्याचे धरावे लगनवं । 
हे करसे भरावे हिऱ्या मोतीयानं 
वर दिवे ठेवावे सवरण (सुंवर्णाचे) । 
चोरे देवा सद्‌वाचे (ला) ॥८॥ 
मुलीला आंघोळी घालत असताना सुवासिनी 
नेहमी गाणी म्हणत. या आंघोळींना “ नहानोरे ” 
म्हणत. मुलीला नात्यातील विवाहित स्त्रियांनी हळद 
लावन आरती ओवाळून अक्षत लावायची. त्यानंतर 
आंघोळी घालायच्या. या वेळी कुटुंबातील आई, 
वडील, भाऊ, बहीण यांच्या आठवणी मनावर बिब- 
वणारी ही गाणी पहा- | 
आणा आणा तुळसी, भरा भरा कळली । 
मायेनं वागवलं नऊं महिने कुशी । 
बापानं पोसलं अमृत घाशी। 
चुलत्या खांद्यावर पोशी वं । 
चुलत्या मामया लाडकवाणी । . 
त्या लाडं, दिड दिस, दिड दिस । 
तुम्ही लाडवा आई बारीमासं । 
माय म्हने, माय लाडाची, माय लाडाची । 


१५ 


सासू म्हनते ठोल्या ठुसक्याची ! 

माय वाढे वेरे तारे, वेरे तारे । 
सासू वाढते खड्या दोहोपारी । 

: माय वाढे दही हांडा, दही हांडा । 

सासू वाढते खरवड कोंडा (ला) 

चोळरे देवा सद्‌वाचे ॥॥९॥ 
नवर्‍या मुलाकडे नहानोरे करताना सुवासिनी 

मलाचं वैभव वर्णन करणारे असे गाणे म्हणत, 
मांडवाच्या दारी बाई कुंकवाचा सडा ! 
हिरे मोती रगंडून चौक भरा वं ॥ 
त्या पाठी नहाला भिमराव ह्रा । 
(या ठिकाणी मुलाचे नाव घेण्यात येई) 

नहाता, धुवता, बिंदी लोट गेला । 

: _ (बिंदी- तुळशीवृंदावनापर्यंत ) 
बिंदीचा हेलावा समुंदरा (समुद्रात) गेला वं ॥ 
आंबा का जांबा । या जांबा कोन वं केल्या, 
कोन व केल्या । नवर्‍या दादाच्या बापानं केल्या । 

नवरा आहे वं अज्ञान बाळ । 

तोरण पाहांता झाला निर्मळ । 

जायगा बापूजी आपल्या देशा । 

माया बहिणी भरतीन अक्षता । 

रान्या, भावजया, पडतिन पाया । 

चोरे देवा सद्‌वाचे ॥ १॥ (ला) ॥१०॥ 
खडे बाई खडे, बादल खडे । .._ 


टापल्याच्या चोळीले शिरवले नाडे । 
' सरगचे देवबाई सरोदी झाले 
पानकरनी बायाले पुसू लागले । ( पाणी 
भरणार्‍या बाया) 


“य़ा बाया पानारनीवं, पानारनीवं 

तुमच्या नगरी खेल कहाचा होय ” ॥११॥ 
स्वर्गातल्या देवांनी गावातील उत्सव पाहून पाण्या- 
वरील बायांना विचारले तेव्हा त्यांना कळले की येथे 
लग्न आहे. पूर्वी ज्या ठिकाणी महादेव व पारबता 
ही नावे लावीत तेथे पुढे भिमराव व रमाबाई यांचं 
नाव गुंफलं जाऊ लागलं. अथवा ज्या नवरानवरीचे 

लग्न असेल ते नाव घेऊन गाणं पुढे सुरू ठेवायचं. 
खेल होते वो भिमरावाचा । (मुलगी असल्यास) 
खेल होते वो रमांबाईचा 1 
आपुन भिमराव परनु जाते । त्याहिच्या बाशिगी 
मनीमोर नाचे 1 


अनुक्रमणिका 


शदे 


गनीमोर, टाहो देती, टाहो देती । 
चवथ्या कोयाळा सगुन बोलती ॥ १२॥ 
या वेळी नवरदेव काय करीत असतो, 
“ ब्ारीयाच्या टांड्यावरी, भिमराव करे तोंड- 
। मुखारी (मुखमाजेन) 
उभा तळ्यापारी । केली तोंडमुखारी । 
नजर गेली बारीयाच्या टांड्यावरी । 
टांड्या टांड्यावाटे तोंड न्याहारते । 
(मुखमार्जन करून तो आपली वधु कुठे दिसते 
काय हे धृंडाळत रस्त्याने पाहत असतो. ) 
चोळरे देवा सद्‌वाचे (वा) ॥।१२॥ 
पुढे आणखी म्हणतात, 
जाय बाळा घडोघडी आता होतील .लग्नाच्या 


वेळा गा । 
देखी जो सडा सारवण, त्याचे घरी जानोसा 
देजोगा। 
देखी जो गुड्या तोर्‌नं, त्याच्या घरी परनया 
जाजो गा । 


देखी जो कर्णफुले, तिच्यावर टाकजो मार गा । 

धरीजो करंगळी, भोवर भोवजो पाचही वेढे । 

तिले म्हणजो लग्नाची रानी गा । 

चो$&5रे देवा सद्‌वाचे । (ला) 

नवरीला जसे नहानोरे करीत तसेच नवरदेवा- 
कडेही आंघोळी घालीत. जेथे पाट ठेवीत त्याच्या 
भोवती ५ लहानशी गाडगी ( जी कुंभाराकडून 
आणलेली असत) ठेवून त्याच्या भोवती धागा 
गुंडाळण्यात येई. नवरोची आंघोळ झाल्यानंतर याच 
धाग्याचे “ काकण “ करून नवरीच्या हाताला 
बांधीत. 

“ ताहानोरे ' म्हणजे “ नवरा-नवरीचे न्हाणे- 
आंघोळी". या आंघोळी घालताना सुवासिनी त्यांच्या, 
हातापाय़रास व तोंडास हळद लावून नंतर आंघोळ 
घालतात. विवाहापूर्वी वर सांगितल्याप्रमाणे नवरा- 
नवरीला त्यांच्या नातलगांकडे आंघोळीस व दूध- 
दोवया खावयाला नेत. 

परंतु लग्नानंतर जेव्हा नवरी “ परनु ” जाते, 
म्हणजे नवर्‍याचे घरी जाते तेथही उभयतांना शेजारी 
बसवून हळद लावून आंघोळी घालीत. नहानोर्‍यांच्या 
वेळेस ज्यांची थट्टा करता गय्रेते अक्ल स्त्रोपुरुषांना 
हळद तोंडाला. फासण्याचा किंवा 'हळद चारण्या'चा 


नवभारत 


मार्च, १९८" 


खेळ करतात. बहीण भावाचे नाते श्रद्धेचे समंजत 
नाहीत परंतु मामेबहीण-मामेभाऊ, भावजय, मेहुणा, 
दीर हे थट्टेचे समजूनं स्त्रीपुरुष, मुले-मुली एक- 
मेकांना हळद लावीत. तसेच आजोबा व नातू- 
नांतीण ही परस्परांना थट्टेची समजून हळद लावीत. 
नवरानवरीदेखील परस्परांवर खोबरे-चावून-चावून 
पाण्याच्या गुळण्या टाकोत. विवाहापूर्वी नवरा- 
नवरी एकमेकांना ओळखतदेखील नसत. परंतु 
विवाह होताच “ नहानोऱ्याच्या ” सोहळ्यात 
शेजारी शेजारी आंघोळी करीत असताना उभयतांना 
खूप जवळीक साधण्याची संधी मिळत असे. याच- 
वेळी निथळत असलेल्या नवरीला मागे उभे राहून 
नवरदेव तिच्यासमोरीळ दोन्ही हात धरून ठेवी, व" 
दोघांच्याही डोक्यावर “ पट्टे “ (वेळूच्या बारीक 
कमच्यांनी विणलेली चक्राकार पसरट उथळ वस्तू ) 
ठेवून वरून पाणी सोडत व पावसाच्या धारा अंगा- 
वर पडत आहेत असे नवरानवरीस वाटत असे. 
महार समाजात इतर समाजाप्रमाणेच लग्न वधू- 
घरी लागत असे. मुलीला मुलाकडे दाखवायला 
नेण्याची उच्चवर्णीयांची प्रथा महारांत नव्हती. 
मुलगी पहायला मुले येत, व तोच प्रथा आजही 
सुरू आहे. 


नवर्‍्यामुलळाला सजवून नवरीच्या गावाला 
रवाना होत. नवरदेवाला तीन कोनी . पागोटे, 


अगात बारकशी, निर्‍याचं एकटांगी धोतर, जोडा 
लाडग्याजवळ ' इज इ 


य इजच ' म्हणजे वेळूचा. पंखा, गणेरी 
म्हणजे नासाची परडी, अशी तयारी रीळ क 
काठीत, घरातून निघताना खोबरं व गळ नवऱ्याची 
क. मुलाला पाच वेळा चारी. भुताखेताची बाधा 
् गजा नय म्हणून मुसळ व परडे अंगावरून उतरीत. 
शी कडेवर उचलून मारोतीच्या 

नेई. तिथून वरात नवरीच्या गावाला, 


अथवा घराकडे जाताथे 
व्य जाई. जातायेताना सुवासिनी गाणी 


तिरहि ( तीळहि ) पेरला तिरारी । 


क कापूस पेरला मरारी, 
निग निग > > > ( सासूचे नाव ) बाई । 


क प डी 
य [य पाय ( पहा ) आपला जावई 
य व पाहू बाई, आपला जावई | 


अशी चंद्रम्याची कोर वं । 


अनुक्रमणिका 


चमोतरपूव मद्दारांच्या विवाहातील सोहळे 


हिरे झळकती, दिवे लावा ज्योती । 
आहेर पृंजावे आरती । 
औंदी ओवारीन इश्वर पारबती । 
भंग ओवांरीत देवाच्या मूरती । 
चो 55रे देवा सद्‌वाचे (ला) 


नवरदेवाची वरात येताना पाहुन नवरीकडील 
सुवासिनी गीत गात, 


*- शै >> 
१ 


अंड्याल डोंगर, पड्याल डोंगर, 

वेंगू वेंगू पाहे, माहा नवरीचा बाप । 

बहुन वऱ्हाड येते वो मेरी बेटी । 

येते नं येऊ रे बापा माझं वऱ्हाडं । 

हे माझं वऱ्हाड देवाच्या वानी । 

हे माझं वऱ्हाड सारंग पानी । 

एकेक चावलका रंधाऊ भात । 

हा भात पुरवू बाबा संब वऱ्हाड । 

एकेक गहू की रंधाऊ रोटी । 

ही रोटी पुरवू बाबा संबवऱ्हाड ॥ (बा ) 


न्याय 
सर॒गच्या घोगलू बुवा, तुले आवतन आहे । 
कोऱ्या घंगारी आहे पानी, आंघोळ करुनिया जाय । 
ताटी आहे गा दूधभात, जेऊनिया जाये । 

पाटी आहे गा चंदन टिरा, लेवूनिया जाये । 
कोऱ्या करश्यात आहे पानी पिऊनी जाये । 

पाचा पानाचा विडा, खाऊनिया जाये । (बा) 


नवरदेवाकडील सुवासिनीदेखील आपल्या वैभवाचं 

गौत गात असतात. 
ळे १ ळ्ळ्क 

साजरे साजरे मोती बाई, वाटले पाट्यावर 

वाढुन वाटुन माय का पेली । (प्याली) 

तिच्या पोटी जन्मला बापूजी हिरा । 

किरस्ना सांगडा सोयरा जोडला । 

राधीका सारखी विहीन जोडली !। 

बरेबीका सांगडी सुन घरा आली । 

आंगनात पाय टाकता, सोन्याच्या रॉशी । 

छृपरात पाय टाकता, अनाच्या राशी । 

घरात पाय टाकता केळीचा खांब । 


केळीचा खांब डोलते, खांब डोलते । 
उ. भा. ३ 


१७ 
वर रायाची (नवरदेवाचे नाव घ्यायचे) 
रुक्मिणी झुलते । 
(बापूरायाशी रंभा बोलते) 
चो 55रे देवा सद्‌वाचे । 
न र ळर 


चैत्र मांसाचे परस फुलं आले । 
पराया परदेसी राम परनू गेले । 
माय का म्हने, माझा अज्ञान बाळ । 
बाप का म्हणे त्याचा खंडयाची धार । 
भाऊ का म्हने त्याचा उजवी भुज । 
बहिण म्हने त्याची भोरई (भाऊ) माझा । 
भावजयी म्हने त्याची केरीचा खांब । (केळ) 
अस्तुरी म्हने त्याची पुनविचा चांद । 
अंगनात पाय देता, सोन्याच्या राजी । 
(दोन भिन्न पोटजातींत एकाच. गाण्याचे दोन 
पाठभेद कसे आहेत हे यावरून दिसुन येईल.) 
नवरदेवाचं जानोसघर अर्थातच नवरीच्या घरा- 
जवळ थोड्याफार अंतरावर राही. नवरदेवाची 
वरात आली की, मुलीच्या वडिलांनी पाणी भरून 
घागर आणायची, त्यात मुलाच्या वडिलांनी ५ आणे 
टाकायचे, नंतर जानोसघरी जाऊन व्याह्यांचे व 
नवरदेवाचे पाय धुवायचे. नवरीकडील ५ सुवासिनी 
नवरदेवाला ओवाळीत. 
इकडें मुलीच्या सभोवती सुवासिनी गाण्यांनी 
तिला सतत रिझवीत असतात, आरतीने ओवाळणे 
सुरू असताना एकापाठोपाठ अनेक गाणी म्हटली 
जातात. या गाण्यांमध्ये नवरी स्वतःला विसरून 
जाते. आपल्या सवे नात्यागोत्यांची आठवण होत 
असतानाच तिला पुढील भवितव्य डोळधासमोर दिसू 
लागते- 
ननक 4 न्ळ्ळ 
लहानशो खडायी खंडुलो, 
नाही मावे कुकवा बोटी वं । 
साकुर मांडव घाले बावाजी, 
नाही मावे सज्जन गोत वं । 
स॒जाव सजवाला, गोत बोलावल, 
रुसली पाठची बहिणाई । 
रुसली रुसू द्या, परसाचं फूल, 
तिला घेईन दखनाऊं जिरं ! 


द्‌ अम्रभारत मार्य, १९८५ 
जिरं घेतलल-नेसायाठा: विचुबाई डंखिला-मजबोटी 1 
सेंद्री ब्वेतली. पाय पुसायला । (बा) 'कर-( ३.) लागली मनगटी । 
चो 55रे-देवा-सद्‌वाचे- सल्ल्या ( ४ ) 'विचवाची आग मोठी । 
* ज्ेंद्री' हीच लग्नाची 'साडी- होय. परंतु ती. , जळतीन पाचही बोटी । (.बा ) 
पुसायला घेतली असं या गीतात आहे. चो&डे देवा सद्‌्वाचे । 
जुळ अर्थ :- १) वैर्‍्या र्‍वैर्‍याने, २) पर्‍्यात़-ऱ<प्राण, 
जमुना, पडाल जमुना क ३) कर >< कळ, ४) सल्ल्या > सडल्या, 
क तक त कांना । क या गीतात मदनाचा विचू चावला ही कल्पना 
अगा खांती दौदी;'अगा वाढी दादा । अंतभूत आहे. 
(वाढई-सुंतार )' र 
घडे भायो गोंरींचा लॉमणा । कातन कातरलं कणंकारीनं 
सांता टवर्‍याचा नवा भोवऱ्यांचा | ताना उकलला अबल्या नारीनं 1 
घडव गोरींचा छामणा१॥ सांदन सांदलं कुकवा बोटी । 
सासुया पुसतें सुंनबाय । साडी विनली दिव्या.जोतीनं: 
* कांय कोय आओंदने आणलं । ही साडी नेल्ली, उमरेडच्या.हाटी, 
हे माझें आंदन, संरुली लोमना । मोल करणारा बापूजी चाटी । 
अवघ्या. लग्ताचा- तामसा व'।. या माया साडीले काय काय मोल, 
चोः रे देवा संदूवाचे ( श्:) या..माया साडीले पाच: पालव्या 
१ काक पहिली पालवी राजा दशरथ, 
डी टन ढ दुसरी पालवी सासू कौसल्या । 
लाडाचे पोरी, दंड पारन्यावर झुलसी । तिसरी पालवी लक्ष्मण देर 
( दंडाचा पाळणा ) चवथी पालवी, रामा भरतार । 
दह्या दुधाची खरवड, लाथेत़. पालथी घालशी ।  घाचवी पालवी, सीता संयवर। 
सासरा तुहा. कृस्न, गाऱ्हाने नेते । चोरे देवा सद्वाचे (ला) ॥ 
सासु तुही कां राधिका, टचंकन टोला देते ( महार समाज विणकरीचा धंदा करीत असे व 
पिता तुहा खांलती मान घालते । उमरेड येथे हातमागाचा फार मोठा व्यापार चालत 
माता तुझी वर्‌ंनी वाहा लडे॥ असें 


बंधु तुझा घोड्यावर जिन घरे । (वा) 
चोंळरे देवा संदुवाचे 
न ह ल् 
चांदनं चटुकसं, चटुकसं- । 
दारी टाकल्या बाजा ॥- - 
वैऱ्या ( १) वैरपत साधलं । 
पर्‍यान (२ ) जातो माझा, 
धावा धावा गे सखयानो । 
आना सारंगपाणी साहेरचं । . 
माहेरचे आहेत वैद्वाणी । 
ते बाई जाणती या त्रिज्काच्या खुणा । 
ते बाई जाणती सर्कार्‍्या, लकर) 


टळे द्‌ ल्न 
पांदन सांदलं अहिल्या नारीनं । 
पाज़न :केली वृं-चांदण्या राती) 
राळा 'किनला दिव्याच्या जोती । 
साडा सवारा लग्ना.चाला । 
जोतीक पाहिलं सहादेवानं 
लग्न लावलं मृहादेवानं । 
महादेव पार्वता सारीपाट खेळती । 
डाव पडला पारबतीचा । 
कान धरला महादेवाचा । 
सोडवं पारबते माहा कान । 
भारी दुखते माझी मान । 


अनुक्रमणिका 


घरमातरपूर्व मंद्दारांच्या विवाहातील सोहळे 


तू त पारबते जन्माची ।' 

गंगा गवरा धरमाची ।. 

साला सा (सहा) 'मासा होतीन भेटी, 
चवथ्या गंगेची करीन आंघोळ । (ला): 
चोरे देवा सद्‌वाचे 


(धाग्यांची जुळणीं करून हातंमांगावर धांगो. 


व्यवस्थित रचलां. धागा मजबूत व्हावा ' म्हणून 


चांदण्या रात्री पिठाची चिक्की तयार केली व 


छोट्याश्या दिव्याच्या उजेडात “ टाका ” म्हणजे 
लग्नाची साडी विणंली. लग्नांकरिता खास साडी 
असते, तिला साडा म्हणतात.) 

यानंतर नवरीचे. मांडवात. लग्न. .लागे. मुहुतं 
पाहाणारा महारांतील किंबहुना आपल्याच पोट- 
जातीतील जो माणूस असे त्याला मोहतऱ्या .म्हणत. 
हा मोहतर्‍्या मंगलाष्टके म्हणी. मध्ये अंतरपाट असे. 
लग्नापूर्वी मुलाच्या मंडळीने एक. गोंडा, एक काळी 
गाठी (हिला गरसोरी म्हणत;. भाज . मंगळसूत्र 
म्हणतात.) तसेच साडा-फडकीं-शेंदरी (-ल्ग्नाच्या 


साड्या ) आणायची असे. मुलाचे वडीलं आपल्या . 


ऐपतीप्रमाणे .दागिने करीत. या दागिन्यांत कोपर- 
बाह्या, सरी, साखळी व कल्ल्या यांचा समावेश होई. 
मुलीच्या . पायातील जोडवे.. व मासळ्या मुलीचे 
आई-:-वडील करून देत, फडकीं पिंवळी असे वती 
लग्नाच्या वेळी मुलीला तनेसावी लागे. साडा 
तांबोळाच्या. वेळी नेसत, फडकी नेसलेली मुलगी व 
एकटांगी धोतर नेसलेला नवरदेव, दोघेही लग्न्याच्या 
कडेवर व. दोघेही परस्परांच्या डोक्यावर ज्वारीची 
मूठ मंगलाष्टके संपेपर्यंत धरून राहत. शेवटले 
मंगलाष्टक संपताच “ज्वारी ” सोडून द्यायची असे. 
वऱ्हाडी तांदळाच्या अक्षता टाकीत 

.विवाहविधी पार पाडल्यानंतर सुवासिनी जे गाणे 
म्हणत ते सवं. लहान-लहान मुली गाऊ लागत- 

नवरा नवरीचा जेंडा,छागला । ' 

काहुन बापाजी उश्नीर केला । 

साडा फडकी घेता घेता उद्लीरं झाला । 

ह्या घरी प्राथश्षीन गुढ्या तोरण । 

त्या घरी पायशीन बारी कुवारी । 

धावून धरुजो बाळंचा करांगळी । 

ह्या धरी पायक्षीन सडा-सॉरवण । 


१९ 


त्या घरी पायश्ीन आंब्या. तोरण । 

धाकून धरजो:बाळ्या करांगळी ।- (बो) 

यानंतर मुलगी. कपडे बदलून येई. दागिने लग्ना- 
च्याच' वेळी. अंगाकर धालण्यात' येत. त्यांमुळे आता 
साडा नेसून' येई. जावयाचे व' मुलीचे:. पाय' सासू- 
सासऱ्याने' धुवून. द्यायचे असत. पाटावर .नवरानवरी 
बसत व तदनंतर भेटीदाखल आणलेल्या' वस्तू आंदण 
देण्यात येई. याही' वेळी':लग्नासारखेंच :मंगल, म्हण- 
ण्यात येई. या सर्व सोहळ्यास. तांबोळ म्हणत असत. 
तांबोळ झाल्यावर जानोसघरी मुलामुलींना. पोचवून 
मुलीकडील मंडळी परत येत:' याः वेळी . लामण 
दिवा देत असत. हे सर्व उरकल्यावर जेवण उरका- 
यचं. या जेवणास मध्यरात्र उलटून जाई 

दुसऱ्या दिवक्ली ..सकाळी? . पाहुण्यांना आंघोळी 
घालीत. यालाः “.पेंडावर " नेणे म्हणत. सवं पाहु- 
ण्यांना बसवून हळद-लावीत. न्हावी वः मांग “ भले 
महाराज” म्हणत: ओवाळणीतील पैसेते वाटून घेत. 
दुपारपर्यंत भांघोळी,-चहापान व नंतर जेवण होई. 

पाहुण्यांचा ऑंघोळी होत असताना नवरा- 
नवरीचे नहानोरे:सुरू राहत. आता नवरीची थट्टा 
करण्यासाठी सर्वे नवरदेवाच्या बहिणी सज्ज असत. 
हळंद:चारणे सुरू 'असे.' नहानोऱ्याला खोबऱ्याच्या 
गुळण्या नवरा-नवरीं एकमेकांवर टाकीत भाणि 


* सुवासिनी आपल्या सुरेल आवाज्मत-गाणीं म्हणत- 


ल शै *््ळ 

तर्‍याच्यो तरपारी, झालर आंबा 

(तर्‍्याच्या- तळ्याच्या ) 
तेथं का उतरली सितादेवी रंभा । 
रामानं काढली कमरेची सुरी । 
संभाळ संभाळ सिते आपला बळी ! 

(बळी- बलवान) 

पाचा का वरसाची आंहो तुमच्या घरी 1 
नाही. पाहयले. मायंबाप । 
नाही मी पायली केगामोती सासु । 
केगामोती सासूने केला वनवास । 
नाही भी पायला.रामाचा देस । 
या रामाच्या देसी, हिरवे; पिवरे क्षाड | 
रामाचं पांढरं देऊर । . 
चो$डरे देवा सद्‌वाचे'। (ला) 


अनुक्रमणिका 


२८ 
वुलन 


विठ्ठलाची रुक्मिनी डावीस! पाहे. ( डांवीस- 
तिरक्या नजरेनं) 


मनी:हर्ख;झालावं कमळजा-माये । (हर्ख- हष) 


पायपाहे; महादेव महादेव । (पायपाहे- पहा पहा). 
. (महादेव-या ठिकाणी नवरदेवाचे. नाव) 
माझं. आहेव राणिउभं राहे। 
हे माझं अहेव देवाच्या वानी । (अहेव- सौभाग्य) 
हे माझं अहेव' सारंग पाणी) 
उतरा निबपाणी। 
खोरे देवा सद्वाचे । (बा) 
-डह भो 
जय जय करंत निंगाल्या, चंदनंपुरा गेल्या । 
चैदनंपुरच्या संयंल्या नंदीवर पान्या गेल्या । 
त्यानं बाई मारलं कंकर, फोंडेल्या घागरी 
'तेथं बाई बहुलें पडले, सकरुजी देवाचे. 
तेथ बाई कागलं लगन; सकरजी. देवोचं 
आपुन का बंयनी,-चापेला . नये-नोला । 
(नय- नदी) 
तोही-का लोट गा गेला बिन्द्रावना ' 
बिन्द्राबनच्या .कोऱ्यामोऱ्या रेघा । 
काचाचा. चुडा माया बायजीले.।:(बायजी-आजी) 
* मोत्याचा तुरा माया दादाजीले । 
चोळरे देवा सद्वाचे । (बा) 
२ ऐेंढी 


(या गीतात नवरीचे नाव. बहिनाई ''टाकून 
गीत.म्हटछेले आहे. ) 

- _ घेवं बहिनाई तांब्या झारी | 

नाही घेत मी ठांब्या झारी. 

चालवं बहिनाई तर्‍्यापारी । 

नाही येत मी तर्‍्यापारी । 

करवं बहिंनाई तोंडमुखारी ।: . 

नाही मी करीत तोंडमुखारी । ( मुखमार्जन ) 

जेववं बहिनाई दहिभात । 

नाही मी जेवत दहीभात । ' 

लागवं बहिनाई सासर्‍याबाटे । 

नाही मी लागत,सासर्‍याबाटे । 

बाप तुझा का महिरावते । . 

माय तुझी का महिरांवते । 


:सेबेंभारत-. 


मार्च, १९८५ 


बंधु तुझा व संग येते । . 
चोळरे देवा सद्वाचे । (बा ) 
नहानोर्‍्याच्या अगोदर . नवरदेवाची अथवा 
वडिलधाऱ्या माणसांची न्हाव्याकडून दाढी करून 
घेतली जाई. याही वेळी सुवासिनी गाणी म्हणत. 
सवे सोहळे सुरू असताना आरती ओवाळणारे, कुंकू, 
हळद लावणारे, सुवासिनींसाठी आरतीत पैसे.टाकीत 
असत. न्हाव्यांकडून हजामत उरकताना सुवासिनी 
म्हणतः- ् 
म्हाली दादा गा काय करते । 
म्हाली दादा गा दाढी करते । 
वडिल बहिनाई वाट्या फेरते । 
धोकटी बहिनाई दाढी करते । 
आंदन मांगते काय कोय । 
आंदन मोंगंते गाय गोऱ्ही । 
* आंदन' मांगते गुंडं चरवी । 
आंदन मांगते सरी साखरी । 
* सरी साखरी, अस्तुरी दोन 
''नाही झारे गा इतक्यांनं ।. 
' भांऊं समजावे बहिनीचं मन । ' 
करीन बहिनाई बोरवन । 
साडी चोरीचं बोरवन | 
चो$5रे देवा सद्‌वाचे । ( ला-बा ) 
“भावाकडे नवरी सळी-साखळीशिवाय जास्त 
भांदण मांगते, परंतु गरीब भाऊ तिला देऊ ककत 
नाही. तुला पुढे बोळवणात आंदण देईन असे आंइवा- 
सन्‌ देतो. रळ 
अक्ष प्रकारे निरनिराळ्या प्रसंगी प्रसंगाला 
साजेशी गीते म्हणण्यात येत. ' काही गीते अंनेक 
सोहळ्यातून गायिली जात- 
विहीन रुसली, आंब्या वना. गेली । 
विव्हाया दादाने ओसरी बनवली । 
नाहीं व॑ बरवे, नाही व बरवे विहीनबाई । 
भारी का मोलाचं संग का विव्हाई । 
उंची का मोलाचं संग का जावई । 
पायघड्या टाकाले वठ्ठीनबाई । 
(वद्‌ठीन- परटीण, धोवीण) 
कधीतर बोलाले भटींनबाई। 
विजन फिरवाले मराठीन बाई । (बा) 
चो$$रे देवा संदुवाचे । 


घमोतरपूर्व महारांच्या विवाहातील सोहळे 


अक्या प्रकारे विविध सोहळ्यांनी गजबजलेला 
विवाह समारंभ संपत आलेला असतो. अनेक बारीक- 
सारीक सोहळे फक्त वडिलधाऱ्या मंडळींनाच माहीत. 
£ दिवे चालवणे ” हा असाच एक सोहळा. सव्वा 
पायली म्हणजे अंदाजे दीड.किलो पिठाचा पणती- 


प्रमाणे दिवा तयार करायचा, दोन दिव्यांभोवती . 


९ दिवे ठेवायचे. हे सवे दिवे तळलेले असत. या 
दिव्यांभोवती नवरानवरी व दोन्ही . पक्षांची पितृ. 
वक्षाकडील नातलग. मंडळी ५ वेळा फिरत आणि 
नंतर हे दिवे आपल्या नातलगांत वाटून खात. फक्त 


पितूपक्षी नातल्गानांच हे दिवे खाण्याचा भधिकार. . -. 
.,पोटजातींत सुवांसिंनी हे गाणे म्हणत- 


याला दिवे चालवणे म्हणत. यालाच भोवर भोव- 
णेही म्हणत. 

लग्न सोहळा संपलेला असतो. नवरदेव नवरीला 
घेऊन जाणार. सवें गावकरी जमा क्षालेळे असतात. 
आपल्या गावातील एक जीवे परगांवी, परघरी 
जाणार. पुढे तिच्या भवितव्यात काय लिहिले आहे, 
कुणास ठाऊक? ती तक्षी वयाने लहान असते, 
अजाण असते. जगाचा अनुभवे तिला कुठला 
येणार ? सारं काही आईच तिचं करीत असते. 
सर्वे उपस्थितांच्या डोळ्यांतून साहजिकच पाणी 
ओघळत असते. या करुण प्रसंगाला सुवासिनींच्या 
गीतांनी जास्तच: हृदयद्रावक स्वरूप प्राप्त होते. त्या 
म्हणतात- 


नेणंती सारु पर घरा जाते, 
माय आडणुका करते वं । 
नेणंत्यापणी केला कानकेस, 
भुकेचा चारला घास वं ॥ 
नेणंत्यापणी केली वेणीफणी, 
तहानेचं पाजलं पाणी वं । 
नेणंत्यापणी केला डोईवाडा, 
भाऊ सवारते घोडा वं | 


२१ 


सवारला घोडा, जीन पांघरला, 
बयनाईच्या गावी गेला वं ।॥ 
बयनाई सासुरखवाशीन, नोको बोलू बहू, 
खालच्या मानी देजो जेऊ वं ॥ 
बयंनाई सासुरवाशिन, नोको बोलू मनी, 
खालच्या मानी देजो पानी वं । 
तेथून सवारला घोडा, गावा शिवा आला, 
माता पुसाया लागली । 
शलकाचें मन समजावते माय, 
देवापासून संयवर आहे वं । (छा) 
वरात श्षिवेवर सोडून घरपाहुणे परतताना काही 


बड्डावरची सागरगोटी व सागरगोटी, 

दिसे घुनधुनकार व धुनधुनकार । 

मागे फिरून.पाहे लेक व, 

येते येते व तुझी माय व तुझी माय । 

मया लावुनिया जाय वं । (मया - माया) 

येते येते व तुझा बाप व तुझा बापं । 

मया लावुनिया जाय वं ॥ 

येते येते व॑ तुझा भाऊ व तुझा भाऊ । 

परया लावुनिया जाय वं ॥। 

प्रेते येते व तुझी. मावशी व तुझी मावशी । 

मया लावुनिया जाय वं ॥ 
. अक्षो तर्‍हेने सवं नातेवाईकांना असलेला नवरीचा 
लळा आळवीत आठवीत सर्व जण आपापल्या घरी 


दुःखित अंतःकरणाने परततात. परंतु हे दुःख साव- 


'रांयचे असते. पुन्हा आपल्या संसारात प्रत्येकाने 
'रंमायचे असते. तेव्हा सर्व सुवासिनी पुन्हा गाऊ 
लागतात- . . 
नवऱ्यानं नवरी नेली, काहुन लडता पोरी व 
काहुन लडता पोरी । 
उली उली (किंचित, थोडे) खोबर खा 
जा जा आपुल्या घरी ॥ 


3 


लवभारत मार्च, १९८५ 


र सर्टिफिकेटस्‌ : 


डं कीर. 
“1... । 
तिर 4. > 


तरीही | 
तुम्ही सावर विसंबू शकता. 


काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे, 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते. 
आजच आमचे 3३७.९० रुपयांचे कॅश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
व दहा वर्षांनी त्याचे १,००0 रुपये घ्या, 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या झ्ाखेल! भेट द्या, 


पद्मजा 


४" बेंक ऑफ महाराष्ट्र 
2 ह/ (भारत सरकारचा उपक्रम) 


मुख्य कचेरी : लोकमंगल!) 


१५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४१५ ००५ 


प्रादेशिक विषमता 


: सछातक विवेचन 


एच. एम. देसरडा 


डी १ कुन 

अलीकडच्या काळात दोन मुख्य समस्यांचे सिद्धां- 
तन व विवेचन ह्यांकडे भारतीय अथेक्ास्त्रज्ञांचे लक्ष 
वेधले गेले आहे. एक : भारतीय अर्थव्यवस्थेची 
सांतत्याने होणारी पीछेहाट जी साठीच्या दशकाच्या 
मध्यानंतर प्रकर्षाने जाणवली. दोन : प्रादेशिक 
विषमतेत उत्तरोत्तर होणारी वाढ व परिणामी 
उद्‌भवणारे सामाजिंक व राजकीय तणाव, संघर्ष. 

अगदी प्रारंभापासून प्रादेशिक असमतोल कमी 
करण्याचा उद्घोष पंचवाषिक योजनांच्या उद्दिष्टांत 
केला गेला असला, तरी गरिबी व बेरोजगारी 
ह्यांचे निवारण तसेच संपत्ती व उत्पन्नाचे केंद्रीकरण 
कमी करण्याच्या उद्ष्टांचे जे झाले, तेच ह्याही 
उंदिष्टाचे झाले आहे. परिणामतः आज मितीस ह्या 
प्रश्‍नांनी स्फोटक रूप धारण केले आहे. 

सुरुवातीसच हे निःसंदिग्धपणे जाणून घेतले 
पाहिजे, की प्रादेशिक असमंतोलाची कारणमीमांसा 
एकूण अथंव्यवस्थेचे गतिनियम व विकासप्रक्रिया 
ह्यांच्यापासून वेगळी करता येत नाही. बहुसंख्य 
विकासवांदी अथेक्ास्त्रज्ञ व प्रादेशिक नियोजनकार 
नेमकी हीच गल्लत करतात. ते प्रादेशिक विषमतेचा 
प्रश्‍न राष्ट्रीय व एकंदर जागतिक संदर्भापासून 
अलाहिदा करून “ प्रादेशिक नियोजनाच्या तांत्रिक 
कक्षेत समाविष्ट करतात. याचा अथे त्यांच्या दृष्टीने 
हा प्रश्‍न संस्थात्मक पुनरेचनेचा नसून तांत्रिक स्वरू- 
वाचा आहे व तो आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण 
ह्यांचा ओघात हमखासपणे सोडवला जाईल. 
डॉ. कृष्णा भारद्वाज यांनी अलीकडे या प्रश्‍नाचे अति- 
शय मार्मिक व मौलिक विश्लेषण केले आहे.' प्रस्तुत 
विवेचनात त्यांच्या विचाराचे सूत्र अवलंबिले आहे. 

प्रत्येक प्रदेशाचे काही खास असे परिस्थिति- 
जन्य विशेष आणि वेगळेपण असले, तरी शेवटी हा 
असमतोल एकूण अथंव्यवस्थेच्या गतिनियमांत मूल- 


गामी बदल झाल्याखेरीज कमी होण्याची सुतराम 
शक्‍यता नाही, हांच ऐतिहासिक अनुभव आहे. 
तिसर्‍या जगातील देशांच्या बाबतीत तर हे अधिक 


'खरे आहे. 


भारताच्या विकासानुभवाचा यथाथ आढावा, 
दीर्घकाल लादलेल्या वसाहतवादाच्या वास्तवाचा 
विचार केल्याखेरीज शक्‍य नाही. साम्राज्यशाहीने 
विविध प्रदेश्यांचे व क्षेत्रांचे शोषण करण्यासाठी 
वेळोवेळी जी पद्धत अवलंबिली, तिचा तपक्षील 
बारकाईने तपासला पाहिजे. विषम :विकासास 
कारणीभूत ठरलेल्या साम्राज्यश्ञाहीच्या नीतीचे 
सखोल विश्लेषण करणे अपरिहायं आहे. 

थोडक्यात, अथंव्यवस्थेचा ढाचा व त्याचे देशांत- 
गंत व जागतिक लागेबांधे आणि एकूण “संचयी व 
चक्ताकार ” परिणाम (क्यूम्युलेटिव्ह अँड सर्क्यूलर 
कॉझेशन) यांची स्पष्ट उकल झाली पाहिजे. आथिक 
प्रयत्नांची सांकलिक पातळी (अँप्नीगेट लेव्हल) व 
रचना ( कॉम्पोझिशन ), ज्यांचा संचय-प्रक्रियेवर 
परिणाम होतो असे निर्धारक घटक व त्यांचा सह- 
संबंध जाणून घेतल्याखेरीज आथिक घडामोडींचे नीट 
आकलन होऊ शकत नाही. नेमका अन्वयार्थ लावणे 
तर शक्‍यच नाही. 


ट्ट र्‌ ्त्ट 

प्रादेशिक प्रश्‍नाचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रोय पदर 
उकल करताना जे घटक कळीचे आहेत ते असे : 

१) पुनगृंतवणूकक्षम आधिक्याचे ( सरप्लस ) 
आकारमान ब ते कश्या प्रकारे, कुठल्या व्यवसायात 
निर्माण होते. 

२) ते आधिक्य उत्पादकीय वर्गात कशा प्रकारे 
वाटले जाते. 


३) आधिक्याचा विनियोग कक्षा प्रकारे .होतो 
ब ते कुठल्या क्षेत्रात गुंतवले जाते. 


1. 4 


४) उत्पादकीय संचय होण्याची परिस्थिती 
कितपत टिकवली जाते; 

यांखेरीज भारतासारल्या मुख्यतः शेतीप्रधान 
देशात, जिच्या द्वारे औद्योगिकीकरण शक्‍य होईल व 
टिकून राहील अक्या संचयप्रक्रियेसाठी अजून काही 
पुर्वेगटींची पूतता झाली पाहिजे. त्या मशा : 

१) पुरेशा प्रमाणात शेतीतून- आधिक्य निर्माण 
'होणे व त्याचा उत्पादकीय संचय. केला जाणे. 

* 'रॅ) शेतीत व उद्योगांत पुरेसे: आणि परिणाम- 
कारक सहसंबंध विकसित होणे, जेणेकरून श्रमाचा 
.ओघ उत्पादकीय उद्योगाकडे. असेल. 

'३) औद्योगिक विस्तार निर्वाहक्षम होण्यासाठी 
एका बाजूला .पक्‍्क्या मालाला . प्रभावी मागणी 
असली पाहिजे व दुसर्‍या बाजूला त्या उत्पादनासाठी 
'आवडयक ट्या वेतनवस्तू व कच्चा माल यांचा 
पुरवठा .व्हायळा हवा; : म्हणजे भाववाढीखेरीज 
विंकास घडेल. . । 

तात्पर्य, ज्या महत्त्वपुर्ण संबंधाचा विचार .अग- 
त्याचा आहे ते म्हणजे. : अ) उत्पादनाची तंत्र- 
ज्ञानात्मक व संस्थात्मक चौकट, की -जिच्या अंतर्गत 
शेती उत्पादन होते; आ) आधिक्याची उत्पादकीय 
प्रवाहात पुनगुंतवणूक होण्याची स्थिती; इ) क्षेती, 
धॅरगुती व॑ इतर उद्योगांचे परस्परसंबंध आणि 
ई) सोवेंजनिक गुंतवणुकीचे काये.. प्रादेशिक विका- 
साच्या समस्येचा विचार उपर्युक्त. घटकांचा विचार 
केल्याखेरीज साकल्याने करता येणे शक्‍य नाही. 

प्रादेशिक (विकासाचे) शास्त्र (रीजंनल सायन्स ) 
हा पादिचमात्य जगात अलीकडे स्वतंत्र विषय म्हणून 
पुढे आला असून तिसर्‍या . जगातील समाजशास्त्रज्ञ 
त्याच्या भ्रारूपाचे. (मॉडेल्स). अंधानुकरण करण्यात 
धन्यता मानतात.. यातुन अनेकांना “ पीएंच्‌. ड्या” 
मिळणे व तज्ज्ञ म्हणून देशात व देशाबाहेरील जगात 
लठ्ठु पगाराच्या नोकऱ्या मिळणे ह्यापेक्षा जास्त काही 
सांध्य झाले नाही, हे वेगळे सांगणे नको. 

बहुसंख्य सनातनवादी अथंशास्त्रज्ञांना “ अथं- 
व्यंवहाराचे प्रादेशिक अंग ” ही काही गंभीर दखल 
घेण्याची बाब वाटत नव्हती; . कारण त्यांच्या 
मौंभांसेनुंसांर भांडवल व श्रम ज्या ठिकाणी स्थलां- 
तरित होईल, जेथें 'त्यांना अनुक्रमे जास्त नफा ब 


बवेभारत 


मार्च, १९८५ 


वेतन मिळेल. आजच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या याच 
विचाराचा परिपाक होय. 


माक्‍संच्या चोकस व चौफेर नंजरेतून अर्थातच 
प्रादेशिक अंसभंतोलांचां प्रश्‍न सुटला नाही. त्याने 
नेमके मर्मावर बोट ठेवले, असमतोल व प्रमाण- 
विहिनतेच्या प्रश्‍नाचे त्याने अचूक विदलेषण केले. 
या संदर्भात विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्याने 
आयलंडमधील दुष्काळाचा प्रश्‍न, लंडनमधील घरांचा 
प्रश्‍न यांचा बऱ्याच देशांची आकडेवारी घेऊन, तसेच 
-आरोग्य खात्याच्या व इतर अहवालांवरून परखड 
मूल्यमापन केले. माक्‍संच्या याही विवेचनास बहुसंख्य 
विद्दंज्जनांनी अव्हेरले. याचे उघड कारण त्यांच्या 
वस्तुनिष्ठ (व्हॅल्यू फ़ी) ग्रंथसूचीत मासं त्याज्य 
आहे. हे होय. कारण क्रांतिकारी बदलाचा त्यांना 
धसका बसतो. प्रचलित मालकी हक्‍क व उत्पादन 
संबंधांच्या चौकटीत उपाय धुंडाळणे व सुचवणे ही 
तर त्यांच्या दृष्टीने खरी बौद्धिक कसरत व कमाल 
असते ! 

वास्तविक प्रादेशिक विकासांची समस्या म्हणजे 
खऱ्या अर्थाने त्या त्या विभागातील कष्टकरी जन- 
तेची समस्या, त्यांच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न, . मानवी 
प्रगतीचे प्रश्‍न. श्रमशक्‍तीची जी ससेहोलपट होते व 
ज्या पद्धतीने जे कष्टकरी देशोधडीला लागतांत त्यांचे 
माक्‍संने पुढील ५ प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे.* 

१) बदलती, नागरी अतिरिक्‍त लोकसंख्या, जिची 
ठुलना फ़िक्शनल बेरोजगारीशी केली जतिव जी 
स्वयंप्रेरित नसून लादलेली असते. 

२) सुप्त श्रमिक (लॅटेंट लेवर) ज्यांची तुलना 
छुप्या रोजगाऱीद्यी करता येईल. 

३) दारिखथात खितपत पडलेले श्रमिक (स्टेंगूनंट 
लेबर), जे हॉटेल, घरकाम इ. सुटी मजुरी करण्या- 


. सारखी अनियमित स्वरूपाची कामे करतात. त्यांच्या 


कामाची अवस्था “ कमाल व 
पीन काम व विमा दाम 

४) कंगाल श्रमिक (पॉपर) जे जीवन-मंर- 
णाच्या रेषेवर आयुष्य काढतात, ज्यांना कसेबसे 
ळग भरण्याची विवंचना असते. परिणामी ज्यांची 
"म करण्याची कुवत पार खलास झालेली असते 
जे मरत नाहीत म्हणून जगतात ण | 


अनुक्रमणिका 


प्रादेशिक विषमता । सैद्धांतिक विवेचन 


५) भटके श्रमिक (नोमॅड) ज्यांचे प्हणानुबंध 
हेतीत असतात. 'पण जे वीटभट्टया, घ॑रबौधणी, 
मोठे प्रकल्प आदींवर नागर भागांत काम करतात. 

बोस्तंविंक प्रांदैशिंक विकास हा उपर्युक्त लोक- 
संख्येच्या समंस्या सोडविण्यासाठी हंवा असतो. 
मागास प्रवेशातील ८०-९० टक्के कामकरी वरील- 
पैकी करुंठल्यां तंरी एखाद्या सदरात मोडतात. भारता- 
तील अनेक अभ्यासांत हे निदषंनास आले आहे, की 
प्रादेशिक प्रश्‍न व दुर्बल गटाचे प्रश्‍न एकवटले आहेत. 
अजून एका बाबीचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त होईल. 
माक्‍संच्या मते एखाद्या प्रदेशांत उद्योगाची दाटी 
होण्यास कच्ज्या मालाचा साठा अगर वाहतूक- 
खर्चाची बॅँचंत है कारंण नसून भांडवलह्याहीतील 
अपरिहार्यपणे होणाऱ्या क्षेत्रीय केंद्रीकरणाचा तो 
परिपाक असतो. भांडेवलदारांची वृत्ती नेहमीच 
श्रॅमाऐवजी यंत्रवांठ करण्याकडे असते. या प्रक्रियेस 
त्याने टाऊन (केंद्र) विरुद्ध कंट्री (परीघ) असे 
संबोधले आहे. अर्थात त्याचा आशय आजच्या 
“ शहर विरुद्ध खेडी ”, “ शेती विरुद्ध उद्योग ” 
यांसारखा सवंग नाही, तर उत्पादनाची पद्धती व 
संबंध यांच्याज्ञी तो निगडित आहे. 


' भध्यंतरी, केन्सच्या प्रभावाखालील काळात, प्रादै- 


क्षिक प्रश्‍नांचा माक्‍संच्या धर्तीवर मूलगामी विचार . 


संभवत नव्हता. त्यानंतर मात्र गन्नर मिर्दाल व 


पेरॉक्स यांनी विषम विकासप्रक्रियेचे असंतुलन का , 


व कसे निर्माण होते या हेतूने अभ्यास केला. पण ते 
सुधारणावादात अडकले. त्यांनी प्रादेशिक असम- 
तोलाचे. बरेच सांगोपांग विश्लेषण केले. मात्र 


मर्यादित हस्तक्षेपाचा त्यांनी सुचविलेला उपाय . 


तात्कालिक व तकलादू स्वरूपाचा होता. कल्याण" 
कारी भांडवल्याहीचे (वेल्फेअर कॅपिटॅलिझम) ते 
पुरस्कर्ते असल्यामुळे क्रांतिकारक मार्गाने रचनात्मक 
बदल घडवून आणण्यात ते कचरले. . 


नंतरच्या काळात तर ही रचनात्मक व प्रादेशिक 
प्रश्‍नाची फारकत क्षिगेला पोहोचली. प्रादेशिक प्रश्‍न 
हा मुख्यतः अधिक सफाईदार प्रारूप (मॉडेल) 
प्रतिपादन करण्याचा भाग बनला. अल्फ्रेंड वेबर, 
लोस, ओव्हळीन व सर्वांचा शिरोमणी वॉल्टर इझार 


माते.“ प्रादेझिक, विज्ञानाचा 
च. भा. ४ 


7/ अव्य-डोलारा उभा. 


२५ 


केला व आमचे बहुसंख्य शास्त्रज्ञ त्यात. उत्तरे 
शोधण्यात मशगुल आहेत ही खेदाची बाब होय. 


आता आपण प्रादेशिक नियोजनाच्या काही ठळक 
पैलूंवर दृष्टिक्षेप टाकूया. येथे आपण मुख्यतः 
स्वातंत्र्योत्तर नियोजन कायंक्रमात प्रादेशिक विका- 
साची काय संकल्पना होती व प्रचलित राष्ट्रीय 
नियोजन का्यंक्रमाशी याची कशी सांगड घालण्यात 
आली याचा तपशील लक्षात घेऊ, यात काही 
ह्विंदक्‍ती जाणवेल पण ती स्पष्टीकरणासाठी उपयुक्‍त 
ठरेल. 


आज देश्यांतर्गत जो प्रादेशिक असमतोल दिसतो 
तो अपघात नसून भांडवली विकासप्रक्रियेचा अवि- 
भाज्य भाग आहे. भांडवली विकासाचा नियम काही 
वुठिकेंद्रांच्या ( ग्रोथ सेंटर ) वाढीस जन्म देतो. 
यांचा परिणांम म्हणून काही भाग व काही गटांचा 
विकास जलद गतीने होणार; म्हणजे वृद्धिकेंद्राच्या 
भोवतालची शहरे व प्रदेश झपाट्याने वाढणार. 
अर्थात तेथील सर्व जनतेला सामावून घेणारा विकास 
घडत नाही हेही खरे. प्रचंड कारखानदारी व बकाल 
झोपडपट्टया यांचा - समांतर प्रसार 'होतो. तात्पये, 


 झांडवली विकासप्रक्रियेचे अपत्य म्हणजे मूठभर बडी 


शहरे. व॑ औद्योगिक पट्टे व भकास सवेंदूर पसर्‌ं- 

लेले प्रचंड मागास विभाग. जसे पश्‍चिम यूरोप व 

अमेरिकेचा विकास आणि आलिया, आफ्रिका, 
लॅटिन अमेरिका भकास, तदवतःच मुंबईचा विकास 
आणि मराठवाडा,, कोकण, विदर्भे भकास हा एक 

अटळ क्रम बनतो. : 


समर अमीनं या तज्ज्ञांच्या मते विकसित “केंद्र ” 
(सेंटर) व मागास “ परिघ ” (पेरोफरो) अक्षी 
या विषम विकासप्रक्रियेची फलश्रुती आहे.' यातून 
एक कायमची दुही निर्माण होते, ज्यामुळे विकसित 
केंद्राचा वुद्धिविग सतत वाढतो- आणि त्याच्या आणि 


- मागास परिघाच्या राहणीमानांतील दरी प्रचंडपणे 


रुंदावते. केंद्रामध्ये आधुनिक, उद्योगधंदे व मागास 
भागात अंन्नघान्य व कच्वामाल उत्पादन अशी श्रम- 
विभागणी होते. विषम विनिमयप्रक्रिया बळावल्मा- 
मुळे संपत्तीचा ओघ सैतत केंद्राकडे. असतो; मागास. 
प्रदेश आणखीच कंगाल होत.. जातात. ही अपह्रण- 
प्रक्तिया (ड्रेन प्रोसेस). सरघंशुत आहे. . 


अनुक्रमणिका 


शष 


या'दोनं विभागांमध्ये व्यापाराचे ' फायदे अत्यंत 
विषमपणे वाटलें ' जात असंल्यामुळे उत्पांदनंसाधने 
ही प्रगत !:विभांगाकडेः 'व-: विक्षेषेतः महानगराकडे 
स्थलांतरित होतात. याचा परिणाम म्हणजे, ग्रामीण 
उद्योगधंदे ' कुंठित. होंतात;. कालांतराने निकालात - 
निघतात-व झेतीवरचा भार आणखी: वाढतो. यातून . 
जोःकाय अल्प-स्वल्प. फायदा: होतो, तो जमीन व. : 
भांडवलाच्या मालकांचा: एक तंरः मागास भागो-. 
तील' भांडवल हे, केंद्राकडे. घाव घेते अगर मागास: 
भागात व्यापार, सावकारी इ. कमी जोखमीच्या.वः' : 
अटपट वाढणाऱ्या व्यवसायांत वापरले, जाते केंद्रा 
कडी. मगत, तंत्रज्ञानाचा . फारसा. अवलंब ' होत 


नवभारत 


मरार्य,. १९८५ 


स्रोत 'वाहू लोगेल आणि ' शेतीमाल व॑ श्रमाला 
मागणी वाढेल अशीं धारणा आहे. ' 

दुसरा एक प्रकार म्हणजे मागास भागात कार- 
खानंदार आकृष्ट करण्यासाठी औद्योगिक वसाहंती 
स्थापेन करून वीज, पाणी, कच्चा माल. उपलब्ध 
करून देणे व सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करणे. 
तसेच करामध्ये सुट व अन्य काही प्रोत्साहक उपारु 
योजणे हा होय. 

वरील दोन्ही माग “ वृद्धिकेंद्र उभारणे ” अगर 
“ भांडवल' ओतणे ”' या सदरात मोडतांत. अपेक्षा 
अशी असते की, यामुळे विकासप्रक्रियेत 'आंवश्यक 


: असलेला मोठा धेक्का (बिगे पुण) मिळेल. गोखले 
. अर्थशास्त्र संस्थेच्या मराठवाड्यावरील अभ्यासात 
'< नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारच्या 


नाही; कारण, उत्पादनापेक्षा व्यापार,- व्याजबट्टा व 
दलालीत जास्त फायदा मिळतो. परत नवी जोखीम 
नाली; शोब्ययात, राष्ट्रीय स्तरावर घ्या भांडवलं-. युंतवणुकीच्या मर्यादा अशा :- 
दाही. वा, “संमिश्र ” नियोजन. पद्धतीचा अवलंब... 0. या बोपरंलेठे तंचकषानं 
121011: म्रादेश्‍िकि बात अक ) भौद्योगिकींकरणासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान है 
केला, जातो 'त्यातून, प्रादेशिक विषमता. वाढणे प्रदेशातील प्रचलित. सामाजिक-आंधिकर संचाच्या 
प न हेते; तवद दोच गुरव बोटवाचा नाहे. आक य कित पामीजिकेआांगिड- चै याय 
कत दट कयत न ७६प.,. . आणि उपंलन असलेल्यां कौशल्य अगर [. 
“आपल्या , नियोजनप्रक्रियेचे- मुख्य. सूत्र. स्थूल - भिन्न स्वरूपाचे असते. म्हणूनच अंशा प्रकारचें प्रकल्प 
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवणे. हे:आहे;- तर त्याचे 'माध्यमा!- भोवतालच्या मोठ्या परिसरात मांगणी-पुरवठा 
खाजगी” उद्यमझीलतेला :प्रेत्साहनः, देणे, त्यासाठी, साखळी वृद्धिगत करण्यात साह्यभूत ठरत नाहीत. 
सावंजेनिक खर्चातून पायाभूत 'सोयी;! स्त वः सेवा... २) मांगास' प्रदेशात उभारलेले आंघुंनिक' प्रकल्प 
नन! (करून देणे :हे. आहेः ह म्हणजेच पुल्प भर. , वरके ” वांटतातं 'आणि तसे रांहतात व: विकासाचे 
बाजारनियमाने - क्लोजगी ' उद्योगधंद्यांची वाढ-होऊ .. दुर्यॅम॑ व चक्री कायंदे" हे मोंगास विभागाबाहेर 
देणे यावर आहेः:पर्यायाने: भांडवलप्रधान तंत्रज्ञान... घेऊंन जातीत ' कालांतराने अशा औद्योगिक प्रकल्पांना 
जाते. त्याचा कल. प्रयंत विभागातःस्थायी,,: ,. भाघुनिकतेच्या मानचिन्हा”पेक्षा 'अधिक ' महत्त्व 
होण्याचा असतो आणि या नव्या आधिक--औद्योगिक .- राहत'-नाही.':आंथिक प्रसार परिणामाच्या. अभावात 
उपक्रमाचे प्रवर्तक, भ्राधिक दृष्टया, बल्निष्ट, असलेले (स्प्रेड इफेक्ट्स) 'जो काही विकास . होतो! तो' 
४ असतात. तात्पयं, ल्यापरक सामाजिक. फायदे हे., « केंद्रा“भोबती - धुटमळतः राहतो आणि स्थानिक 
आधिक विकासाचे निकष असत माट्रीत तर खाजगी, वस्तूंची मागणी अगर स्थानिक बाजारासाठी. पुरंबठा' 
* फारेसा*वाढत नांही. ' 


'कंदोर्चित विकसित अर्थव्यवस्थेत 


"भोंडवली 'विकासनियोजनप्रक्रियेतःप्रादेदिंक विष-? 
मताः कॅमी 'करण्याचेः हुकमी 'तंत्र' म्हणजे' सावे-.- 
जनिक गुंतवणूक करून मागास ' भागात आजतागा- 
. यत'पॅडून असलेल्या अगरः न्यूनतम- वापर' झालेल्या.. 
उत्पादक -घटकांनां. चालना' देणे हे होंय. पोलाद: 
काँरखांना,. अवजंड* उद्योग .आंदी 'प्रगत तंत्रज्ञाने”. 
वांपरंधॉरे उत्चोग उभारले म्हणजे'  त्यांभोवती धुरक असतो. महत्त्वाचें. म्हणंजे अज्ञी ट 

उदोग्र विधतील. यंमुळे आभीण( भागात 'विकासांचा' करण्यासाठी क मय नज 


प्रादेशिक विषस्रत्रा.!, सैद्धांतिक विवेचन 


ब्ररणाचा.अभाव असतो; ,»संस्थात्मुक:.अडसर . हीच 
तर खरी ग्यानबाची मेख आहे. 

मागास विभागात. सातत्याने नवीन .औद्योगिक 

. प्रकल्प आकृष्ट करणे अशक्य होते. कारण महानगरीय 

वृद्धिकेंद्राच्या स्वायत्त वाढीस कुठेही धरबंद, नसतो. 


तमाम विरोध बाजूला सारून जुळ्या मुंबईची . 


-योजना जारी असतेच. 

अविकसित प्रदेशात कितीही सेवा-सवलती उपं- 
. ब्ध करूनं दिल्या अगर “ आधुनिक ” प्रकल्प 
: उभारले तरी आजच्या खुल्या व्यापार लाग्याबांध्यां- 
.मुळे मुंबईसारख्या केंद्रांना एक अंगभूत फायदा 
.असतो आणि उद्योग व' व्यापार भरमसाठ नफा 
-लाटण्याचे खाजगी कुरण आहे तोवर त्याच्या सामा- 
जिक दुष्परिणामाचा कसा विचार होणार ? 

मागास भागाच्या विकासाच्या प्रचलित घोर- 
णाचा, उद्देश राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणाशी सुसंगत 
असा आहे. त्यात एखाद्या विभागाचे एकूण. उत्पन्न 
वाढविण्यावर भर असल्यामुळे विकासप्रक्रियेचे आंतर- 
गट व आंतरघटक ह्यांचा, व्हावा तसा विचार होत 
नाही. सबब धनदांडगे व दुर्बल घटक यांच्यातील 
संपत्ती व उत्पन्नाच्या विषमतेची दरी वाढत 
राहणार ग 


राष््ौीय योजननीत्रीचे प्रादेशिक: अर्थकारणावर 


जे परिणाम होतात त्यांचा संक्षिप्त उल्लेख येथे 

करणें इष्ट होईल. त्याचबरोबर सामाजिक-आथिक 

वास्तवाच्या चौकटीत. नियोजनाची उदिष्टंथे तपा- 
संणे उपयुक्‍त ठरेल, 


राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत देशाच्या जलद 


ऑथथिक “ विकांसांसाठी नियोजनाची कास धरावी 


असा आग्रह संत्र होता. नेहर्खच्या अध्यक्षतेखाली 
काँग्रेसच्या नियोजन समितीने याचा बराच अभ्यास 
केला. टाटा-बिर्लांना तर याची चांगली जाण सुरु- 
वातीपासून होती. पंचवाधषिक योजनेचा उपक्रम सुरू 
झाल्यानंतर देशासाठी कुठले प्रारूप (मॉडेल) अव- 
लंबावे याविषयी बराच ऊहापोह क्षाला. अखेरीस 
बहुक्षेत्रीय ( मल्टी सेक्टोरल ) विकास-प्रारूपाचा 
अवलंब दुसऱ्या योजनेत करण्यात आला व तेव्हा- 
पासून कमी-अधिक फरकाने हा ढाचा जारी आहे 
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिंजे की, विकास- 


प्रारूपे ही मुख्यतः विकसित देशाची घडण आहे. तेथे 


:३७ 
विकासप्रक्रिया पूर्वीच -सुरू, झाळेंली. असते..समतोल 


- विकास-प्रारूपे एकूणाचा (अग्नीगेट) विचार करतात 


.व विकसित अथंबव्यवस्थेत- जेथे उत्पादनघटक बव्हंशी 
गतिशील आहे, ,तेथे. विकासप्रक्रियेत, अपेक्षित बदल 


या निणंयामुळे - घडून येतात. 


मात्र अविकसित अथंव्यवस्थेत. . प्रश्‍न. अगदी 
वेगळ्या स्वरूपाचा असतो. .तेथे विकासप्रक्रिया 
मुळातच रूजू करण्याचा अवघड प्रश्‍न असतो 
खेरीज विकासशर्यंतीत मागे पडलेल्या. अ्थव्यव- 
स्थेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे “ आधुनिक व पारं- 
परिक ” क्षेत्रांतील दुही .होय. काही निवडक प्रकल्प 
मग ते कितीही भारी गुंतवणुकीचे असोत, ते अव- 
रुद्ध अथंव्यवस्थेचा कायापालट करू झाकत नाहीत. 
एकूण मोडकळीस आलेल्या दोती व कुटिरोद्योगाच्य़ा 
अवतीभवती काही ठळक उपक्रम. उभे राहतात 
मात्र त्यांचे सबंध व्यवस्थेशी . जेव . नाते.. नसते. 
मागचेपुढचे , दुवे .( बॅकवडे-फॉरवडं लिकेजेस ) 
जाणवत नाहीत. 

नव-सनातनवादी अथँशास्त्रात असे एक गृहीतक 
आहे की, विकासास कारक अंगर मारक घट- 
कांची मोजदाद सहजपणे पुर्णपणे केली जाऊ. शकते. 
म्हणून तर सामाजिक-सांस्कृतिके;व' राजकीय. आदी 


“गुणात्मक घटकांना सांख्यिकीय पद्धतीने जुळविण्याचे 


प्रयत्न होतात. पण अश्या गणिती पद्धतीने,-मूळ 
संस्थात्मक. बाबींना हाताळता येत. नाही हे वेगळे 
सांगणे नको; कारण उत्पादनसाधनांची मालकी, 
पद्धती, राजकीय-आधथिक आणि सामाजिक-सांस्कु- 
तीक रचना ह्यांचा केवळ संख्याशास्त्रीय परिमाणाने 
बोध होत नाही 

दुर्सरे, निखालस विकासं'वांदी भूमिकेमुळे पररांष्ट्रा- 
वरचे अवलंबन वाढते व उत्पादनसंच विकृत बनतो 
देशातील साधनसामंग्री व बाजारपेठ यांना मध्यवर्ती 
मानून विकास होत नाही. आजच्या निर्यात- 
प्रवण ( एक्सपोटं लेड) विकासनीतीचे दुष्परिणाम 
अलीकडील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाने 
पूर्णेपणे स्पष्ट झाले आहेत. विकासासाठी खाजगी 
उद्यमशीलतेवर मदार असल्यामुळे प्रगत विभाग 
व आथिक दृष्ट्या बलिष्ठ असलेले गट हे “ विकास 
कायेक्रमाचे ” प्रवतंक बनतात व राजकीय व 
आथिक धोरण ठरवितात. परिणामतः देश आंतर- 


अनुक्रमणिका 


ट्ट 


राष्ट्रीय विषम विकासप्रक्रियेच्या गतत खोलवर 
गुंतत जातो व देशांतर्गत विभागवार व गटवार 
विषमतेत लक्षणीय वाढ होते. सारांश, बळी तो 
कान पिळी हा नियम चालू राहतो. 

समतोल विकासासाठी करावयाचे प्रादेशिक 
नियोजन प्रगत भांडवलदारी अथंव्यवस्थेत करतात 
त्या धर्तीवर, केवळ एकूण उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट 


डोळ्यासमोर ठेवून न करता, जनतेचे राहणीमान 


उंचावण्याच्या दृष्टीने केले पाहिजे. 
“०० रोही 

कुठल्याही नियोजनप्रक्रियेत लोक हे केंद्रस्थानी 
असले पाहिजेत. लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन 
उत्पादनसंच (प्रॉडक्ट मीक्स) तसेच आंतरराष्ट्रीय 
व्यापार अशा पद्धतीने ठरवला पाहिजे की, देशातील 
साधनसामग्रीचा कमाल वापर होईल. तात्पर्य, प्रदे- 
द्यांतगंत उत्पादनसाधने आणि जनता हे मुख्य परि- 
माण गणले पाहिजे. याचा अर्थ : स्थानिक साधन- 


निवडक संदर्भ $ 


१. दिवाळ फाठातण2 : 
एिणय्02' 1982 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


सामग्री व स्थानिक बाजारपेठ हा नियोजनाचा मुख्य 
आधार असायला हवा. 


केवळ तणाव टाळण्यासाठी वा समतेच्या आणि 


न्यायाच्या तत्त्वाची बूज राखण्यासाठी, आथिकेतर 


निकषांवर आज प्रादेशिक नियोजनावर जो भर 
दिला जातो' तो प्रथम बदलणे अगत्याचे आहे; 
कारण त्यामुळे प्रादेशिक विकासाला नियोजनबाह्य 
स्वरूप प्राप्त होते. वास्तविक हे आवर्जून सांगण्याची 
वेळ आली आहे की, प्रादेशिक विकास साध्य करणे 
व॒ एकूण विकासवेग वाढवणे परस्परविरोधी 
नसून पूरक आहे. दूर पल्ल्याचा विचार करता, 
विकेंद्रित आथिक विकासाचे फायदे महत्त्वाचे आहेत. 
ज्याप्रमाणे विकासाचा “ झिरपा सिद्धांत ” हा 
अंतिमतः विकासविरोधी ठरतो, त्याचप्रमाणे फक्त 
गुंतवणूक व प्रोत्साहनाच्या मार्गाने केला जाणारा 


प्रादेशिक विकास हाही विषमतेची दरी सांधण्यास 
कुचकामी ठरतो. 


: घट्यागयांट छत एजाधरा ब्यातभ, “1110. 


२. तिगाळ्याठे 88 : (881181 एलाञा3 हे टठाखा& 


३. 88 &ै0ा )1ा 
४०५८५ 71८5, 1974 


४. छावोगीट 80015 ८1. 8]. : ऐल 
४203, (०812 118((2 ० ०010 


कैएलपापावीर्‍लठा 01 3 ४४० 5०8] ४०. 1, ४1०1119 


०१] 018172: 8. (856 8009 ग शाळा - 
पट कयात ?०10०85, ९०७1८ 1975 


दस्तएवस्कीतील * प्रेम 
अनिरुद्ध कुलकर्णी 


एकोणिसावे. दतक, विदेषतः-त्याचा पुर्वार्ध हा 
गुलाबी रोमॅटिसिझमच्या ऐन बहराचा काळ म्हणून 
युरोपने अनुभवला. स्कॉट, बायरन, पुष्कीन, श्िलर, 
जॉर्ज सां यांसारखे अनेक मोठे साहित्यिक “रोमॅटिक' 
होते. कल्पनाशक्तीच्या भराऱ्या, निसगंप्रेम, स्वातं- 
त्र्याची अनिवार्य आकांक्षा आणि त्याचबरोबर स्त्री- 
पुरुषांतील बेहोष, धुंद प्रेम हे रोमँटिक साहित्यिकांचे 
आणि रसिकांचे आवडते विषय होते. स्त्री-पुरुषांतील 
प्रेमसंबंध हे कोणत्याही साहित्यात पूर्वापार चित्रित 
केले गेलेले आहेत. परंतु रोमॅंटिक प्रेम हे मानवी 
इतिहासात अपुवंच म्हणावे लागते. तत्कालीन नीति- 
नियम धाब्यावर बसवून, बंधने तोडून इतक्या 
स्वच्छंदीपणे, मनमोकळेपणे स्त्री-पुरुषांतील प्रेम- 
भावनेचा आविष्कार आणि तोही इतक्या मोठ्या 
प्रमाणावर, पुर्वी क्षालेला दिसत नाही. साहित्यात 
आणि जीवनात दोन्हीकडे प्रेमाचे वारे स्वैरपणे 
वाहताना दिसतात, ते या कालखंडात. 

तरुण दस्तएवस्कीवर रोमंटिसिझमचा आणि 
रोमॅंटिक प्रेमकल्पनांचा प्रभाव पडणे साहजिक होते 
तत्कालीन रशिया तुलनेने बराच मागासलेला होता 
तरी साहित्यिक वातावरण युरोपातील रोमेंटिसि- 
झमच्या प्रभावाने मंतरलेले होते. दस्तएवस्कीच्या 
अगदी सुरुवातीच्या कथांतून हा प्रभाव दिसून येतो. 
लॅडलेडीतील प्रेम रोमॅटिकच आहे. पुढेही रोमँटिक 
प्रेमकल्पना मूतं करणाऱ्या व्यक्तिरेखा त्याने निर्माण 
केलेल्या आहेत. स्विद्रिगायलोफ ही विख्यात व्यक्‍्ति- 
रेखा जवळजवळ 'बायरॉनिक' आहे. परंतु या व्यक्‍्ति- 
रेखा चिकित्सक मनोवृत्ती बघिर करीत नाहीत 
किवा बधिर मनोवृत्तीतूनही त्या निर्माण झालेल्या 
नाहीत. रोमॅंटिक प्रेमाचे समथन दस्तएवस्कीने 
चालविले आहे असे तर सहसा जाणवत नाही. 

« स्त्रीमध्ये काही विशेष अद्‌भुतता मकु 
आणि तिचे सौंदर्य यांत गूढ शक्‍ती आहे. दैवी 
सामथ्ये आहे. अश्या स्त्रीचे प्रेम मिळविणे संपूण 


आयुष्याला अथे प्राप्त करून देते. प्रेम हे व्यावहारिक 
अर्थाने म्हणजे लग्न होणे, मुलेबाळे होणे या अर्थाने 
सफल झाले. नाही तरी प्रेमाचा अनुभव, एक क्षणही, 
पुरेसा असतो. स्त्रीदेखील पुरुषाच्या बाबतीत असेच 
प्रेम अनुभवू शकते. कारण खरे मीलन मनांचेच 
असते. उत्कट आणि उदात्त प्रेमासाठी लौकिक बंधने 
तोडण्यात पराक्रमच आहे. पतंग ज्योतीवर झेप घेऊन 
जसे आत्मदहन करतो तसेच प्रेमिक प्रेमाच्या ज्योतीत 
सर्वनाश करून' घेतात. यासारखे रोमेंटिक प्रेमाचे 
अनेक पैलू सुशिक्षित वाचकांना व रसिकांनर परिचित 
असतात. ते विस्ताराने परत मांडण्याची आवश्यकता 
नाही. बक 
दस्तएवस्की अशा प्रेमापासुन दुर जाऊ पाहत 
होता; किंबहुना दूर जाऊ पाहत असावा. त्यात तो 
काही अंशी यशस्वी झाला, परंतु मोठ्या. प्रमाणावर 
यक्षस्वी झाला नाही. याचे कारण रोमॅंटिक प्रेमाचे 
बुंडबुडे फोडणारे, . प्रेमाचे “ जीवशास्त्र ', * शरीर- 
शास्त्र ' आणि “* मानसशास्त्र ' हे डोविन आणि 
फ्रॉईडबरोबर उदयाला आले. म्हणजे एकोणिसाव्या 
हातकाच्या अगदी अखेरी अखेरीस. एकपेशीय जीवा- 
पासून द्विभाजित आणि भिन्नलिंग जीव कसे तयार 
झाले, पुनरुत्पादनाचे उदिष्ट पार पाडण्यासाठी 
त्यांच्यात आकषंण कसे निर्माण होते यांचा, तसेच 
कीटक, आळ्या, पशुपक्षी यांचा अभ्यास,. संशोधन 
निर्माण झाले ते तर विसाव्या शतकात आणि एकात्म- 
तेची इच्छा, एकसम्यकतेचा पाठपुरावा, जो अनेक 
प्राण्यांत दिसतो तो. म्हणजेच उदात्त मानवी प्रेमाचा 


'साघा जेविक प्राया होय, या जैविक गरजेला अनु- 


सखूनच माणसांच्या शरीराची जडणघडण असते 
आणि शारीरिक बदल घडतात हे विसाव्या शतकात 
शास्त्रीय स्वरूपात मांडले गेले. यातूनच प्रेमाचे 
सानसशास्त्रही विकसित. केळे गेळे. यामुळे मानवी 
प्रेमाचेच काहीसे अवमूल्यन आणि खूपसे डि-मिस्टि- 
फिकेशन घडून आले. “ प्रेमा भोवती रोमॅटिकांनी 


- [. 
निर्माण केलेले अद्भुत, देवी वलय तर दिसेनासेच 


झाले. अर्थात है सारे दस्तएवस्कीला,पूत्ििचित असणे :"पुरुषांतीढ प्रेम त्याच्या साहित्यात येते. 


शक्‍यच नव्हते. 
तो “ प्रेमा 'ला अत्यंत उच्च मूल्यांपेकी एक 


म्हणूनच मानीत होता आणि त्याच वेळी स्त्री-पुरुषां- . 


तील प्रेमसंबंधाचे वास्तव चित्रण करण्याची तमन्ना 
तो; बाळगून होता. विज्षेषतः,. .प्रेमात : पडलेल्या 
'व्यक्तींच्या मनातील गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया उलगडून 
: दाखवाव्यात हे त्याला वाटत होते. म्हणजे एकीकडे 
त्याला आदशं प्रेमाचे तत्त्वज्ञान मांडायचे होते, तर 
दुसरीकडे “ वास्तंववादी ' साहित्यिक म्हणून त्याला 
'प्रेमसंबंधांचे यथाथे चित्रण करावयाचे होते. या दोन 
“आकांक्षांचा परिणाम त्याच्या साहित्यनिभितीवर 
झालेला दिसतो. 
: ' अर्थात या ठिकाणी “प्रेम ' हा शब्द नेहमी ज्या 


संकुचिठ़ अर्थाने वापरण्यात येतो, तोच अथे अभिप्रेत - 


आहे. स्त्री-पुरुषांना, एकमेकांविषयी जे आकषंण स्त्री- 
पुरुष म्हणून वाटते ते प्रेम येथे अभिप्रेत आहे. अश्या 
प्रेमातःलॅंगिक, शारीरिक आकषण असते तसेच भिन्न 
प्रकारची ' व्यक्‍ती म्हणूनदेखील असते. म्हणजे या 
ठिकाणी रोगोजिन-नास्तासिया, रास्कोलनिकोफ- 
सोनिया, आलेक्‍्सी-नाताल्या, दिमित्री-अूशेंका, 
इवान- कातेरिना अश्या स्त्री-पुरुष व्यक्तींमधील आक- 
षेण व संबंध अभिप्रेत आहेत. प्राणिमात्रांना एक- 
मेकांविषयी वाटणारा जिव्हाळा, आपुलकी या अर्था- 


नेही प्रेम शब्द वापरला जातो. हा व्यापक अथ येथे . 


समोर ठेवलेळा नाही. ' प्रीती) किवा “काम? हे 
शब्द समोर येतात; पण ते ' अप-योजित ! ठरतील. 
* प्रेम ! हा रळळेला शब्दच घेणे बरे. .- 

असे असले तरी हेही खरे की, प्रत्यक्ष प्रणयक्रीडा, 
संभोगप्रसंग. यांची तपश्लीलवार,. भावना चाळ- 
विणारी वर्णने करण्याची पद्धत दस्तएवस्कीची 
नाही. आल्झाक किंवा पुढे झोलासारखे कादंबरी- 
कार याबाबतीत जास्त धीटपणा आणि. मोकळेपणा 
त्या एकोणिसाव्या शतकात दाखवीत होते; पण तो 
दस्तएवस्कीत नाही. लैंगिकतेचा उपयोग एक रंजक 
घटक म्हणून तो कधीच करीत नाही. ' लेडी चॅट- 
क्ींज छव्हर 'च्या वाटेने पुढे जाणार्‍या कादंबऱ्यांचे 
चाहते ज्या अपेक्षा बाळगतात, त्या पुर्‍या करण्याचे 
'उदिष्ट . दस्तएवस्कीसमोर अर्थातच. नाही. .मानेवी 


मंवमोरते 


माचे, १९८५ 


जीवनाचा एक अत्यंत मूलभूत पेलू म्हणूनच स्त्री- 


* प्रेमा 'चे'तत्त्वज्ञान मांडू पाहणारा दस्तएवस्की 
स्त्रिश्‍चेनिटीकडे, मागे गेलेला दिसतो. त्याच्या 
झोसिमा, माकार दोलगोरुकी, सोनिया, आल्योशा, 
प्रिन्स मिश्‍कीन यांसारख्या व्यक्तिरेखा नव्या तऱहेने 
पण ' आदश. ख्थिश्‍्चन ' व्यक्तिरेखा होताना. दिस- 
तात. आणि ही स्त्रिचॉनिटीदेखील नव्या करारा- 
तील स्त्रिश्‍चॅनिटी दिसते. 

ईद्वर हा स्वतःच प्रेम आहे (1..]1. 
४-८-१६) ,. या प्रेमामुळेच, पृथ्वीतलावरील 
लोकांना वाचविण्यासाठी ईश्‍वराने त्याच्या पुत्राला, 
जीझसला. अवनितलावर पाठविले आहे (गु 
३-१६ ) , त्याच्या चैतन्यदायी प्रभावामुळे प्रेम 
व्यक्तीत प्रविष्ट होते (. 1२०11). ५-५ ), त्यामुळे 
लोक ईदवर आणिः स्थाईस्टवर सर्वांत जास्त प्रेम 
करतात (120६ १०-३७, 1.£. १६-१३) , 


--आणि ,ज्याप्रमाणे स्पराईस्टमध्ये. असलेला. ईदववर 


लोकांवर प्रेम करतो, त्याचप्रमाणे. लोकांनी एकमेकां- 
'वर प्रेम करावे (.|. १३-३४. (01: १३-४-७) 
या घारणा र्त्रिश्‍चन प्रेमाचा प्रमुख आधार होत. 
आणि या धारणा, स्त्रिचन स्त्री-पुरुषप्रेमातही 
आधारभूत होत असतात. लैंगिकतेला, वासनांना, 
'देहप्रेमाला; * लस्ट ' य़ा शब्दांनी ज्या भावना 
सूचित होतात त्या भावनांना अधम आणि 
निषिद्ध मानणे हा स्त्िश्‍चन प्रेमाचा एक परिणाम 
ठरतो,. आणि एकपतित्रत व एकपत्नीव्रत आचरणे, 


- विवाहबाह्य संबंध कटाक्षाने टाळणे हे या प्रेमाचे 


सामाजिक नियम ठरतात. सॉंदयं, आकषक 
शरीरसंपदा, उसळते तारुण्य या गोष्टींपेक्षा 
स््रिवचन प्रेमात साहजिकच मनाचे सौंदर्य, आत्म्याचे 
वैभव या आंतरिक गोष्टींना प्राधान्य प्राप्त होते. 
स्थिश्‍चन "प्रेस आणि प्लेटॉनिक प्रेम यांच्यातील 
साधम्य , जाणवण्यासारखे आहे. स्थिश्‍्चन प्रेमातील 
आणखी एक महत्त्वाची बाव म्हणजे सहानुभूती. किवा 
अनुकंपा. आदश स्त्रिश्‍्चन स्त्री. ही भनाने आणि 
कृतीने. 'नरस' असावी असे अपेक्षिळे जाते. - $ 

- सोनिया-रास्कोलनिकोफ यांचे प्रेम खास स्त्रिश्‍चन 
रंगात न्हाऊन निघते. सोनियाच्या प्रभावामुळे 
ग्रस्कोलनिक्रोफमश्वील... अहंकार: आणि ,बुद्धित्राद 


अनुक्रमणिका 


दस्तरवस्कीतीरर न्पेम ' 


मोडूंन पडतांतं. सोनियाच्या : सौंदेर्यामुळे* रास्कोले> 
निकोफचे तिच्यांकडे लक्ष जाते; परंतु तो तिचा 

प्रभाव मान्य करतो, ते तिच्या आत्मिक सामर्थ्यामुळे. 

सोनिया मेरी ठरते आणि लाझारसप्रंमाणे. मृतवत। 
झालेल्या रास्कोलनिकोफला जिवंत करविते. रास्कोल- 
निंकोफ तिच्याकडे जातो : तोच मुळी शरणागतः 
मनाने. लाझारस जिवंत होण्याचा भाग तिच्याकडून 
वाचून घेतल्यावर तो म्हणतो- 

“आता .मला उरली आहेस फक्त तू. ' पुढे तो 
म्हणाला, 

* चल बरोबरच जाऊया. मी तुझ्याकडे आलो: 
आहे; आपण दोघेही चिरश्िक्षा झालेले आहोत: 
तेव्हा आपण मिळून जाऊ. 

“त्याचे डोळे चमकले. “ अगदी: वेड्यासारखे ! 
असे सोनियाला वाटले. 

:/ कोठे जायचे आपण?! अनिच्छेने मागे. सरकत 
सोनियाने भीतभीत विचारले. 

:.“मी काय. सांगणार ? मला ठाऊक आहेतेः 
एवढेच' की, आपण एकाच रस्त्याने-जाणार आहोत. 


आहे: 
£ रास्कोलनिकोफ आणि सोनिया यांचें पहिले खरे-' 
खुरे मिलन हे असे. आहे. मेणबत्तीच्या मंद प्रकाशात” 
घडणारे वेश्या आणि खुनी यांचे हें विलक्षण मिलन. 
संस्मरणीय . होऊन: बसले. आहे, इतके अगतिक, 
दांरु्ण आणि इतके उदात्त मिलन दस्तएवस्कीने- 
वुनईच"रंगविलेळे नाही. या' मिलनानंतर . रांस्कोल- 
निकोफे सोनियाला आपण. खून केल्याचे सांगतो. 
आणि पुढे अखेरीस, सोनिया त्याच्याबरोबर. 
' संबेरियातही जाते. 
,सोनियाशी बंध जोडण्यासाठी रास्कोनिकोफला 
पूर्वीची * कौटुंबिक नाती तोडून ' तिच्याकडे' यावे 
लागते. हे आध्यात्मिक स्त्रिश्‍चन मिलन होय. यात 
शारीरिक वासतेचा प्रश्‍नच' उद्भवत नाही. एके 
ठिकाणी तर दस्तएवस्की म्हणतो, " ग० पागा 
$&ळाद 1९1९511201212111288 ९० 0ऐ९॥0118- 
पणा, 81 11'600०81012 तब्लजञगा !' गर्थात 
सोनिया हीच पुढे पुनरुज्जीवनाचा रस्ता दाखविते. 


रास्कोलनिकोफ तिच्या प्रेमातून, तिच्याशी झालेल्या पि 
स्वीकास्तो£ ' ड्रीम'मध्ये भेटणारी मार्या दुष्ट: अर्पण . सुखवादी: 


'मिलनातून ख्वरिश्‍चन' श्रती । 


हे'मला नक्कीच माह्रीत आहे. आपले उद्दिष्ट एकच! 


३९ 


'आल्योज्याचे लिझाः शेहलाहोफ.या पांगळ्या प्रेय-:- 
सीज्षी.लग्नासाठी वचनबद्ध होणे, ..प्रिन्सचे सहानु<: 
भूतीपोटी नास्तासियाशी. लग्न करणे ही दस्त- 
एंक्‍्स्कीने केलेली सहानुभूतिमय, ज्यात प्रेमाची, 
अप्रतिम चित्रणे आहेत. परंतु ती. रास्कोलनिकोफ- 
सोनियाच्या . चित्रणाची उंची. गाठीत नाहीत. 
स्तांवरोजीन-मेरी यांचे प्रेम आणि मिलनही सहानु- 
भूतिमय, उदात्त प्रेमच आहे; परंतु ते अखेरचा 
परमोच्च बिंदू म्हणून न येता, भूतकाळातील घडून 
गेलेला एक दुर्दैवी अपघात म्हणून येते. 

टॉलस्टॉयने त्याच्या आदर्श, उदात्त (र्त्रिश्‍चन) 
प्रेमाचे चित्रण . पिएरं-नाताशा. यांच्या . संबंधांचे 
चित्रण करून केले आहे असे मानले तर त्याच्या 
तुलनेंत उभे राहावे. एवढेच नव्हे तर.. सरसच 
ठरावे असेः चित्रण दस्तएवस्कीने रास्कोलनिकोफ- 
सोनियाचे प्रेम रंगवून केले आहे. दोन्हीही ख्रिश्चन 
आणि आदश, उदात्त प्रेमसंबंध, उद्‌ध्वस्ततेतुन नव- 
जीवनाकडे, नवचैतन्यांकडे नेणारी भावोत्कट मिलते... 
श्रद्धा आणि आशा साकारणारी. झल 

:या. आदशे ख्तिश्चन प्रेमाचे मोठे मोल अक्षा« 
करिता' की, . स्त्री पुरुषांच्या मिलनातच ते. मानवी: 
जीवनाची. व्यापक अथेपूर्णता परावतित करते. चंद्र“ 
बिबाप्रमाणे ते आल्हाददायक ठरते. पाप, दुःख आणि 
दारिद्रय यांच्यावर ते मात. करते. अर्थात चंद्र- 
बिंबाची प्रतिमा दस्तएवस्की वापरत नाही. तो या 
प्रेमाकडे रात्रीनंतर येणारी पहाट म्हणून पाहतो. 

" दरस्तएवस्कीमधील वास्तववादी साहित्यिक आणिं 
मनोविइलेषक मात्र. वासनामय प्रेमाचे चित्रण कर- 
ण्याचे आव्हान स्वीकारतात, आणिं अजोड कौद< 
ल्याने व सामर्थ्याने ते पारही पाडतात. किंबहुना 
दस्तएवस्कींमधील वासनामय प्रेमाचे (३९13513119) 
चित्रण जास्त प्रत्ययकारी आणि मनोवेधक आहे असे 
वाटणे अस्वाभाविक नाही. दिमित्री, वालकोबस्की, 
स्विद्रिगायलोफ, रोगोजिन, ग्रूज्षेका, नास्तास्या, 
फिलिपोवना, नाताल्या वासिल्येवना, स्तावरोजिन 
अशा अनेक व्यक्तिरेखा दस्तएवस्कीय वासनामय 
प्रेम आविष्कृत करतात. 

:!प्रित्स वालकोवस्की ही दस्तएवस्कीत भेटणारी 
पहिली गंभीर भोगवादी व्यक्तिरेखा. * अँकंल्स 


अनुक्रमणिका 


. 3.4 


आहे; परंतु ख्रिश्‍चन संस्कार झटकून दुर टाकणारी 
नाही. वालकोवस्की परिपूर्ण, कृतनिषचयी, भोग- 
वादी आहे. नताझयाला म्हाताऱ्या काऊंटसाठी गट- 
वावे म्हणून तो तिला चक्क दहा हजार रुबल्स देऊ 
करतो. त्यात त्याला काहीही वावगे वाटत नाही. 
तिला ' विकत घेण्याचा ? हा प्रयत्न पाहिल्यावर 
लेखक वान्या त्याच्या थोवाडीत मारतो व चेहऱ्यावर 
थुंकतो तेव्हाच वालकोवस्की काहीसा वरमतो. 

मौज म्हणजे गूढ भोगवादाचे - तत्त्वज्ञान ' प्रिन्स 
वालकोवस्कीने एका लोकविलक्षण स्त्रीपासून घेतले 
आहे. तिच्याविषयी तो म्हणतो- “ माणसांनादेखील 
तिची भीती वाटत असे. अखेरीस तिने एक प्रका- 
रच्या चितनात्मक गूढवादाला वाहून घेतले. तो 
तिच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाप्रमाणेच ज्षीतल आणि रुबाबदार 
होता. आणि बसेल तुमचा विश्वास ? तिच्यापेक्षा 
जास्त भोगप्रवण, उधळी व्यक्ती. तुम्हाला शोधूनही 
सापडली नसती. तिचा संपूर्ण विश्‍वास संपादन कर- 
ण्याचे सःद्वाग्य मला मिळाले. दुसऱ्या शब्दांत सांगा- 
यचे तर मी तिचा गुप्त आणि गूढ प्रियकर बनलो. 
आमच्या गाठीभेठी अशा तऱ्हेने योजिल्या जात को, 
अगदी तिच्या प्रासादातीलदेखील कुणाला त्यांचा 
मागमूस लागत नसे. तिच्या सवे र॒ह॒स्यांची कल्पना 
फक्त एका सुंदर फ्रेंच नोकराणीला होती. पण ती 
फारच विश्‍वालू होती. ती तिच्या सव कृत्यांत 
सहभागी होई क्या प्रकारे ते काही मी सांगत नाही. 
आमच्या बाईसाहेबांची भोगवासना इतकी होती की, 
अगदी मार्की द सादनेदेखील तिच्या पायाशी बसून 
घडे घ्यावेत. पण तिच्या वासनामयततेत सर्वांत उत्कट 
आणि तीक्ष्ण वाटावे असे काही असेल तर गुप्तता. 
आत्मवंचनेचा उद्धटपणा, ही काउन्टेस सावंजनिक 
ठिकाणी उदात्त, पारत्गरौकिक, अनुल्लंघनीय समजल्या 
जाणार्‍या सर्वे गोष्टींची कुचेष्टा करून करीत असे. 
आणि इकडे हे सतानी, अंतस्थ, विकट हास्य- प्रत्येक 
पवित्र गोष्टीला जाणूनबुजून तुडविणे आणि त्याला 
कुठलीही मर्यादा नाही. शारीरिक भोगलालसेचा 
टोकाला जाऊन केलेला हा. आविष्कार इतका 
असायचा कौ, अगदी तप्त कल्पनाशक्तीलाही त्याची 
कल्पना करविणार नाही त्यातच तिच्या आनंदाची 
जागरूकता सामावली असे. अगदी, ती मूतिमंत 
सैतानच होती. पण हा सैतान विलक्षण आकर्षक' 


व्रवभारस 


मार्च, १९८५ 


होता. आजही तिची आठवण मला बेभान करते. 
तिच्या त्या धगधगत्या बेहोषीत ती एकदम झपाटल्या- 
सारखी हसे. त्या हास्याचा अथे मला उमगत असे 
आणि मीही हसत असे.” | 

हा सैतानी-डिमॉनिक-संबंध आल्यानंतर वालको- 
वस्कीने त्याचे तंत्त्वज्ञान बनविले आहे व त्याप्रमाणे 
आचरण करायला सुरुवात केली आहे. “ सारे जगं 
माझ्यासाठी आहे. सवव बंधने तोर्डता येतात. स्वत: 
बर प्रेम करा, जीवन म्हणजे धंदेवाईक देवाणघेवाण 
आहे. वेळ वाया घालवू नका. उच्च ध्येयांच्या नादी 
न लागता सुखलोलुप व आकषंक जीवन जगा. सद्‌- 
सद्विवेकवुद्धीची तमा न बाळगता सारे सुखोपभोग 
घ्या. जग खचले तरी तुम्ही वरवरच जात राहणार 
आहात याची खात्री बाळगा ' ही या तत्त्वज्ञानातील 
काही सारभूत सूत्रे होत. 

रशियन टीकाकार-समीक्षक असे दाखवून दैण्याचां 
प्रयत्न करतात की दस्तएवस्कीने त्याच्या वासनामय 
प्रेमाच्या कल्पना तत्कालीन सख्लिस्ती नावाच्या 
एका संप्रदायापासून उचलल्या असाव्यात. त्याचा 
प्रभाव खुद्द दस्तएवस्कीवरदेखील कदाचित झाला 
असावा. हा संप्रदाय गूढवादी, डायोनिससमार्गी 
प्रेमाचे प्रतंन करणारा होता. ख्लिस्त म्हणजे 
चाबूक, हे त्याचे चिन्ह असावे. दरवेशी पद्धतीची 
नृत्ये, अतिरेकी मद्यपान आणि सवे प्रकारचा व्यभि- 
चार यांना उत्तेजन देणारा हा संप्रदाय त्याच्या हाल- 
चाली गुप्ततेने करी. या संप्रदायाचा परिणाम काही 
सुशिक्षित आणि वरच्या वर्गातील लोकांवरही झाला 
असावा आणि अशांपैकी काही व्यक्‍ती दस्तएवस्कीच्या 
निकटच्या परिचयात आल्या असाव्यात असा 
रास्त अंदाज भापण करू ज्षकतो. वालकोवस्की 
आणि त्यांनी रंगविलेली काउन्टेस. हे दोघेही या संप्र- 
दायाचा प्रभाव दशंवितात, आणि दस्तएवस्कोच्या 
वासनामय प्रेमाची पाइवंभूमी स्पष्ट करतात. 

रोगोजिन ही व्यक्तिरेखा स्लिस्ती संप्रदायाचा 
प्रभाव सुचित करते असे मानता येईल. रोगोजिन- 
भोवती गूढ वातावरण दस्तएवस्कोने त्यासाठीच 
तिर्माण केले असावे. त्याचा जुनाट भेसूर वाडा, 
वाडवडिलांची टांगलेली तैलचित्रे, त्याची लिंगपिसाट 
नजर आणि अखेरीस त्याच्या हातून होणारा नास्ता- 
सियाचा खून ही सारी बोलकी भाहेत. 


द्स्तणवस्कीतील ' प्रेम 


स्वतःच्या वासनामय, वासनिक प्रेमातील आणि 
प्रिन्सच्या ख्प्रिश्‍चन, सहानुभूतिमय प्रेमातील फरक 
रोगोंजिनला अगदी स्पष्टपणे जाणवतो, एके ठिकाणी 
तो प्रिन्सला म्हणतो- “ तू वेगळा, मी वेगळा, 
प्रत्येकाची प्रेम करण्याची तर्‍्हाही वेगळो. तू तिच्या- 
वर प्रेम किंवा ममता (107) करतोस ते तिच्या- 
बहल अनुकंपा वाटते म्हणून. मला तिच्याबद्दल तसे 
काहीही वाटत नाही. ती माझा सरळसरळ तिरस्कार 
करते. मला कमी लेखते. क्षुद्र मानते ! मी तिला 
मुळीच आवडत नाही. दृष्टीसमोरसुद्धा नको असतो. 
पण... पण... मी तिला विसरूच शकत नाही. एक 
क्षणही. स्वप्तातदेखील हीच सुंदरी मला न चुकता 
भेटते. पण स्वप्नातदेखील ती कुणाबरोबरतरी 
प्रणयक्रीडा करण्यात गक असते. मला वाकुल्या 
दाखवीत असते.” 

रोगोजिनचे प्रेम पूर्णपणे वासनामय (5९1151, 
०५७०॥१३(७) आहे हे नास्तासियालाही माहीतच 
असते. ते तिच्या खुनाला कारणीभूत होईल याची 
तिलाही जाणीव असते आणि तरीही घडणारे ती. 
टाळू शकत नाही. याचे कारण केवळ ती मृत्यु- 
मग्ध आहे हे ताही, तर वासनामय प्रमातही 
आकर्षकपणा, ओढून घेण्याची शक्‍ती असते हे आहें. 
जसा मद्याच्या आहारी गेलेला माणूस अल्कोहोलिक 
बनतो आणि त्याचे रक्‍तच मद्याची मागणी करीत 
राहते तसे वासनांच्या आहारी जाणाऱ्या माणसाचे 
होते. असा माणूस राजरोस वेश्यांकडेही जाऊ 
लॉगंतो. शि 

स्विद्रिगायलोंफ हा वासनेच्या भूकेचां बॅळो आहे. 
तरुण वयातील रोमँटिसिझम त्याला आठवतो पण 
त्याची तो वेष्टाच करतो. आता. फर्कत त्याला 
स्त्रियांची भूक आहे. 'मी इकडे आलो ते बायका 
मिळविण्यासाठी ऱ्हेतो रास्कोलनिकोफला एकक 
सांगतो. दुन्याशा आणि सोनिया या मुली) 
त्याची नजर आहे. तो म्हणतो- “५09 07 चका 
डा०ठपात 1 एळपाचीया पोश्‍र्ा 14) शला 
ग ट्ाए€ पु) ४०१९0 पी ळा वेला व्र 
ज॑ एला ? तो जाणूनबुजून स्त्रीलंपट आहे. अले” 

ही त्याला दिसते ती कोवळ्या 

रीच्या स्वप्नात ७ ऱ्वे 
वयाची विवस्र बालिका. पैसा आणि दारूय 


त्याला भाकर्षेण नाही. तो. स्त्रियांमागे लागतो. 


न. भा. ५ 


९३ 


स्त्रियांना गटविण्याचे त्याने एक तंत्रच निर्माण केले 
आहे. स्तावरोजिनच्या व्यक्तिमत्त्वात इतरही अनेक 
गुण आहेत, ते सफल होत नाहीत. स्विद्रिगायलोफ- 
मध्ये असे गुणच फारसे नाहीत. तो अधम असा 
वासनावीर आहे. 

स्विद्रिगायलोफ वासनामय प्रेमाची अधंमता 
स्पष्ट करतो. हे प्रेम अधम ठरते कारण त्यात स्त्रीला 
व्यक्ती म्हणून मोलच उरत नाही. ती वासना शम- 
विण्याचे उपकरण बनते. स्वतः पुरुषही स्वतःचे 
व्यक्तिमत्त्व नष्ट करून बसतो. स्वत:च्या वासनेचा 
बळी बनतो. ' दि इटनेल हजबंड 'मधील नाताल्या- 
देखील स्त्री-स्विद्रिगायलोफ होण्याच्या वाटेवर आहे. 
एकामागून एक पुरुष ती भोगते आणि फाटक्या 
वापरलेल्या बुटाप्रमाणे फेकून देते. तिच्या अकाली 
होणाऱ्या तिधनामुळे तिला आत्महत्येप्रत जावे लागत 
नाही एवढेच. हे वासनावीर एकोणिसाव्या शतका- 
तील म्हणजे जेव्हा संततीनियमनाची विदवसनीय 
साधने उपलब्ध नव्हती त्या काळातील आहेत हे 
पाहिले म्हणजे आपले मन आणखीनेच चक्रावून जाते. 

दिमित्री ही दस्तएवस्कोने निर्माण केलेली एक 
असामान्य व्यक्तिरेखा. दिमित्री वासनामय प्रेमाने 
झंपाटलेला आहे. 1.05 15 ८ 1०८ 0! 1०७1४ 
115९०६ ! हें तो. निरागस आल्योश्याला म्हणतो. 
स्वतःला तो ' किडा ' म्हणवून घेतो. आल्योशया 
जरी ' देवदूत.' असला तरी अखेरीस कारामाझोफ 
कुटुंबातीलचे एक असल्यामुळे त्याच्यातही “ किडा ' 
लपलेला असणारच असे त्याला वाटते. वासना हे 
एक वादळ असते आणि त्यात जीवनाची मोडतोड, 
पडझड होते असे मित्त्याला वाटते. 

सौंदर्य हेच दिमित्रीला “ गूढ ' वाटते. अत्यंत 
हुषार आणि बुद्धिमान पुरुष प्रथम मँडोनाच्या 
आदर्शांच्या प्रेमात पडतो. मॅडोना म्हणजे सात्त्विक, 
निरागस आणि पवित्र प्रेम आविष्कृत करणारी 
सुंदर स्त्री. हा आदर्श व्यक्‍तीतील सद्गुणांचे उन्नयन 
करतो. परंतु पुढे हाच पुरुष सोडोमचा आदर्श 
स्वीकारतो. सोडोम म्हणजे वासनामय प्रेमाचे 
शेवटचे टोक. एकामागून एक स्त्रिया आणि त्या. 
पुरेश्या वाटत नाहीत म्हणून सर्मालगी संभोग. 
लैंगिकतेचे विकृत चाळे. सोडोम आदर्शाविषयी' 
सांगताना दिमित्री, आल्योश्याला म्हणतो- “ खोटे 


अनुक्रमणिका 


श्छे 


वाटेल; पण माझ्यावर विश्‍वास ठेव. बहुसंख्य 
लोकांना सौंदये आढळते ते सोडोममध्ये.” मेंडोनाचे 
सौंदये देवी असते, तर सोडोमचे सौंदर्य संतानी 
असते. आपले वासनामय प्रेम जरी अधम असले तरी 
आपण अनादरणीय नाही; कारण आपण खून, 
चोर्‍या, फसवोफसवी करीत नाही असे दिमित्री 
स्वतःचे समर्थन करतो. 

वासनामय प्रेम सदा अतृप्त आणि वखवखलेले 
राहते. या प्रेमात शारीरिक आकर्षण आणि देहाची 
भूक महत्त्वाची असल्याने ' प्रेमात पडण्याचा ' 
अनुभव थरारक असतो. पण लवकरच हे प्रेम ओस- 
रते; कारण येथे ' तनास भेटली तने' एवढेच असते. 
दोन मनांचे, व्यक्तिमत्त्वांचे हे मिलत नसते. दोन 
जीव “* एकजीव * होण्याकडे ही वाटचालच नसते. 
मंग यांतील एक वा दोन्ही व्यक्‍ती * अलगपणावर ! 
मात न करता आल्याने नव्या वाटा व नव्या व्यक्‍ती 
शोधतात. आणि हा त्यांचा शोध नेहमीच चालू 
राहतो. या संदर्भात मित्त्याने काढलेले उद्‌गार 
मार्मिक आहेत- “ प्रेमात पडणे म्हणजे प्रेम करणे 
नव्हे. एखादा प्रेमात पडू शकतो; पण त्याच वेळी तो 
द्वेषही करतो, हे लक्षात ठेव ! ” कातेरिना इवा- 
नोबनाचे दिमित्रीच्या प्रेमात पडणे असे आहे. स्ताव- 
रोजिन आणि लिझा असेच एकमेकांच्या प्रेमात 
पडतात; पण एकमेकांवर ते प्रेम करू शकत नाहीत. 

या विचित्र प्रेमसंबंधाचे चित्रण दस्तएवस्की 
वारंवार करतो आणि विशिष्ट संदर्भामुळे त्याचे 
कांहीसे स्पष्टीकरणही आपल्याला मिळते; परंतु 
त्याचे रहस्य मात्र उलगडत नाही. त्यासाठी वाच- 
काला प्रेमाचे आधुनिक मानसक्षास्त्र पाहावे लागते, 
एरिक फ्रॉम हा सुप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ असे असमा- 
घान निर्माण होण्याचे आणि प्रेम नं टिकण्याचे कारण 
देताना म्हणतो की, वासनामय ( 1०५८ ) प्रेम हा 
नि्णंय नसतो, ती वचनबंद्धता नसते, ते जजमेंट 
नसते. . 

अश्या प्रेमाला कमी लेखणे सोपे असते; परंतु हे 
प्रेम मानवी जीवनात फार महत्त्वाच्या भूमिका 
वठविते आणि उलथापालथ घडवून आणते हे 
दस्तएवस्कीएवढे अन्य साहित्यिकाने ओळखलेले 
क्वचित आढळते. या प्रेमाचे चित्रण करण्यात दस्त- 
एवस्कीने युरिपिडीस, श्ेकसपीयर, ग्योएथेसारख्या 


नवभारत 


माचे, १९८५ 


श्रेष्ठ साहित्यिकांवरही निरिचित कडी केल्याचे दिसून 
येते. त्याचे वासनामय प्रेमाचे चित्रण इतके जिवंत, 
सखोल आणि उत्कट आहे की, ते समजून घेण्यासाठी 
वारंवार मूळ साहित्यक्ृतींकडे जाणे भाग पडते. 

सहानुभूतिमय उदात्त प्रेम वेगळे आणि वासना- 
मय अधम प्रेम वेगळे हे खरे; परंतु हे साकार कर- 
णारे सुस्पष्ट नमुने दस्तएवस्कीने निर्माण केले आहेत, 
असा गैरसमज करून घेता कामा नये. काही 
व्यक्तींत हे प्रकार स्पष्टपणे दिसतात; परंतु अनेक 
व्यक्तींत ह्या दोन्ही प्रकारांची सरमिसळ किंवा 
संघर्षे दिसुन येतात. आणि याचेही अतिशय समर्थ 
व जिवंत चित्रण दस्तएवस्की करतो. काहो ठिकाणी 
ही सरमिसळ इतकी तरल आणि नजाकतीची आहे 
को बार्द्याएव्ह्चा “ 1205060050” तलाल्लाट्त 9 
50 ली डह्याडावी ७ ट्या र्‍या कुण” हा 
मामिक उद्गार आठवावाच.! 

वेसिलोफ हा दोन्ही प्रकारच्या प्रेमांचा सखोल 
अनुभव घेतो. सोफिया या गुलाम स्त्रीवर तो सहानु- 
भूतीतुन प्रेम करतो आणि तिच्याशी विवाहदेखील 
करतो. तिच्या पहिल्या पतीला- माकार दोलगोरु- 
कीला-त्यासाठी तो घटस्फोट घ्यायला लावतो आणि 
बदल्यात त्याला गुलामगिरीतून मुक्‍त करतो. सोफि- 
याची सात्त्विकता, सोशिकता, अस्सल धाभिकता 
त्याला मोह पाडतात. उलट, कातेरिना निकोल्पेवना 
या आगळ्या खानदानी स्त्रीवरील त्याचे प्रेम वास- 
निक आहे. त्यात धुंद बेहोषी आहे आणि महत्त्वाचे 
म्हणजे या दोन्ही स्त्रियादेखीळ त्याच्यावर तसेच 
उत्कट प्रेम करतात. त्याच्या देखण्या आणि बुद्धि- 
मान व्यक्‍्तिमंत्वावर त्य़ा भाळतात' या दोन्ही 
प्रकारच्या प्रेमांतील कुठले प्रेम श्रेष्ठ आणि स्वीकार्य 
याचा निर्णय अखेरपर्यंत वेसिलोफ करू शकत नाही. 
तो हेलकावत राहतो आणि फाटतही जातो. त्याच्या 
हातुन, भरीव असे काहीच कार्य त्यामुळे घडत नाही. 

दिमित्री आणि रास्कोलनिकोफ हे तरुण आहेत. 
तसे अननुभवी आहेत. वेशिलोफ हा मध्यमवयस्क व 
परिपक्व पुरुष आहे. एका अर्थाने, वेसिलोफ हा 
सर्वांत प्रातिनिधिक प्रियकर आहे. कातेरिनावर 
गोळी झाडण्यापर्यंत तो बेभान होतो; पण तो काही 
त्याचा 'निर्णय' नसतो. त्याचे हेळकावणे आयुष्याच्या 
अतापयंत संपणारे नाही, हे. आपण ताडू शकतो. 


दस्तणवस्कीतील ' प्रेम ! 


वेसिलोफमध्ये दस्तएवस्कीने स्वतःचेच प्रतिबिंब 
पाहिले आहे असे म्हटले जाते. 

वेसिलोफ संसारी आहे, त्याला मुलेबाळे झालेली 
आहेत; परंतु त्याच्यात परिवतन झालेले नाही. 
द्विधापण फक्त परिपक्व झाले आहे एवढेच. जे 
वेसिलोफबावत आहे तेच नास्तासिया फिलिपोवना- 
बाबतही खरे आहे. तिच्या असामान्य सोंदर्यामागे 
सहानुभूतिमय आणि वासनामय दोन्ही प्रेमांचा 
संघर्षे चाललेला दिसतो. ती लग्न प्रिन्स मिरिकिनशी 
करते; पण पळून रोगोजिनबरोवर जाते. तिच्या 
मनातील दवंद्रांचा, संघर्षांचा शेवट तिचा खून 
झाल्यामुळेच होतो तिचा ती निर्णय करूच शकत 
नाही. खऱ्या प्रेमात, देहाळा कवटाळणारा असतो तो 
आत्मा ( 128115 18 शएलयॉतिी3]ट 8110प' 285 
187 चृप्प भाए९०७७ 18 ८०१), हे उद्गार 
खरे ठरतील; अखेरीस प्रिन्सचे उदात्त प्रेम तिला 
वाचवू शकेल आणि तिला रास्कोलनिकोफप्रमाणेच 
: तवजीवत ' प्राप्त. करून देऊ शकेल ही आपली 
अपेक्षा शेक्टी फोल ठरते. 

वासनिक प्रेमाचे सहानुभूतिमय उदात्त प्रेमात 
रूपांतर झालेले पहावे हे दस्तएवस्कीचे स्वप्न असावे. 
हे स्वप्न खरे ठरेल असे आपल्याला स्तावरोजिन 
आणि मेरी लेव्यातकीन यांची जेव्हा पुनर्भेट होते 
तेव्हा वाटू लागते. पण हे होत नाही. मेरीचा दारूण 
अंत होतो. तिचा आणि कॅप्टनचा, तिच्या भावाचा 
भोौषण खून होतो आणि खुनाला कारणीभूत ठर- 
लेला स्तावरोजिन अखेरीस गळफास लावून ञआत्म- 
हत्या करतो. 

दिमित्री आणि ग्रूशेंका यांचे वासनामय प्रेम मात्र 
सहानुभूतिमय, उदात्त आणि उतन्तत प्रेमात रूपांतरित 
होते. दोघेही नव्याने जन्मतात आणि नवे जीवन 


जगतात हे दस्तएवस्कीने अखेरीअखेरीस सूचित 


केले आहे. पण हेही अधे स्वप्न म्हणून उरते; कारण 
तसे निश्‍चित घडते याची खात्री वाचकाला वाटत 
नाही. 

दिमित्रीवर खतांचा आरोप ठेवला जाण्यापूर्वीच 
एके ठिकाणी ग्रूश्ेंका त्याला म्हणते, “ मी तुझ्यावर 
प्रेम करते. इतर कोणावरच नाही. मी तुझ्यावर प्रेम 
करीत राहीन, अगदी सैबेरियातदेखील.” तिचा 
पहिला. नवरा पाच वर्षांनी तिला न्यायला परत 


३५ 


आलेला असतो; पण ती त्याच्याबरोबर जात नाही. 
ती मित्त्यावरोबरच राहायचा निर्णय घेते आणि पुढे 
खुनाचा खटला झाल्यावरही त्याच निर्णयाला ठाम- 
पणे चिकटूनही राहते. मित्त्या खुनी आहे असे सर्व- 
जण म्हणत असताना आणि ज्य्रींनी तसा निकाल 
दिला असतानाही मित्त्या आपण खून केलेला नाही 
असे सांगतो तेव्हा त्याच्यावर दोघेचजण ठामपणे 
विदवास ठेवतात आणि मित्त्याचे मनोधैर्य सावरून 
धरतात ते म्हणजे आल्योशा आणि ग्रूशेंका हे दोघे. 
* सारी माणसे मित्त्याच्या विरुद्ध आहेत ' असेच 
त्याच्यावर निस्सीम प्रेम करणारी ग्रूश्षंका म्हणत 
राहते. 
अर्थात घडते ते रूपांतरही विलक्षण उंची गाठ- 
णारे आहे आणि नाटयमयदेखील आहे. दस्तएव- 
स्कीचा आक्यावादच त्यातून प्रकट झालेला दिसून 
येतो. ' माझ्यात नवा माणूस जन्माला आलेला आहे ' 
हे दिमित्रीचे उद्गार पुरेसे बोल्के आहेत. 
स्त्रिश्‍चॅनिटीच्या मूळ विचारचौकटीच्या बाहेर 
राहून तुलनेने टोकाला न जाता, स्त्री-पुरुष प्रेमाचे 
चित्रण दस्तएवस्की करीत नाही, असे नाही. मौज 
म्हणजे खुद्द स्वतःच्या जीवनातील प्रेमप्रकरणांचे 
त्याने जे प्रक्षेपण ' चिरंतन पती ' आणि ' जुगारी ' 
या कादंबऱ्यांत केले आहे ते निधर्मी स्वरूपाचे आहे. 
त्यात उत्कटताही कमी आहे. त्यात ' घडले ते सांगि- 
तले ' असा भाव दिसतो. भ 
नाताल्या आणि वेल्यानिनोफ यांचे प्रेम हे दस्त- 
एवस्कीचे आणि त्याच्या पहिल्या पत्नीचे-मार्या 
दिमित्रीयेवनाच्या प्रेमप़रकरणाचे प्रक्षेपण आहे. 
अर्थात कथेसाठी आवश्यक ते फेरफार त्याने केलेले 
आहेत. नाताल्या नवर्‍याला फसविते आणि व्यभि- 
चारी प्रेम कौशल्याने चालू ठेवते. पुढे वेल्यालाही 
दूर करते आणि अगदी तरुण आटिलरी अधिकारी 
जवळ करते, ह्या घटना प्रत्यक्षातील घटनांशी जुळ- 
णाऱ्या आहेत हे दस्तएवस्कीच्या चरित्र!चे वाचक 
जाणतात. ' जुगारी * मध्ये तर, दस्तएवस्की आणि 
पोलिना सुस्लोवा यांचे प्रेमप्रकरण सुस्पष्टपणे 
आलेक्सी आणि पोलिना यांचे प्रेम होते. पोलिना 
अविवाहित आहे पण तीही दुटप्पीपणा करतेच. 
आलेक्सीला घोळवत ठेवते पण तिचे खरे प्रेम द 
ग्रिय्य या फ्रेंच सरदारावर आहे. आलेक्सी पोलि- 


४६ 


.नाच्या वासनेची “ गुलामगिरी स्वीकारायला तयार 
असतो. किंबहुना उतावीळ झ्षालेला असतो; परंतु 
प्रत्यक्षात मिळते ती फक्त “ एक रात्र. ' प्रत्यक्ष 
मिलन दूरच राहते. पोलिंना सुस्लोंवा या समाज- 
वादी चंट लेखिकेने दस्तएवस्कीला कसे खेळविले, 
आणि पुढे कसे, दुर केले हा त्याच्या चरित्रातील एक 
महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचे सरळ सरळ पडसाद 
* जुगारी 'त उमटलेले दिसतात. 


ही दोन्ही प्रेम-प्रकरणे वाचनीय आणि रंजक 
आहेत; परंतु दस्तएवस्कीचे जबरदस्त प्रतिभासामध्यं 
आणि साहित्यिक कौशल्य यांचा प्रत्यय ती देतं 
नाहीत. 


राझुमिहिन आणि दुन्याशा यांचे प्रेम साधे आणि 
उत्स्फूते आहे. भावाळा अडचणीतून बाहेर काढण्या- 
साठी दुन्याशा लुझीन नावाच्या व्यापाऱ्याशी लग्त 
करावयास तयार होते. पण यातून .* हिंदी सिनेमा ' 


तंयार होत नाही. राझुमिहिन आणि ं दुन्याझ्या यांचे 


मिलन सहजगत्या धडते. एखादे ' स्केच ' काढावे 
तसे ह्या प्रेमाचे चित्र दस्तएवस्की रंगवितो. इतके 
आनंदी . मिलन दस्तएवस्कीत क्वचितच पहावयास 
मिळते. रास्कोलनिकोफच्या आईला राझुमिहिन 
देवदूतासारखा वाटतो परंतु उमद्या स्वभावाचा 
हा ' देवदूत ' रास्कोलनिकोफ़साठी खूप धडपड 
करतो. याला प्रबळ कारण आहे; ते म्हणजे तो 
दुन्याच्या प्रेमात आहे. दुन्यावर स्विद्रिगायलोफने 
बलात्काराचा प्रयत्न करणे, दुन्याने पिस्तुल झाडणे 
यांसारख्या घटना सिनेमात घडाव्यात तक्षा भाहेत 
हे खरे; परंतु येथेही दुन्याला स्विद्रिगायलोफच्या 
तावडीतून .सोडवायला राझुमिहिन उपस्थित होत 
नाही हे महत्त्वाचे. राझुमिहिन दुन्याला वाचवितो ते 
तिचा विश्वास संपादन , करून आणि तिच्याक्षी 
विवाह करून. असेच उत्स्फूत आणि हसरे प्रेम लिझा- 
होहलाहोवा आणि आल्योक्षा यांचें आहे. लिझा 
पांगळी आहे परंतु लिझाचे पांगळेपण मेरी लेब्यात- 
कीनच्या पांगळेपणासांरखे नाही. आणि आल्योशा 
तिच्या प्रेमात पडतो ते सहानुभूतीपोटीच नाही, तो 
तिला लग्नाचे वचन देतो; पण हे लग्न झालेले दस्त- 
एवस्की दाखवीत नाही. कळत नकळत दोघांची मने 
कशी एकमेकांत गुंततात एवढेच कौशल्याने आणि 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


नाजूकपणे तो दाखवितो (अशा प्रकारची संदिग्धता 
ठेवणे ही त्याची खास क्लृप्ती). 

तो प्रेमात पडलेल्या व्यक्तींचे चित्रण करतो आणि 
त्याच्या बव्हंशी व्यक्‍ती प्रेमात पडलेल्या असतात. 
अगदी स्मेर्याखोफदेखील ! स्मेर्याखोफ तर अगदी 
नीच, अधम पात्र. म्हाताऱ्या कारामाझोफचा अनौरस 
मुलगा. उत्तम कढी बनविणारा त्याचा आचारी, 
प्रत्यक्ष खून तोच करतो. 

पण वाचकाला क्वचितच आठवतो तो खुनाच्याच 
आधी काही दिवस गिटार वांजविणारा आणि त्यावर 
छांनसे गाणे .म्हणणारा हा प्रियकर. चांगलेचृंगले 
कपडे घालून, केसाला पोमेड लावून त्याच्या प्रेयसी- 
बरोबर- मारिया कोंद्रा तियेवनाबरोबर- तो गुलूगुलू 
गप्पा मारीत बसलेला. आणि आपण वाचक लपून 
बसलो आहोत, आल्योश्याबरोबरच वेलीच्या मंडपा- 


.मागे. 


स्मेर्याखोफच्या मनात खोलवर, खुनाचा विचार 
यावेळी पक्का झाला आहे; पण मारियाशी गप्पा 
मारणारा हा प्रियकर गाणे गातो- 
* शा 0 ]म2 50 आण्णा 
एळ' गाण तहा 1 नार 
पुणाट एत 18062 गाटा'......०४ 
_ ७7 एहा' ह्यात शा€ ! 
(01 पाटा कयात एट ! 
-_ पाह द्यात हट 1!” 
दिमित्रीला ग्रूशेंका आहे हे आपण विसरूच शकत 
नाही. स्मेर्थयाखोफलाही एक मारिया आहे, हे मात्र 
आपणं विसरतो. दस्तएवस्की हा जास्त सहूदय आहे. 


-अधमांतील अधम व्यक्‍तीलादेखील त्याच्या साहित्य- 


विश्‍वात प्रेमाचा स्पर्श हा होतोच. प्रिन्स सेर्जायला 
जर ओल्या भेटू शकते तर स्मेर््याखोफला मारिया 


- का भेटू नये ? आणि या प्रेमासाठी परमेश्वराने 


त्यालाही का क्षमा करू नये ? 
कात काण जाला वराट पाण्ण्पा्टर ९९ 
४८2 
0९॥०/ल' वात ९५९५८! 1691, 01 1851 ! 
असे हेलीने पदिचिमी वाऱ्याला उद्देशून म्हटले आहे. 
देस्तएवस्कीतील स्त्री पुरुष प्रेमाचे असेच वर्णन 
करावे लागेल. ते मंद झुळूक म्हणून येत नाही. तर 
श्षज्ञावात म्हणून माणसांच्या जीवनात प्रवेश करते, 


दस्तणवस्कींतील ' प्रेम 
. महती दस्तएवस्की क्या तऱहेने मांडतो याचे सर्वो- 


आणि ती जीवने उद्ध्वस्त करते. उद्ध्वस्त झालेल्या 
जीवनातही तेच नवचैतन्य निर्माण करते, वसंत- 
बहर घेऊन येते. 

अक्षा प्रेमाचे मत चित्रणच दस्तएवस्की करतो 
प्रेम म्हणजे अमुक, प्रेम म्हणजे तमुक असे वर्णन 
करणारी सुभाषितवजा चमकदार वाक्ये तो टाकीत 
नाही. शिक्षकी किवा शाहिरी सूर तर तो कधींच 
लावीत नाही. स्त्री-पुरुषातील प्रेमाची, नाती तो 
रंगवितो. बोलके भेदक प्रसंग उभे करतो. प्रेमिकांच्या 
व्यक्तिरेखा निर्माण करतो. प्रेमाचा-प्रेषित होण्याची 
तयारी तर तो कोठेच दाखवीत नाही. 


प्रेमाची बंडखोरी किंवा हौतात्म्य दंस्तएवस्कीत 


नाही. मादाम बोवारी आणि सिडने कार्टन त्याच्या. 


विश्‍वात भेटत नाहीत. बाह्य सामाजिक बंधनांनी 
परंपरांच्या ओझ्याखाली स्त्री-पुरुषातील नाजूक 
प्रेमभावना चिरडल्या जात आहित, प्रेमाचा मोठा 


कोंडमारा होतो आहे असे तो दाखवीत नाही तो 


प्रेमाची शोकात्मिका रंगवित नाही, तर प्रेमामुळ 
होणार्‍या शोकात्मिका रंगवितो. आणि या शोका- 
त्मिका काही वेळा धूसर, गूढ रंगही धारण करतात 


स्वातंत्र्याबरोबरच एक ईश्‍वरी, दवी मूल्य म्हणून 
दस्तएवस्की प्रेमाचा गौरव करतो. स्त्री-पुरुष प्रमा- 
चाही गौरव करतो परंतु हा गौरव खास देस्त- 
एवस्कीय पद्धतीनेच येतो. म्हणंजे त्यात निर्णायकता, 
जोर, जोष नसतो. असते ती आतेता, आगि हृद- 
याला भिडणारी तीक्ष्णता 

* दी मीक वन्‌ ' ही अखेरीच्या काळात १८७६ 
मध्ये लिहिलेली अप्रतिम कथा, स्त्रीपुरुष प्रेमाची 


संदर्भ 


- १: 


त्कृष्ट उदाहरण होय. 

_ कथेचा नायक वस्तू गहाण घेणारा सावकार 
आहे. तो नायिकेला जवळ करतो, पण तिच्यावर 
प्रेम करीत नाही. ती अपेक्षा प्रेमांची करते पण 
स्वत: पुढाकार घेण्यातही तिला कमीपणाच वाटतो. 
प्रमाची जागा द्वेष घेते, आणि ती नायकावर गोळी 
झाडण्याचाही प्रयत्न करून पाहते, तो फसतो. 


नायिकेला प्रेमाने जिकायला हवे होते; तिला 


'नमवन नव्हे हे नायकाला उमगते. पण केव्हां? तर 
'नायिकेने आत्महत्या. केल्यावर. . नायिका आपल्या- 


वर मूक प्रेम करीत होती हे त्याला फार उशिरा 


उलगडते. . तिच्या प्रेताशेजारी बधिर आणि सुन्न 


होऊन  बसल्यावरच त्याला स्त्री-पुरुषातील. या 
जीवनदायी नात्याची आणि एकंदर मानवी प्रेमाची 
महती जाणवते. 

. तो .वैतागाने उद्गारतो- “ तुमच्या कायद्यांची 
मला आता पर्वा.तरी काय ? तुमच्या चालीरीतींचा 
नीतितत्त्वांचा, जगाचा, देशाचा, ब्रीदाचा मला काय 
उपयोग ? - पण...... सारे काही मृतवत आहे. 
निर्जीव झालेले. सवंत्र पडले आहे. फक्त एकाकी 
माणसे आणि सवंत्र- शांतता. अशा प्रकारच्या जगात 
राहतोय आपण. “ लोकांनो, एकमेकांवर. प्रेम करा 
कोण म्हणाले हे? ही . आज्ञा कोणाची आहे-? 
घड्याळाचा लंबक भावनाशन्य तऱ्हेने, भयानक 
रीतीने आवाज करतोय. पद्दाटेचे दोन वाजलेत...” 

होय ! दस्तएवस्कीत खऱ्या प्रेमाची पहाट होते 
हे नक्की, पण प्रेयसी किवा प्रियकर, कोणाचा तरी 
एकाचा बळी रात्रीने घेतलेला असतो, त्यानंतर 


1. ऐदवए०७५ शि. 0ळॉगिंर्शक्लफ ७. या (७ 0पायांट्या, 1.5. 1951. ४.४.) 
आणि ?०१०९ फे. 9्णिन्छेश 9. 84. ( कागज एट ८७, 1971 


प. 


2. सिठयाता हि. पुट 8700 1.003८१्ट ?. 01. (एफ ०00 1957 101000) 
3. छट'त9360 २ 10०गिं९श्थे ७. 117. (०५ 8171010050 1.10, 19597 १. ४.) 


9] 


७ ७ 


३८ नवमारस मार्च, १९८५ 
साभार पोच 


क: अक्षता (अध्यात्मिक काव्यसंग्रह )- सौ. स्नेहलता /साबंभोम- वसंत वरखेडकर; कॉन्टिनेन्टल 
यशवंत किनरे; प्रकाशक यशवंत रघुनाथ किनरे, प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-४११०३०; १९८५; 
ब्लॉक नं. १३, नवल सहकारी गृहरचना संस्था पू. १६८; कि. ३५ रुपये. 
नारायण पुणे- ०; १९८०;  , 
डन मृन माक म पया 9$ शिरवाडकरांची नारके- सौ. शोभा देशमुख; 
रौ कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर पुणे- 
क्ष-किरण दृष्टीतून रामायण- दत्ताराम, हिंदु ४११०३०; १९८४; पू. ९३; कि. १२ रुपये. 
धर्म-संस्कृती मंदिर प्रकाशन, धंतोली, नागपुर 
४४००१२; १९८५; प्‌. १५८; कि. र्ष स्पये. मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास- रा. के. लेले; 
वि न कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे- 

$ महानुभाव संशोधन: २ - डॉ. वि. भि. कोलते; ४११०३०; १९८४; पू. ११६५; करि. १५० रु. 

अरुण प्रकाहन, मलकापुर (बुलढाणा) ; १९८४; शर | 

प. ३०४; किं. ३० स्पये. चोमा महार- शिवराम कारंत, अनुवादक 

त ___. इयामलता काकडे; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
/ र प्रज्ञांजळी (तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी गौरव विजयानगर, पुणे-४११ ०३०; १९८५; पू. 

ग्रंथ) - श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार, पुणे- ११७; कि. १५ रुपये. 


४११०३०; १९८५; प. ३४७; कि. र. 
च मळ कत 08 क नाट्यसमीक्षा : काही दृष्टिकोण - संपा. 
४ पेटळेळे दिवल (आठवणी )- अनंत भालेराव; डॉ. वि. भा. देशपांडे; मेहता पळ्लिशिग हाऊस, 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० ज्ञनिवार, पुणे ४११०३० १२१६ सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०३०; १९८५; 
१९८५; पृ. ११०; कि. २५ रुपये. पृ. १०३; कि, २२ रुपये. 


> 


"४ आलो याचि कारणासी (निवडक अग्रलेखांचा $ ग्रामीण साहित्य $ स्वरूप आणि शोध- 
संग्रह) - अनंत भालेराव; श्रीविद्या प्रकाशन, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले; मेहता पन्ल्िशिग 
२५० झनिवार, पुणे-४११ ०३०; १९८५; हाऊस, १२१६ सदाशिव पेठ, पुणे- ४११ ०३० ; 
पृ. १५४; कि. ३२.५० रुपये. १९८५; पृ. १३२; कि. ३० रुपये. 


ह काही सोनेरी काही चंदेरी- श्यामकांत “क पंचवटी ( लेखसंग्रह )- रा. ग. जाधव; मेहता 
गोखले; श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार, पुणे-  पन्लिशिग हाऊस, १२१६ सदाशिव पेठ, पुणे 
४११०२०; १९८५; पृ. ११५; कि. २५ रुपये. ४११ ०३०; १९८५; पू. ९४; कि. २० रुपये. 


७ ७ ७ 


फेब्रु. १९८५ च्या ' नवभारता'त अक्षरवेध या सदरात “ 
परीक्षण प्रतिमा केसकर यांचे होते. त्यांचे नाव चुकीचे छाप 
* दिनकरराव जवळकर समग्र वाड्मय ' या 
नाव छापायचे राहून गेळे. वरील चुकांबद्दल दिल्गीर 


गोदातटीचे कैलासलेणे ! या पुस्तकाचे 


ले गेले आहे. तसेच .याच सदरातील 
परीक्षण रा, ना. चव्हाण यांनी केले होते. त्यांचे 
आहोत. 


शासकिय मल: 


अक्षरवेध 


१. खेळ : नामदेव ढसाळ, प्रास प्रकाशन, मुंबई, नाताळ १९८३, करि. पंधरा रुपये. 
२. दहा वाय दहा : सेझार व्वाय्येहो, दि. पु. चित्रे, प्रास प्रकाशन, मुंबई, नाताळ १९८३. 


कि, बारा रुपये. 


“ खेळ ' हा नामदेव ढसाळ ह्यांचा पाचवा व 
“ दहा बाय दहा ! हा दिलीप पुरूषोत्तम चित्रे ह्यांचा 
तिसरा कवितासंग्रह. दोन्ही संग्रह अलीकडेच प्रास 
प्रकाशनातफे प्रसिद्ध झाले आहेत. ' दहा बाय दहा ' 
संग्रहात दि. पु. चित्रे ह्यांनी स्पॅनिश कवी सेझार 
व्वाय्येहोला उहेशून लिहिलेल्या दहा स्वतंत्र कवितां- 
खेरीज सेझार व्वाय्येहोच्या दहा कवितांचा त्यांनी 
केलेला अनुवादही आहे. म्हणून कवितासंग्रहाचे 
नाव ' दहा बाय दहा '. या संग्रहांनी मराठीतील दोन 
प्रथितयश कवींच्या काव्यवाटचालीतील वेगळे टप्पे 
निश्‍चित केले आहेत. 


नामदेव ढसाळांच्या आजपयंतच्या काव्यवाट- 
चालीवर नजर टाकली तर ते सामाजिक बांधिलकी 
उघडपणे स्वीकारणारे कवी आहेत हे स्पष्ट होते. 
जनसंघर्षात प्रत्यक्ष उतरून जनमनाची आंदोलने 
उमटवणे, समाजवास्तवांचे यथाथ दर्शन घडवीत 
असतानाच बंधनात जखडणाऱ्या चौकटी मोडणे 
या ढसाळांच्या याआधीच्या संग्रहांमधील कविते- 
मागच्या प्रेरणा आहेत. म्हणूनच ' मूख म्हाताऱ्याने 
डोंगर हलविले ' संग्रहाच्या प्रस्तावनेत ते कवितेकडे 
सामाजिक परिवतंनाच्या लढ्यातील हत्यार या 
भूमिकेतून पाहताना दिसतात. विद्रोह ही त्यांच्या 
आजवरच्या कवितेची प्रमुख प्रवृत्ती आहे. ' खेळ ' 
संग्रहातील कवितेमागची प्रेरणा व तिची प्रवृत्ती 
मात्र यापेक्षा पुर्णपणे वेगळी आहे. “ खेळ 'मधील 
ढसाळांची कविता कोणतेही तत्त्वज्ञान सांगत नाही. 
विशिष्ट सामाजिक विचारसरणीचा पुरस्कार करीत 
नाही. क्रांतीच्या घोषणा देत नाही, विषम समाज- 
व्यवस्थेतील शोषणाला व्यक्‍त करीत नाही. सामा- 
जिक-राजकीय परिस्थितीचे व तिच्यामुळे निर्माण 
झालेल्या प्रवृत्तींचेही चित्र ती रेखाटत नाही. 'कविता 


ही सामाजिक परिवतंनाच्या लढ्यातील हत्यार 
असते “ ही भूमिका मागे पडून ढसाळांची “ खेळ '-- 
मधील. कविता आता पुर्णपणे आत्मतिष्ठेच्या 
पातळीवर वावरताना दिसते. आजपर्यंतच्या काव्य- 
प्रवासात अदृश्य राहिलेले स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व, 
व्यक्तिगत जीवनानुभव कवितेतून आविष्कृत करणे 
ही या कवितांमागची प्रमुख प्रेरणा आहे. त्या अर्थाने 
ती बरीचशी आत्मपर, खाजगी जीवनानुभव व्यक्‍त 
करणारी कविता आहे. या कवितांमधून कवीचे 
वैयक्तिक अनुभव, भाववृत्ती, भावना यांचे प्रतिबिंब 
उमटलेले दिसते. इथे ढसाळ स्वतःच्या भाव- 
विश्‍वाचा वेध घेताना दिसतात. त्यातील अंतरंगाचे 
दर्शन घेण्याचा प्रयत्न करतात. ढसाळांच्या कवितेचे 
हे नवे स्वरूप “ खेळ' मधून पहायला मिळत 
असल्यामुळे संग्रहाच्या मलपृष्ठावरील “ हे नामदेव 
ढसाळ तुम्हाला ठाऊक नसलेले, तुमच्य़ा ध्यानीमनी 
नसलेले, तुमच्या स्वप्नीही नसलेले ते कोणता खेळ 
खेळताहेत ?? या प्रश्‍नातील ढसाळांचे वर्णन योग्यच 
म्हटले पाहिजे. ढसाळांचे हे आजवरचे अव्यक्त रूप, 
व्यक्‍्तिमत्त्वच ' खेळ ' मध्ये पहायला मिळते. 
नामदेव ढसाळांनी मांडलेला हा नवा खेळ प्रेमाचा, 
कामविलासांचा आहे म्हणूनच त्यांनी संग्रह अपेण 
केला आहे तोही ' समस्त स्त्री-पुरुषांच्या काम- 
विलासांना. ' प्रेमानुभूतीशी व लंगिक आकर्षणाझी 
निगडित असलेले हे अनुभवविश्व आहे. ढसाळांच्या 
या प्रेमकवितांना त्यांचे असे एक स्वतंत्र रूपरंग 
आहे. जे आजवर मराठी कवितेत जवळ जवळ 
दिसले नव्हते असे म्हणता येईल. लैगिक अनुभवाला 
व्यक्त करणारी धीट कविता पु. शि. रेग्यांनी 
विपुल लिहिली; परंतु त्यांच्या अनुभवात व ढसा- 
ळांच्या अनुभवात मूलभूतच फरक आहे. ढसाळ 


४० 


ज्या विशिष्ट परिसरात वाढले त्यामुळे त्यांची प्रेमा- 
त्तोल अथवा लंगिक आकषंणातील अनुभव घेणारी 
संवेदनशकक्‍्तीच मूलतः: वेगळी, वहुपेडी' आहे. ती 
नुसतीच धीट नाही तर रासवट आहे. आडदांड आहे. 


भेमानुभव हा त्यांच्या एकंदर अनुभवाचाच, जीवन 


जयष्याच्या प्रक्रियेतलाच एक भाग आहे. त्यामुळेच 
ते सहसा भावविवश् होत नाहीत. संकेताच्या 
आहारी जात नाहीत किवा प्रेमावरचे कृत्रिम भाष्यही 
करीत नाहीत. मोकळ्या मनाने, धीटपणे या अंनुं- 
भवांना. सामोरं जायचं, त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या 
सवें मनःस्थितींचा स्वीकार करायचा असं हे कविमन 
आहे. अनुभवाचा सच्चेपणा इथे ठायी ठायी जाण- 
चंतो व तो काव्यांतर्गत प्रमाणांनीच सिद्ध होतो. हा 
अनुभव प्रांजळ, सच्चा, काहीसा बेमुवंत, नैतिक 
बंधनं, दडपणं फारशी .न जुमानणारा असल्यामुळे 
तो आदिम कामप्रेरणांशी नातं सांगणारा आहे. 
इलीलाइ्लीलतेच्या सीमारेषा धूसर करणारा आहे. 
कामक्रीडेत रंगलेल्या मानवाच्या अंतमनाची कातडी 
सोलून काढणारा आहे. असा अनुभव सांकेतिक, 
कृत्रिम किंवा नकली असणे कसे शकय आहे ? 
स्त्री व स्त्रीचा सर्वांगाने आलेला अनुभव हा- 
खेळमधील कवितेचा केंद्रबिंदू आहे. स्त्रीची व स्त्री- 
पुरुषांमधील झारीरिक संबंधांची अनेक रूपे त्यातुन 
आविष्कृत होतात. या संबंधांमधील वास्तव ढसाळ 
भावना-विचारांच्या ठरावीक, पारंपरिक आझया- 
तुन व्यक्त करीत नाहीत. स्त्री-पुरुषांमधील शरीर- 
संबंधांकडे अत्यंत निरोगी, .ठोस व वास्तव दृष्टीने 
पाहणारा हा कवी आहे. स्त्री-पुरुषसंबंधातील या 
अनुभवांना अनेक वैयक्तिक, खाजगी संदर्भ तर अस- 
तातच; 'पण त्याचबरोबर सामाजिक 'परिस्थितीचा 
व्यक्‍तीच्या जीवनावर /होणांरा परिणामही ढसाळ 
अत्यंत प्रभावीपणे व्यक्‍त करतात. 
स्त्री-प्रेमानुभवातूंन उगंम पावलेल्या या कवितां- 
मध्ये माशयातची विविधता तर दिसतेच; परंतु ती 
प्रौढ, गंभीर रूपही धारण करताना दिसते. याचे 
कारण ढसाळ स्त्रीकेंडे सर्वप्रथम माणूस म्हणून 
पाहतात वः नंतर प्रेयसीच्या रूपात. स्त्री ही आधी 
माणूस महे, या पुरुषप्रधान संस्कृतीत तिची अवस्था 
तःर अधिकच बिकट' आहे, याची . जाणीव त्यांना 


अँसंल्यामुळेच ते म्हणतात, 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


मरणासन्न दक्षेत उपेक्षेला प्रारंभ झाला आहे 

तू कुणाच्या विरहात अश्रू ढाळतेयस ? 

नशिबाचा अत्त्याचार 

तुं आजवर कुठल्या कल्पनेत होतीस तल्लीन 

या प्राणावर फुंकर घालून 

ही विषबाधा थोडीचं थांबेल ! (६. ३४) 
तिच्या व्यंक्तिमत्त्वालाच पिचून काढणार्‍या समाज- 
वास्तवाची जाण असल्यामुळेच कवीला * भुकेच्या 
पोटी फुलणारं स्मिताचं डाळींब ' जसं दिसतं, तशीच 
“ तुझ्या देहाची प्रशंसा करायची माझी क्षमताच' या 
वास्तवाने हिरावून घेतली आहे हेही उमजतं. ढसाळ 
स्त्रीकडे एक वासनापूर्तीचे सांधन म्हणून स्त्रीत्वांला 
कमीपणा ऑणणाऱया दृष्टीने पांहत नाहीत. 
तसेचे स्त्री एंक पवित्र, आदरे, उदात्त ' वस्तू ' 
आहे, अश्या. प्रकारच्या आदशंवादी दृष्टीनेही ते 
स्त्रीकडे पाहत नाहीत. त्यांच्या कविमनातील 
पुरुष स्त्रीकडे एक 'स्त्री' म्हणून पाहतो व 
म्हणूनच त्यांच्या कवितेतील ' मी ' पुरुषाची भूमिंका 
घेऊन स्त्रीच्या शरीरमनांचा अंनृंभव घेतो. त्यामुळे 
इथे स्त्रीची जक्षी विविध रूपे दिसतात तक्ीच 
या 'मी' ची, पुरुषाचीही विविध खूपे दिस- 
तात. कामविश्‍वाच्या वास्तवातील अनेक स्तर दिस- 
तात. अनेक तऱ्हा दिसतात. या शारीर अनुभवातून 
इंद्रियसुखाच्या संघधेदना जशा झरत असतात, तसेच 
शरीर संबेदनांनी भरलेले, पंरतु सांडपाण्याचा वास 
असलेले कुरूप वास्तवही त्यातुन उभें रहांते. मेयु- 
नातून प्रकंट होणारी पशुवृत्ती या पुरुषाला जाणवते 
आणि भंग त्याला * एका रात्रीकडूनं दुसऱ्या रात्री- 
कडे सरकणारे मैथुनाचे लटांबर ' दिसते. * स्वतः 
तल चिरंजीव गुलाम आणि जुलमी सैतान ! दिसतो. 
स्त्री-पुरुषांच्या समागमातली आदिम शिवशक्ती 
दिसते. ढसाळांच्या काव्यानुभवाच्या मुळाशी पुरुष- 
मनाला लागलेली स्त्रीची सनातन, मूलतम ओढ 
आहे. '- मी साद घालतोय तुला युगानुयुगे ' असे ते 
या स्त्रीला उद्देशून म्हणतात पण त्याचबरोबर ती 
ज्या परिस्थितीत जगते आहे त्याचे विलक्षण असे 
भानही त्यांना आहे. त्यामुळे त्यांच्या काव्यसष्टीतील 
पुरुषाला स्त्रीचे शरीर-मन नुसते सौंद्यमय, काम- 
मय, प्रेममयच केवळ वाटत नाही, तर तिच्या 


अक्षरवेच 


लावण्याभोवतीचे दुःखाचे विश्‍वही त्याला दिसते. 
हे विश्व दांतेच्या नरकासारखे त्याला भासते 
गत रात्रीतलळं 
वेदनेचं झाड 
तुझ्याशी बोलू इच्छितंय 
आणि तु तर चक्क 
कपडेच उतरवायला लागलीयस 
आता कठिणच माहे सगळं 
-'दांतेच्या नंरकासारखं (पृ. ३६) 
चेदनेचं झाड बाजूला ठेऊन, आपलं सवं दुःख गिळून 
. स्त्रीला अंगावरची वस्त्रं उतरवायला लावंणारा हा 


नरक आाहे. आपली प्रेयसी भोगत असलेला हा नरंक 


कवीने. नुसता पाहिलेंल्याच नाही तर अनुभवलेला 
आहे.त्याचे चटके त्यालाही बसलेले आहेतं. * भर- 
थूर होऊन वाहणारी जखमांची नेदी ' त्याच्याही 
अंगावरून ग्रेली आहे पण त्याचबरोबर ही 'जखमांची 
नदी ' आतल्य़ा आत गोठवायची असेल, दुःखाचं हे 
विश्‍व विसरायचं असेल तर भावनेवरली आयाळ 
झटकून मेथुनातील या कामविश्‍वालाच सामोरं येलं 
"पाहिजे हेही त्याला माहीत आहे. आयुष्यातलं 
अंतिम श्रेयस त्यातच आहे अंख्रे तो मानतो. 

हे आदिम कामविदव जसं दुःखाला विसरण्याचं 
बळ देतं, तक्मीच ही प्रेमभावना कबीला इतक सामधथ्ये 


देते की, तो.' एखाद्या सकाळी मी पृथ्वीचाच रंग ' 


बदळून टाकीन ' असे  आत्मविंश्‍वासपू्णे उद्‌गार 
काढतो ' मृत्यूपेक्षा श्रेष्ठ आहे प्रेम ' असे तो म्हणतो. 
“* शुभदे तुझं नाव व्हीनस ' या कवितेत हा प्रेमभाव 
भ्रतिमेच्यं भाषेतच बोळ लागतो. एका संवेदनक्षम 
मनात उत्पन्न झालेला सुक्ष्मसा प्रेमभाव हा सर्वस्पर्थी, 
समंग्र जीवनाला वेढत जाणारा कसा होतो, ते 
डसाळांनी * व्हीनस ' च्या प्रतिमेतुन संवेद्य केले आहे 
रूप-गंधं-स्पर््षादी संवेदनांनी विणलेला अत्पंत उत्कट 
असा प्रेमावुभव, त्यातील सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावनिक 
आंदोलनांसह ढसाळ या कवितेत उभा करतात. या 
भनुभवातून कवीच्या मनातील * व्हीनस ' या प्रति- 
भेला खास स्वत:चे असे स्वत्व प्राप्त होते सूक्ष्म 
भाववत्ती संद सेंद्रिय संवेदनांसहित सूचित करण्याचे 
'विलक्षण सामर्थ्यं या कवितेतील प्रतिमांना लाभलेले 
आहे. ' व्हीवसे', ' व्हॅन गॉगची स्त्रिस्तीन ' इ 
भ्रतिमांमुळे आत्मकेंद्रातून विश्‍वकेंद्रापर्यंत झेप घेण्याचा 


भा. ६ 


-4 


प्रयत्न तिच्यात दिसतो. कवितेतील आंतरिक लयही 
कवीच्या 'मनोभावनेसह वांहत असंते व त्याच्या 
मनाची _.जी आंदोलने ' तींच कवितेतील्ही' याचा 
प्रत्ययही ही कविता देते. 

मुंबई, मुंबई, माझ्या प्रिय' रांडे ' ही संग्रहातील 
शेवटची दीघं कविता आहे. मराठीत यापूर्वी मुंबई 
वर अमरक्षेख, नारायण सुंदे वं मनोहर ओक यांनी 
कविता लिहिलेल्या आहेत. मुंबईतील मानवी जीव- 
नाशी, वास्तवाशी सहकंप होण्याची या कवींची 


' वृत्तीच नांमदेव ढसाळांच्या कवितेतह्ी दिसत्ते परंतु 


मुंबईतील एका व्यापक व समृद्ध अनुभवविदवाचे 
दर्शन घडवीत असताना त्या अनुभवाकडे पाहण्याची 
ढसाळांची दृष्टी'या तिन्ही कवींपेक्षा वेगळी आहे. 


सुव यांच्या कवितेत खांद्यावर पटकूर टोकून कोकं- 


णातुनं मुंबईला आलेला * बाप ' आहे. इथे आलेली 


' कष्टकरी वर्यातली, धाम गाळणारी माणसे, जी 


मुंबईच्या वैभवाची खरी शिल्पकार आहेत, त्यांचे 
स्वत:चे जीवन मात्र शोषणाने, दारिदयाने कसे 
उद्ध्वस्त झ्ालेळले आहे याचे चित्र सुर्वे रेखाटवात. 


' कष्टकरी वर्गातील व्यक्तीचे हे भावनिक ताण 


काहीद्यी उपहासगर्भतेतून, काहीच्या वेदनेतून व्यक्‍त 
होताना दिसतात. ढसाळांच्या कवितेतही हे भाव- 
निक ताण आहेत; पण ते व्यक्‍त करताना ढसाळांचे 
संतप्व, काहीसे उग्र व्यक्तिमत्त्व दृष्टोत्पत्तीस येते. 
मनोहर ओकांच्यां * मूंबंई ' कवितेतील * मी तुझ्यातूंन 
फाटका भणंगासांरखा निघून जाईन ' या ओळीची 
आठवणं कॅरून देऊत ढसाळ म्हणतात : 

मी. तुझ्यातून फाटक्या भणंगासारखा 

निघून जाणार नाही 

तुझ सत्त्व फेडूंन घेईन 

तू अल्लखनंदाचे दरवाजे वेडझंव्यांसाठी खुळे कर 

मुंबई, मुंबई, माझ्या प्रिय रांडे 

मी तुला नंशमवून जाईन 

भी तुला खेळवून जईन 

मी तुला खिळवून जाईन 

ढसाळांचा हा दृष्टिकोनच वेगळा आहे. तो सूड 


' घेण्याचा, अराजकतेचा आहे. ज्या भांडवल्द्याहीने हे 
भीषण वास्तवं निर्माण केळे ती भांडवलक्षाही नष्ट 


करण्याऐवजी तिचा उपभोग घेण्याची, वास्तवाच्या 
अंतरंगात शिरण्याची ही वृत्ती आहे. हा दष्टिकोन 


धरे 


कुणाला मान्य झाला नाही, योग्य वाटला नाही 
तरी अभावग्रस्त, शोषित जीवनाच्या भीषण अनु- 
भवातून आलेल्या एखाद्याची मनोवृत्ती तशी घडणेही 
अगदी स्वाभाविक आहे व तिलाच. ढसाळांनी या 
कवितेत अभिव्यक्ती दिली आहे. मराठी कवितेला 
अनोख्या असलेल्या एका अनुभवविश्‍वाचा, एका 
जाणीवविश्‍वाचा या. कवितेला. स्पर्श झाला आहे. 
* गोळपिठा'तील एका कवितेत ढसाळांनी ' प्रेयसी : 
रांडेजं सोज्वळ ल्प ', * प्रियकर : भडव्याचं' म्हटले 
आहे. या कवितेतही मुंबईला उद्देशून जेव्हा ते 
* माझ्या प्रिय रांडे ' म्हणतात तेव्हा त्यांचा वंचित, 
भीषण जीवन वाट्याला आलेल्या स्त्रीकडे पाहुण्याचा 
उदार, माणूसकीने ओोथंबलेला दृष्टिकोनच - दिसतो. 
वेश्या प्रेयसीही होऊ शकते हे सुचवून ते. तिच्या 
जीवनालाच नैतिक अविष्ठान मिळवून देतात. 
ढसाळांच्या ' खेळ * मधील कवितांतर्गंत अनुभवात 
कामभावनेची आदिम प्रवृत्ती, तिच्यातील स्फोटकता, 
रांगडेपणा, .रासवटपणा,. आडदांडपणासह दिसत 
असली तरी त्या स्फोटकतेला तोलणार्‍या माणुसकीचा 
स्पर्श त्यांच्या कवितेत सवंत्र जाणवत रहातो. त्यांच्या 
कवितेची भाषाही तश्ञीच आहे. एकापरीने रांगडी, 
धीट, कंणलर पण लोभस, आक्रमक परंतु बटबटीत 
नसलेली, स्फोटक असूनही पुर्णपणे मानवी, सुंदर व 
हळुवार असूनही सहज. . व स्वाभाविक असे त्यांच्या 
कवितेचे व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या कवितेच्या भाषेनेच 
निर्माण केले आहे. एका रतरावर ती दैनंदिन 
वास्तवाह्यी नाते असलेली भाहे पण त्याचबरोबर ती 
व्यवहारातील भाषेहून वेगळी व अथंपुर्ण अनुभवांची 
निमिती करण्याइतकी समथंही आहे. 
सेझार ब्वाय्येहो (१८९२-१९३८) या पेरू देझ्ात 
जन्मलेल्या स्पॅनिश्य कवीने मोजक्या पण. जबरदस्त 
सामाजिक जाणीव असलेल्या. कविता लिहिल्या आहेत. 
शोर्का, नेरुदा वगैरेंचा तो मित्र. त्यांच्यासारखेच 
समष्टीशी नाते सापडलेला ह्या कवी. वैयक्तिक जीव- 
नातल्या. बुःखातिरेकांचा संबंध थेट समष्टी जीवनाझी 
जोडलेला त्याच्या कवितांमध्येही दिसतो. व्वाय्येहयोचे 
वैदिष्ट्य हे की विधाने टाळून तो आपले अनुभव 
व्यक्‍त करतो व त्यातुनच तत्कालीन समाजाचे अत्यंत 
जिवंत चित्र उभे राहते. सामाजिक आशयाच्या 
कवितेत वऱ्याचदा जी स्थूल सांकेतिकता जाणवते ती 


नवभारत 


मार्च, १९८५. 


. व्वाय्येहोच्या कवितेत नाममात्रही आढळत नाही. 


सामाजिक जाणिवेबरोबरच कवितेतून आपल्या अनु- 
भवांना नवे नवे घाट शोधण्याचे त्याचे सामथ्यंही 
दिसते. व्वाय्येहोच्या कवितेतील अनुभव फार खोल 
व उत्कट तर आहेच; परंतु त्यातील रचनेचा मोजके- 
पणा व नेमकेपणाही लक्ष वेघणारा आहे. अन्‌भवाची 
एकाग्रता हे या कवीचे बलस्थान. 

कवितेसाठी 'समाज*ही दुहेरी धारेची तलवार 
असते. कवितेने सामाजिक होणे हे तसे :सोपे वाटत 
असले तरी तश्ली ती होताना तिच्यातील. कलात्मक- 
तेला कुठलाही धक्का न लागू देणे हे वाटते तेवढे 
सोपे नाही. हा तोल सांभाळण्याची किमया जशी 
व्वाय्येहोळा साधली आहे तज्ञीच ती दिलीप पुरुषोत्तम 
चित्रे यांनाही साधली : आहे हे त्यांनी व्वाय्येहोला 
उद्देशून लिहिलेल्या दहा कवितांमधून स्पष्टपणे 
जाणवते. सामाजिक आक्रोश व्यक्‍त करताना कविते- 


- तील 'काव्य“जपणे ही अवघड.बाब आहेवती या 


दोन्ही समथं कवींना साधली आहे. व्वाय्येहो :व. 
चित्रे यांच्या कवितांचे विषयसूत्र एकच .आहे व ते 
म्हणजे आजचे “विषम समाजवास्तव व त्याच्या- 
खाली दडपलेला, गुदमरणारा. सर्वसामान्य मनुष्य. 
दोघांचाही आस्थाविषय सामाजिक जीवन. हाच 
माहे. । 
आजचे समाजजीवन व आजची. कविता, कला 
यांच्यातील तुटलेल्या नात्याचे, विसंगतीचे अतिशय 
मामिक चित्र व्वाय्येहोच्या संग्रहातील पहिल्याच 


कवितेत आपल्याला दिसते- 


एक गवंडी न्याहारीपुर्वीच छपरावरून पडून 
मरतो. 

तर मग मी भाता.कसली नवी. लय किवा रूपक 
सुख करूं ? 

एक पांगळा. स्वत:चा पाय खांद्यावर . घेऊन 
झोपतो. 

आता सगळं सोडून मी पिकास्सोविषयी बोलावं 


का काय ? 

कोणीतरी थडग्याजवळ बसून हुंदके देतंय. 
आता मी अकादेमीचा सभासद व्हायचा विचार 
कडं? ( पृ. २) 
अशा प्रश्‍नांमधून व्वाय्येहो समाजवास्तवाचे चित्र 
रेखाटत असतानाच जीवन व कलेतील रुंदावत 


भक्षरवेध 


चाललेली दरीही स्पष्ट करतो. कमीतकमी दाब्दां- 
तून अतिसंपृक्‍्त आदयाच्या भिन्न पातळ्या जाण- 
वून देण्याचे काम व्वाय्येहोची कविता करते. सम- 
कालाला सन्मुख असणारी: दृष्टी . त्याच्या कवितेतून 
प्रकर्षाने जाणवते. कवीची ही दृष्टी बाह्य जगताचे 
वास्तव क्षणोक्षणी टिपताना दिसते व त्या विषयीची 
आपली जाण कवितेच्या आशयातूनच, वेगळे भाष्य 
न करता व्यक्‍त करते. हे जाणतेपणच व्वाय्येहोच्या 
कवितेला सामर्थ्यं देते, अवतीभवतीचा समाज, दैनं- 
दिन जीवतातील.मानवी संवर्षं दुलंक्षून, स्वत:च्या 
व्यथेभोवती फिरणारी किंवा स्वतःच्याच रेशमी 
कोषात. अडकून .पडणारी ही. कविता नाही. सम- 
कालीन वास्तवाला. भिडत असतानाच मानवी जीव- 
नाच्या मूळ प्रेरणांचा. शोध घेण्याची तिची वृत्ती 
आहे. समाजवास्तंवाचे नेमके ' भान, सर्वसामान्य 
माणंसाविषयीची _भपार सहानुभूती व माणसाच्या 
सुंदर जीवनाचे स्वप्न हे व्वाय्येहीच्या कवितेचे खरे 
आधार आहेत. ' लोकराज्याच्या हुतात्म्यासाठी 
मतिकाचं गाणं ' या कवितेत ते विशेषत्वाने जाणव- 
तातं. मानवी अस्तित्वाचे विडंबन का व कसे होते 
आणि त्याआड कोणत्या अस्वस्थ करणार्‍या प्रेर- 
णांचे सुत्रचालन असंते यांचा वेध व्वाय्येहोची कविता 
घेताना दिसते. त्याच्या : काव्यशीलीचा विकासही 
त्यामुळे आशयाच्या अनुरोधानेच.झलिला दिसतो 


: आपण संमाजाशी एका विशिष्ट -नात्याने बांध- 


लेले आंहोत आणि हे असे बांघलेपण नंसर्गिकच 
आहे ही जाणीव दि. पु. चित्र्यांच्या कवितेमागे 
(.' कवितेनंतरच्या कविता ' ) पारवंभमीसारखी 
उभी असलेली दिसायची. ' दहा बाय दहा ' मधील 
त्यांच्या स्वतंत्र रंचनामधून ती- भाता ठळकपणे, 
उघडपणे पुढे, आलेली. दिसते. तिचे अस्तित्व या 
सर्वच कवितांमधून स्पष्टपणे जाणवते. 

कोणताही सुजाण, प्रगल्भ कवी पोकळीत राहेत 
नाही. तो त्यांच्या भोवतालाशी . प्रत्यक्षपणे वा 
अप्रत्यक्षपंणे संबंध ठेवून असतो. तेथील मूल्यांचे 
संस्कार त्याच्यावर झालेले असतात. तेथील वेग- 
वेगळे प्रश्‍न त्याला जाणवत असतात. जीवनातील 
विषमता, विसंगती, विसंवाद त्याला दिसत असतों. 
या सगळ्यामुळे त्याला आपण व समाज यांच्यांतील 
अतुठढ नात्याची जाणीत्र असते. चित्र्यांच्या * दहा 


जीवनाविषयी प्रामुख्याने, असायचं. 


:रे 


बाय दहा ' च्या आधीच्या काव्यप्रवासावर नजर 
टाकली तर असे दिसते'की;, माणसाचे मन व त्याचे 
अस्तित्व या दोन गोष्टींवर खिळून राहणारी त्यांची 
कविता आहे व या अस्तित्वाविषयीच्या चितनातूनच 
त्यांचे समष्टीक्षी असलेले नाले अप्रत्यक्षपणे जाण- 


वायचे. विशिष्ट विचार आग्रहाने,वारंवार मांडण्याची 


चित्रे ह्यांची प्रवृत्ती नाही.. एखाद्या विशिष्ट विचार- 


'सरणीचा पुरस्कारही .तिच्यात दिसत नाही. तसा 


तो ' दहा वाय. दहा '. मध्येही. नाही. मूल्यात्मक 
जीवनाची ओंढ, व त्याचा .प्रत्यक्षातील अभाव 


- यांच्या विरोधात्मक जाणीवेतून या कवीर्च संवेदना- 


विश्व इथे साकारलेलं दिसतं. भाजवरच्या त्यांच्या 
कवितेतील चितन स्वत:विषयी .आणि व्यक्‍तीच्या 
:* दहा. बांय 
दहा ' त ते:समाजवास्तवाला सरळ सरळ भिडताना 
दिसतात. समष्टीशी असलेलं धूसर नातं..इथे सूर्य- 
प्रकाशाइतकं स्पष्ट. होतं. ..समष्टी .. मत्नाचे चित्र 
रेखाटणे हीच या कवितांमागची प्रमुख प्रेरणा-आहे. 
चित्र्यांच्या काव्यवाटचालीतील या नव्या प्रेरणांची 


.. जाणीव त्यांना स्वतःलाही ठाऊक आहे याचा प्रत्यय 


पुढील ओळींमधून मिळतो 
पूर्वी. वाटायचं की सर्व संपल्यावर 
एक निराकार तेजस्वी आत्मा उरतो 
भाताः दिसतोय - 
-एक अजस्र कोथळा 
आणि माणसाची 
. कायम भळभळणारी.भूक (पृ. २४) 
२. मात्र मी इतरांची दु:खं आजूबाजूलाच ठेवली 
गणपती भोवती जल्ली आरास 
गल्लीत लाऊडस्पीकर गात. होता 
तेव्हा मी कानावर हात ठेवून . 
आतली क्षांतताः सांभाळली. (पृ. २६) 
आणखी एका ठिकाणी तर चित्रे स्पष्ट कबुलीच 
देतात की, ' दारिदयाइतकी, सवंकष. कविता लिहा- 
यचं कधीच माझ्या मनात आलं नाही. (प्र. २१). 
व्वाय्येहो व आपल्यातील फरक सांगताना चित्रे 
म्हणतात : 
आपल्यातला फरक एवढाच 
पावाचा तुकडा बघत्ताच .- 
तुझ्या नजरेसमोर उपाशी तोंडं उघडतात 


3: 


तर मी भुकेच्या तुरुंगात 

पोटभर पावित्र्य शोधतो म्हणून 

मला वाईनचा ग्लास आठवतो. 
असे जरी चित्रे म्हणत भसळे, तरी सभोवारचं धग- 
धगतं, भेसूर वास्तव ते किती सूक्ष्मपणे पाहतात 
याच्या खुणा “दहा बाय दंहाः मधील कवितेत जागो- 
जाग दिसतात. बाह्यविश्‍व व कविमन यांच्यातील 
ताणातुनच या कवितांमधील वास्तव साकारत जाते. 
संग्रहातील आठ व नऊ क्रमांकाच्या कवितांतून चित्रे 
यांच्या अनुभवांचा संदर्भविषय असणारे बाह्यविश्‍व, 
या विश्वाशी चित्रे ह्यांचे जुळलेले नाते, त्यांच्या 
कविमनाचे वृत्तिविशेय आणि या सर्वांतून निर्माण 
होणारे संभाव्य ताण या सर्वांचेच दन घडते. काही 


वेळा चित्रे सामाजिक, सांस्कृतिक तपशीलाची संघट- 


नाही बांधताना दिसतात. उदाहरणाथं : 

शहरात कवट्या फुटतात, कोथळा बाहेर येतो 

निष्पाप माणसानं रस्ता ओलांडायचा म्हटला तर- 

काय हे ? लॉरीभर केळी, प्रेत टायरखाली ! 

(पृ. २५) 

शहरी संस्कृतीत धुसमटणारं मानंवी जीवन या 
भोळींमधून दिसतं. अवाढव्य वाढणाऱ्या महानगरा- 
तील बदलत्या संस्कृतीचे व त्यातील भेसूर वास्त- 
वाखाली कुचंबणाऱ्या मानवी जीवनाचे चित्रण ही 
कविता करते. क्रमांक सातच्या कवितेत चित्र्यांनी 
कष्टकरी वर्गाच्या, शोषित वर्गाच्या वास्तवापासून 
स्वतःला दूर ठेवणाऱ्या मध्यमवर्गाचे अतिदाय 
प्रत्ययकारी चित्रण केले आहे. 

क्रमांक नऊ ही कविता संग्रहातील अत्यंत लक्ष- 
णीय कविता आहे. ' कतंव्याच्या गोणपाटात ज्ञान 
भरून घेत शिंकणाऱ्या-सवरणाऱ्या मुंबई शहरातील' 
एका शाळा मास्तराच्या आयुष्याचा, परिस्थितीने 
हतबल झालेल्या त्याच्या आयुष्याचा.आलेख मांड- 
तानाच चित्रे आजवरच्या मराठी कवितेचाही आलेख 
मांडतात आणि ही सबंध कविता. प्रत्यक्ष जीवना- 
पासूनच कशी सांधा तुटलेली होती हे नेमक्‍या 
शब्दांत सांगतात ; 

दरम्यान केशवसुतांची प्रतिभा तारांगणात जातें 

बालकवि आनंदानं कुरणात लोळून येतात. 

तांबे लाइन मारतात आणखी एका घरंदाज बाईवर 

धट जिचा रिकामा नळावरी. 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


फस्टेक्लास मधून प्रवास करणारे मढेकर 
इंग्रजीतल्या इंग्रजीत पुटपुटत असतात. (पू.३६) 
अद्यांसारख्या ओळींमधून चित्रे कविता व जीवन 


* यांच्यातील विसंगती दाखवतात व प्रश्‍न विचारतात, 


'मास्तरांच्या चहात असं काय अमृत आहे की ज्या- 
मुळे त्यांना कविता शिकवायला उत्साह येतो? ' नंतर 
प्रश्‍नाचं उत्तर देताना चित्रे आजचं सबंध समाज- 
वास्तवच अवघ्या चार भोळींमधून उभं करतात. 


ब्रुकबांड कंपनीच्या मळ्यातले सर्व बलात्कार 

गाळले जाऊन त्यांचं अवीट सुख कपांत आलंय 

त्यातच साखर पडलेली आहे 

दक्षिण महाराष्ट्रातल्या अस्पृद्यांच्या हड्डीनं 

स्वच्छ दाणेदार बनलेली (पृ. ३७) 
हे ते आजच्या सामाजिक-राजकीय ढोंगावर प्रहार 
करणारे उत्तर्‌ आहे. चित्र्यांच्या काव्यलेखनाच्या 
वाटचालीत तुकाराम हा त्यांचा सांगाती आहे. तुका- 
रामाच्या फटकळ प्रांजळ व रोखठोक अभिव्यक्तीचे 
त्यांना मनापासून भाक्षेण आहे. मराठी कवितेचं 
थिटेपण दशेविताना व तुकाराम हा अवघे मानवी 
जीवन कवितेतून वेढणारा एकमेव कवी होता हे 
सुचविताना चित्रे उपरोधिकपणे म्हणतात : 

गर्भाशयाच्या कॅन्सरवर कविताच नाही 

एक. तुकारामानं लिहिली असली तरच. (पू.३८) 

'दहा बाय दहा' मधील अभिव्यक्तीचे हे स्वरूप 
लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, आजपर्यंतच्या 
भापल्या कवितेतून चित्रे व्यक्तिमनाच्या माध्यमातून 
समष्टीकडे पाहत होते; आता ते समष्टीच्या 
संदर्भात व्यक्‍तिमनाचा शोध घेत आहेत. 'ऑफि- 
यस'च्या प्रस्तावनेत चित्र्यांनीच म्हटले आहे. की, 
“कवितेचा उगम व्यक्‍तिगत अस्तित्वानुभवात असणे 
अपरिहार्य आहे. माझ्या कविता अत्यंत खाजगी 
असतात, याबाबत मला विशेष दुःख होत नाही. 
मात्र व्यक्त होणार्‍या अनुभवाला एक रस्त्यावरले 
रूप आपोभापच येते.' ' दहा बाय दहा'तील त्यांच्या 
कवितेला हे 'रस्त्या वरले रूप'प्राप्त झाले आहे भसे 
नि:संशयपणे म्हणता येते. 


नामदेव ढसाळ व दि. पु. चित्र्यांच्या कवितेची ही 
नवी रूपे न्याहाळताना आपल्याला असे दिसते की, 
ढसाळांची कविता ही समष्टीकडून आत्मनिष्ठेकडे 


अक्षरवेच 2१५६ 


जाणारी आहे तर चित्र्यांची कविता आत्मनिष्ठेकडून 
समष्टीकडे प्रवास करणारी -आहे. म्हणूनच “खळ 
आणि दहा बाय दहा' तील कविता या दोन 
प्रथितयश कवींच्या काव्यवाटंचालीतील़ वेगळे टप्पे 
निश्‍चित करणारी आहे. 


- अविनाश सहस्रबुद्धे 


महाराष्ट्राताल बंक्षानिक करांती- मुरलीधर 
भनोहर जावडेकर; प्रकाशक : मु..म. जावडेकर, 
प्राचायं, स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय आणि 
ज्युनिअर कॉलेज, मालवण (सिंधुदुर्ग) ४१६ ६०६, 
पृष्ठे २६६; किंमत १५० स्पये 

मु. म. जावडेकर यांचे हे सहावे पुस्तक आहे. 
याच्या आधी त्यांनी तीन नाटके व दोन समीक्षा- 
विषयक ग्रंथ लिहिले आहेत. प्रस्तुत पुस्तक हा त्यांनी 
पीएच्‌. डी. पदवीकरिता सादर केलेला प्रबंध असून 
हाही एक आगळ्या प्रकारचा समीक्षाग्रंथच म्हणता 


येईल. भारतांत इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यानंतर 


मराठी भाषेत जी वैचारिक स्वरूपाची ग्रंथसंपदा 
तिर्माण झाली तिच्यातुन वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा 
ब्यक्‍त होतो. व वैज्ञानिक विचार कसे उत्क्रांत होत 
' गेले, त्याचा आढावा या ग्रंथात घेण्यात आला. आहे. 


मात्र या काळात निर्माण झालेले ललित साहित्य, या 


काळातील सामाजिक चळवळी, विज्ञानाचा प्रसार- 
प्रचार करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती तसेच केवळ 
विज्ञानाविषयी असलेले ग्रंथ, पाठयपुस्तके, वैज्ञानिक 
कथा वरगैरेसांरख्या लेखनाचा या ग्रंथात विचार 
करण्यात आलेला नाही. या काळात मराठी भाषेत 
विचारांना चालना देणारे जे साहित्य निर्माण झाले 
व ग्रंथंबद्ध झाले अश्याच वैचारिक साहित्याचा 
चिकित्सक अभ्यास म्हणजे हा ग्रंथ होय. वैज्ञानिक 
दृष्टिकोन व विचारसरणी यांचा पाठपुरावा करणारे 
किवा यांचा कित्ता घालन देणारे साहित्यच येथ 
विचारात घेतले आहे 

समाजात वैज्ञानिक दृष्टी रुजणे किती महत्त्वाचे 


हे लक्षात घेऊन ती समजून देणे हा या 
पुस्तकाचा हेतू आहे. विज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानाची 


ओळख करून देणे; तसेच जीवनवादी विज्ञान व' 
साहित्य यांच्यामध्ये असलेले घनिष्ट संबंध तपासणे 
हाही ग्रंथाचा हेतू आहे. भारताच्या घटनेनुसार 
विज्ञानयुगाचा प्रसार करणे, हे येथील प्रत्येक नागरि- 
काचे एक कतंब्य आहे. माणि हे कर्तव्य पार पाडणे 
हाही ठेखकाचा हेतू या पुस्तकामागे माहे. भारतातील 
जातिभेद, धर्मभेद, भाषिकभेद इत्यादींवर मात 
करायची असल्यास वेथील लोक वैज्ञानिक मनो- 
वृत्तीचे होणे आवश्‍यक आहे, असे लेखकाला वाटते. 
महाराष्ट्रातील विज्ञानाचा इतिहास जाणून घेण्या- 
साठी हा अभ्यास करण्यात झालेला असून, मराठी 

साहित्यात वैज्ञानिक - क्रांती झाली का? झाली 

असल्यास ती कोणी केली ? 'तिचा कोठे कोठे प्रसार 

झाला? झाला नसल्यास का झाला नाही? या 

प्रश्‍नांची उत्तरे शोवून काढण्यासाठीही हा . अभ्यास 

करण्यात आलेला आहे 


हा अभ्यासं करताना लेखकाने प्रथम आधूनिक 
मराठी साहित्यातील इतिहासलेखंनाचे प्रयत्न विचा- 
रात घेतले आहेत . व नंतर प्रेवोधनांवरील ग्रंथांचा 
धावता आढावा घेतला आहे. याकरिता जीवन व 
विज्ञान यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करणाऱ्या 
ग्रंथांचाच विचार केला आहे. या पुस्तकाला उपयुक्‍त 
ठरू शकणार्‍या ग्रंथांचा आढावा घेताना लेखकाने 
पुरवणी देळन १९८१ पयंतच्या पुस्तकांचा समावेश 
केला आहे. 


जागतिक व महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची तुलना 


करताना प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे विवेचन बटंड 


रसेल यांच्या विचारांच्या आब्रारे केले आहे. जझञानाचा 
पद्धतज्ञीर मागोवा घेणे हा विज्ञानाचा अथे असून 

पूर्वप्रहरहितता किवा अनाग्रह व प्रायोमिकताही या 

दृष्टिकोनाची वैशिष्ट्ये मानली आहेत. 


' विज्ञानाचा इतिहास सांगताना प्रथम लेखकाने 
पाइचात्त्य देशांमध्ये वैज्ञानिक विचारांची वाटचाल 
कशी झाली हे सांगितले आहे. याकरिता त्यांनी 
प्रथम विज्ञानाच्या बहिरिंगाचा म्हणजे इंद्रियगम्य 
विज्ञानाचा आणि नंतर विज्ञानाच्या अंतरंगाचा 
म्हणजे विचारांच्या साहाय्याने आकलन होणाऱ्या 
विज्ञानाच्या स्वरूपाचा (किवा वुद्धिगम्य विज्ञानाच्या, 
तत्त्वज्ञानाचा) आढावा घेतला आहे. यासाठी प्राचीन 


-37 


ग्रीकांपासून 'ते आतापर्यंतच्या शास्त्रज्ञांच्या विचा- 
रांचा मागोवा घेतलां आहे. 
इंग्रजी सत्तेबरोबरच महाराष्ट्रात पाइचात्त्य वैज्ञा- 

निक संस्कृतीचाही शिरकाव झाला. तिच्या संदर्भात 
महाराष्ट्रात जी वैचारिक क्रांती झाली, तिचें स्वरूप 
विशद करण्याचा प्रयत्न लेखकाने पुढील प्रकरणात 
केला आहे. यासाठी १८२९-१९८१ या काल्खंडाचे 
चार विभाग पाडले आहेत. पहिल्या विभागात 
१८२९-७४ या काळातील वैचारिक ग्रंथबद्ध 
साहित्य परामषं घेतला आहे. या विचारवंतांना लेख- 
काने क्रांतीचे पाईक व पुरस्कते म्हटले असुन त्यांमध्ये 
ज. भा. क्रमवंत, दा. पां. तर्खेडकर, लोकहितवादी, 

गो. ना. माडगावकर, वि. ना. मंडलिक, कृष्णशास्त्री 
चिपळूणकर, भाऊ महाजन यांच्या विचारांचा 
आढावा घेतला आहे. या काळात बखरवाड्मयाकडन 
निबंधवाडूमयाकडे झालेला प्रवास ही वैज्ञानिक क्रांती 
असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. दुसऱया १८७४- 
१९२० या कालखंडातील विचारवंतांना वैज्ञानिक 
क्लांतीचे उद्गाते व भाष्यकार संबोधून त्यांमध्ये 
लेखकाने पुढील साहित्यकारांचे विचार अभ्यासिले 
आहेत : विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, महात्मा फुले, 
शं. रा. हतवळणे, न्या. रानडे, आगरकर, वि. ना. 
कुभारे, शिकंदरलाल आतार, लो. टिळक, इतिहासा- 
चाये राजवाडे, ज्ञानकोशकार केतकर वगरे. या 
काळात विज्ञानविषयक विचार सखोल होऊन त्यांना 
प्रौढपण प्राप्त झाल्याचे लेखकाने म्हटले नाहे. तसेच 
चैतन्यवादी व जडवादी या परस्परविरोधी विचार- 
धारांचे तत्त्वचितक निर्माण होऊनही या काळात 
तत्त्वप्रचारक थोडेच निर्माण झाल्याने विचार सवंत्र 
पोचू शकले नाहीत, असे लेखकाला वाटते. 

१९२०-४७ या कालखंडातील विचारवंतांना 

लेखकाने क्रांतीचे घुरावाहूक व प्रचारक म्हटले असून 
त्यातं वा. म. जोशी, मर्हाषि शिदे, न. चि. केळकर 

शं. द. जावडेकर, र. धों कर्वे, सावरकर, लक्ष्मण- 
शास्त्री जोशी वर्गरे विचारवंतांचे ग्रंथ विचारात 
घेते आहेत. अश्या तऱ्हेने या काळातं जडवादाचे 
विवेचन अधिक झाले व नवनव्या विचारसरणींचा 
परिचय करून देण्याचे प्रयत्न झाले; सत्यदर्शनाची 
व वास्तवाची अभिरुची वाढत गेल्याने साहित्याला 
नवे ख्प प्राप्त झाळे आणि छेखनातून विवेकाला 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


बुद्धीला जावाहन करण्यात येऊ लागले व साहित्य 
विज्ञानवादी बनत गेले, असे दाखविले आहे. 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील विचारवंतांना लेखकाने 
वैज्ञानिक क्रांतीचे चिकित्सक व समीक्षक म्हटले, 
आहे. यांमध्ये गं. बा. सरदार, बाबासाहेब आंबेडकर. 
श्री. म. माटे, अ. मि. शहा, हमीद दलवाई, न्या 
छगला, पु. ग. सहस्रबुद्धे इत्यादींच्या पुस्तकांचा 
विचार केला आहे. यांमुळे वैज्ञानिक विचारांचा 
प्रसार.झाला; जडवाद प्रस्थापित झाला; सत्याच्या 
विइ्लेषणाकडे दृष्टी वळली व उदारमतवादी विचा- 
रांची दिशा निरिचित करण्याचे प्रयत्न झाले, असा 
लेखकाने निष्कर्ष काढला आहे. 


वरील प्रकारचे निष्क काढताना लेखकाने फक्त 
साहित्य विचारात घेतले आहे. प्रत्यक्ष लोकांमध्ये 
झालेल्या बदलाचा विचांर करता, वैज्ञानिक दृष्टीचा 
सावंत्रिक प्रसार होऊ शकला नाही व विज्ञान येऊ- 
नही वैज्ञानिक दृंष्टी रुजली नाही असे लेखकाला 
वाटते. भंधता, चाकोरीतून जाण्याची वृत्ती, वचा- 
रिक साहित्याविषयी गोडी नसणे, सुशिक्षण व 
वैचारिक संघर्षाचा अभाव, राजकारणाला फाजील 
महत्त्व देणे, प्राचीन संस्कृतीचा वृथा अभिमान, 
बुद्धिवंतांची समाजापासून अलिप्त राहण्याची वृत्ती, 
चाकोरीबद्ध शिक्षणपद्धती इत्यादींमुळे वैज्ञानिक 
वृत्ती निर्माण होऊ हुकली नाही, असे लेखकाने प्रति- 


- पादिले भाहे. भशा प्रकारे गेल्या दीडशे वर्षांतील 


ग्रंथबद्ध वैचारिक साहित्याचा विचार करून लेख- 
काने महाराष्ट्रातील वैचारिक क्रांतीचा आढावा 
घेऊन काय केले पाहिजे तेही सुचविले आहे. 
संदर्भग्रंथांची यादी व सूची यांचा समावेश अस- 
ल्याने पुस्तकाची उपयुक्तता - वाढली आहे. पुस्तक 
चांगल्या प्रकारे छापले आहे; तथापि किंमत मराठी 
वाचकाच्या आवाक्यातील वाटत नाही. काही किर- 
कोळ गोष्टी खटकण्यासारख्या असल्या, तरी पुस्त- 


"कातील संशोधनाची वृत्ती पाहता वैज्ञानिक संशो- 


धनामागील भूमिका समजून घेण्यास हे पुस्तक उप- 
योगी ठरू शकेल. शिवाय साहित्यातही वैज्ञानिक 
दृष्टी असते व असावी, हे या पुस्तकावरून दिसून 
येते. 


- अ. ना, ठाकूर 


अक्षरवेच 


अक्करमाशी- शरणकुमार लिंबाळे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, पुणे-३०; १९८४; पू. ९४; कि. २५ रु. 


* अक्करमाशी ' हे शरणकुमार लिंबाळे यांचे 
आत्मचरित्र विराट दु:खाचं दुःखलेणं. “चक्री वादळ' 
या नावानं त्यातील काही भाग ' अस्मितादर्श ८३- 
:आत्मकथा विश्षेषांका'मध्ये प्रकाशित झालेला होता. 
त्या चक्री वादळाने चक्रावून जाऊन मी कमालीचा 
अस्वस्थ झालो. त्यामुळे त्यांनी भल्या भल्यांचे लक्ष 
त्यांच्याकडे वेधून घेतले. 


भाम्हीही दलित जीवनाचा भोग भोगला, त्या 
वाळवंटाच्या चटक्याने आम्हीही भाजून निघालो; 
परंतु लिंबाळे यांच्यासारखं दु:ख. कोणत्याही दलि- 
ताच्या वाट्याला आलं नसेल. ह्या दुःखांच्या वेणाच 
मोठ्या अनोख्या आणि विचित्र प्रकारच्या आहेत. 
माझ्या मते, सारी दलित आत्मचरित्रे बाजूला सारली 
नाणि ' अक्करमाशी ' समोर उंभे केले, तर सार्‍या 
दलित साहित्याचा पट हे एकमेव पुस्तक उभा करू 
शकेलं ! 

अक्षरांच्या दुनियेत हा गृहस्थ शिरला, तेव्हा 
त्याला स्वत्वाची जाणीव .झाली. “मी कोण? मी 
कुठल्या अवलादीचा ? माझे समाजातील नेमके स्थान 
कोणते ? मला पाचोळ्यासारखे वाऱ्यावर भिरकाव- 
णारे कोण? ! या प्रश्‍नांनी सर्वांगात सळसळणारे 
रक्‍त उसळ्या. मारून वर येते. इथल्या समाज- 
व्यवस्थेने त्याचा. जन्मच भर्नतिक, गुन्हेगार ठरव- 
लेला, एखाद्या महारोग्याच्या चट्ट्याप्रमाणे त्याने तो 
आजपावेतो ज्ञाकून ठेवलेला असतो. दलित चळवळ 
आणि दलित साहित्य यांच्या चळवळीत तो उतरतो. 
तेव्हा त्या चळवळीच्या योगदानास तो म्हणतो, 
«“ दलित चळवळ महायुद्ध आहे, तर दलित साहित्य 
महाकाव्य आहे.” त्याने उपस्थित केलेल्या सव 
प्रश्‍नांची उत्तरे त्या विशाल वृक्षाच्या थंड गारव्यात 
मिळू शकतात. त्याज्ञी बहिण, बायको, सासू, सासरे, 
मेव्हणे म्हणत असतात की, ' का उग्राच हा तमाशा 
जगाच्या वेशीवर. टांगतो आहे ? झाकली मूठ 
सव्वा लाखाची राहू द्यायची की नाही ? त्यांच्या 
थिट्य़ा आणि संकुचित विचारांना बगल देऊन तो 
कुणाचाच मुलाहिजा न ठेवता मोठ्या धिटाईने 


१-3 


आपली कमंकहाणी, कसलाच आडपडदा न ठेवता 
समाजासमोर ठेवतो. । 

त्यानं जर हे भात्मचरित्र लिहिलं नसतं तर 
कित्येक नासवलेल्या दलित स्त्रियांच्या काळ्याकुंटु 
इतिहासाचा. उलगडाही क्षषला नसता; ' अथवा 
'रांडपुत्र' म्हणून मारलेल्या कावळांच्या टोच्यांचे 
दुःखही कमी होऊ शकले नसते. 

या.भात्मचरित्रामधील मसामाय समाजव्यवस्थेला 
बळी पडलेली आहे. - तेथूनच तिच्या - दुःखाला 
प्रारंभ होतो. नाहीतर तिचा -रखडत रखडत'-का 
होईना, स्वाभिमानाने संसार चाललेला असतो. विठ्ठल 
कांवळे हा तिचा नवरा, सालगडी . म्हणून हणमंता 
लिंबाळे या. पाटलाच्या देतात राबतो, खपतो. 
हणमंता लिंबाळ्याच्या बलात्काराने तिच्या जीवना- 
चा इस्कोट होऊन जातो. तिच्यापासून दोन लेकरं 
हिस्कावून घेतली जातात व॒ तिला सोडचिठ्ठी दिली 
जाते. मसामायला हणमंता लिंबाळयाशिवाय पर्याय 
उरत नाही. ती त्याची रांड बनून राहते. या हणमंता 
लिंबाळ्यापासून शरणकुमारचा जन्म होतो. मुलगा 
जन्मेपावेतो तों वाटेल तसा तिला लाटतो; भात्र 
त्याच्या जन्मानंतर आपल्या कुळात अथवा जातीत 
त्याचा अंतर्भाव होईल, तो धनदौलतीचा वारस बनेल 
म्हणून हणमंता लिंबाळे विश्वामित्री पवित्रा घेतो. 
तो धुडकावून लावत म्हणतो, “हे माझं लेकरु न्हवं. 
याचे डोळे कुंभार घोंड्यावाणी हैती.” तिची अवस्था 
इकडे आड आन्‌ तिकडे विहीर अक्षी होते. ती पुढे 
हन्नूरच्या यश्षवंतराव सिद्रामप्पा या पोलीस पाटलाची 
र॒खली बनते. त्याच्यापासून तिला आठ अपत्मे होतात. 
म्हणजे नवर्‍्यापासून तीन, हणमंत लिबाळ्यापासून 
एक आणि ही आठ लेकरं मिळून ती एक डझन 
लेकरांना जन्म देते. ज्याच्या हातात वणंश्रेष्ठतेची 
सत्ता असते आणि ज्याच्याकडे बापकमाईची जांयदाद 
असते, त्यांनीच येथील दलित अब्रूलां भोगलेलं 
असतं. गावोगावच्या जमीनदार पाटलांनी द्ेतमजूर, 
दलितांच्या बाया आपल्या पदरी बाळगल्या, रांडेवाणी 
वापरल्या. त्यांना साऱ्या गावात ' पाटलाची रांड ' 


*म्हणून संबोधलं जातं आणि त्यांनी जन्म घातलेल्या 


अपत्यांना ' पाटलाची रांडपोरं ' म्हणून ओळखलं 


. जातं. मसामायच्या बाबतीत प्रश्‍न असा पडतो की, 


ती पाटलाच्या वासनेची शिकार होते, त्याच्या भूल- 


ड्ट 


वणीला अन्‌ थापांना भुरळून जाते, तरी एकाकडून 
फसगत झाली असताना दुसर्‍यांदा ती सावध का 
होऊ शकत नाही? दुसर्‍या पाटलाकडून तिने एक 
नाही अशा आठ लेकरांना हाळजले. तिच्याबरोबर 
त्या लेकरांच्या भवितव्याचा विचार केला नाही. 
त्याला वेळीच फटकारले असते, तर तिच्या वनवासा- 
बरोबर आणि पापाबरोवरच अनौरस पुत्रांना जन्म 
देऊन कायम दु खात लोटले नसते, अथवा समा- 
जाच्या उपेक्षेला त्यांना. सदोदित तोंड द्यावयाची 
वेळही आली नसती. आपण समाजातून उठलो, 
भ्रष्ट झाळो, यापुढे कितीही चांगले वागळे तरी. 
शेक्सपिअरचां मॅकूबेथ म्हणतो, . 

.( १७३1७05 ३८ ॥टा०? -प5 1॥- 
एल ळा गाल 2८5, 

कया 1] हा2१£ पिलू ०८७ 022811 ४९8७ 
प्पाड ७०० लट हीठाा गा वयात १”. 

त्याप्रमाणे तिला लागलेला हा धब्वा कुठल्याही 
पाण्याने नाहीसा होळ शकणार नाही. जीवनाच्या 
अत्यंत नैराश्यातून आणि विफलतेतून तिने मनाला 
वाटेल तसेः वागण्याचे तर ठरविले नसेल ? - 

डोक्याला ताण देऊनही कसला इतिहास पाठी- 
मागे नसल्याचे शरणकुमार प्रतिपादन करतात. 
आई आणि आईपासून आजीपर्यंत असलाच तर, 
जास्तीत जास्त तो लिहिता येऊ शकेल. यापलीकडे 
सांगण्यासारखं कुळ नसल्याचं ते लिहितात. त्यांचं 
ग्राव महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादातलं. त्या भागा- 
तल्या लोकांपुढे नेहमी. प्रश्‍न पडतो; ते नेमके कुणी- 
कडचे ? महाराष्ट्रातले की कर्नाटकातले ? महा- 
राष्ट्रातळे म्हणावं, तर अवती भवती कानडी भाषेचा 
प्रभाव. कर्नाटकातले म्हणावं तर झाळेत मराठी 
शिकविले जातं. जसा भाषेचा घोळ, तसा एकूण 
जीवनाचाच बट्ट्याबोळ होऊन वसलेला ! आई 


महार, तर वडील लिंगायत. आई झोपडीत, तर . 


बाप माडीत. वडील जमीनदार तर आई भूमिहीन. 
बापाकडून ते लिंगायताचे असले, तरी लिंगायता- 
कडून महार ठरविले जातात. म्हारणीच्या पोटी 
जन्मलेलं हे बीज म्हाराकरवी कडूचं गणलं जातं. 
म्हणून अक्करमाशी ! त्यांना मुसलमान महामुद 
दस्तमीर या जमादाराने वाढव, तरी ते मुसलमान 
म्हणूनही ओळखले जाऊ शकत नाहीत. ना. त्यांचे 


नबवमारत 


मार्च, १९८५ 


सोयीरसंबंधही कुठेच जुळू शकत नाहीत. त्यांची 
नाळ नेमकी कुठे बांधली गेली आहे, हे न कळू 
शकल्याने ते सवाल करतात, “म्या सवणं का, 
तर माय अस्पृश्य. म्या अस्पृश्य का तर बाप सवण. 
म्या जरासंघासारखा आर्धा गावात आर्धा गावा- 
बाहेर फेकलेला. म्या कोण? माझी नाळ कुणाज्नी?” 

इतरांच्या बापांप्रमाणे आपल्यालाही बाप असावा, 
असं त्यांना वाटणं साहजिकच आहे. काका घरी माई- 
कडे आला, म्हणजे बापाप्रमाणे वागतो; अन्‌ त्याच्या 
माडीवर गेला म्हणजे परक्याची वागणूक देतो. तो 
आपल्या धरी का .येतोय ? बालमन विचार करू 
लागतं. * हा जर बाप नसेल तर भापला खरा बाप 
कोण? तो कुठे राहतो? नागी, निरमी, पमी, सुमी 
कुणाच्या ? त्यांचा परस्परांशी संबंध कोणता ? 
आईला याविषयी विचारताच ती कुंतीसारखी 
गप्पगार बसते कधी ती पाटलाची रखेली असल्याचे 
सांगते. रखेलीचा  अथं या अज्ञान बालकाला न 
कळल्याने तो हब्दच त्याला बापासमान वाटतो. 
जेव्हा तो जाणकार बनतो आणि त्याला हे सारे संदभ 
समजून येतात, तेव्हा तो आतल्या आत चक्रीवादळा- 
प्रमाणे फिरत राहतो. त्याचा सूडाग्नी इतक्या परा- 
कोटीला पोहोचतो की, काकाच्या म्हाताऱ्या आईवर 


' बलात्कार करून बदला घ्यावा, असे त्याला वाटू 


लागते. तो तितक्याच प्रखरतेने आईवरही वसरतो, 


““माझी माय का झाली या बलात्काराला राजी? 


का रिचवला नशील हा अर्नंतिक संभोग नऊ. महिने 
नऊ. दिवस? कल्लासाठी वाढवला हा कडू गर्भ? 
किती छळल्या असतील नजरा तिला .व्याभिचारी 
म्हणून ! म्या जन्मल्यावर कुणी वाटले पेढे कुणाला ? 


' कुणी कौडकोतुक केलं माझं ? कुणी केली माईला 
' चोरचोळी ? कुणी केलं माझं बारसं? म्या कुण्या 


वंशाचा ? कुण्या हक्काच्या बापाचा पोर?” 
सध्याचा काळ भयानक आणि भेसूर तर आहेच; 
पण त्याहीपेक्षा त्यांचा आणि भावंडांचा भविष्य- 
काळ जास्त भेसुर व दाही दिशा काळोखाने व्याप- 
हेला असल्याचे सुस्पष्ट. चित्र त्यांना दिसू लागते. 
त्यांना वाटते, ' सीतेचा वनवास संपला पण माझ्या 
आईचा कघ्ची संपेल ?*अक्लींच पाटलाची रांड म्हणून 
खंगून-खंगून जाईल ? नागी. निरमी, वनी, पमी 
यांना कोण करून घेईल? पुरुषाचं काय, रांड ठेवून 


भक्षरवेध 
जगता येईल. मुलींचं कसं ? त्यांची लग्नं होतील . 


का? ते त्यांना माणसात घेतील का? मरणाधरणाला 
महारडा येईल का? या बहिणी मायीप्रमाणेच 
सडणार का? तशाच त्या बळी पडणार का? 
बहीण-भावाचं नातं नसतं तर जवानी जाळणाऱ्या 
एका बहिणीशी लगीन केलं भंसतं. तिचा संसार 
सुखाचा केला भसता ! '.असे गदमदणारे शब्द लेखक 


चाचकावर फेकतो आणि वाचकांची सहानुभूती : 


मिळवतो. 

झाळेत प्रवेश घेताना बापाच्या नावाचा प्रश्‍न 
उपस्थित होतो. हणमंता लिंबाळे याची वाप म्हणून 
नोंद होते. हे त्याला कळताच तो धावून येतो त्याला 
मसामायनं सोडून दहा वर्षांचा कालावधी लोटलेला 
असतो. ती त्या वेळी दुसऱ्या पाटलास ठेऊन असते. 


भोसले नावाच्या क्षिक्षकाला हणमंता लिंवाळें शंभर 


रुपयाची लाच देऊन ते नाव खोडून काढण्यत्रा 


प्रयत्व करतो. हेडमास्तर ही लाच धुडकावतो 


आणि ठाम शब्दांत ठणकावतो, “या मुळाचा 
वडील कोण, ते याची आई सांगेल आणि तेत्र नाव 
मी हजेरीवर छावणार- ” दोघांची खडाजंगी होते 
तरी भोसले गुरूजीमुळे त्याला बापाचं नाव मिळतं. 
. पुढे नादारी अर्जाबर सरपंचाच्या सहीचा असाच 
भ्र$न भेडसावतो. मुल्ला गुरुजीच्या मध्यस्थीने तोही 
प्रश्‍न मोठ्या जिकिरीने निकालात निघतो- शेबंताचं 
प्रेमप्रकरणही. त्याच्या काळजावर डागण्या देऊन 
जातं. त्याच्या अक्करमाद्यीपणामुळे परस्परांत गुत- 
छेल्या नाजूक धाग्यांची तोडमोड होऊन जाते. नाही- 
तर क्तिचा जीव त्याच्यात किती गुंतलेला असतो. 
शेवंता झरणकुमारल्ा म्हणते, “ तुझ्या नावान डोई- 
चरला पदूर पडलाय. आता तुझं घर दिरून नाव 


तर करीन, न्हैय तर हीर पडून वर-" तिला सोला- 


नांदायला 


पुरात एका कामगाराला दिलं जातं ती प 
्‌* 


जायाचा. प्रसंग अंत.करण ढवळून काढणारा 


तिला घेऊन जाणारी बस. येऊ नये अथवा तिचा 


नवरा मरावा व ती त्यांचीच रहावी अस शरणं- 

कुमारळा वाटतं कॉलेज लिंकताता सोलावूरठा 

जावे लागते. रस्त्यात त्मा दोघांची भेट होते. 

कामाच्या तगाद्यानं ती खुरटूंन जाते. तिथेच लोकांना 

चोरून चहासाठी दहा पैसे देते मयी जाल 

पिण्याचा आग्रह धरते ..... अशीच मित्राकडून उ 
न.भा ७ 


' ४९ 
मृल्गी दाखवली जाते, त्या वेळीही जखमेवर मीठ 
चोळलं जातं. तिची आई शरणकुमारवर खवळते, 
म्हणते “ आमच्या डोईवरचा पदर खाली पडला 
न्हाय. आमचं घराणं वारामाशी हाय. चांगला 
पावनापना पायजे. आमाला असलेतसंले चालत 
न्हैत. पोरगं चांगलं आसलं म्हतून काय झालं?” 
कर्णाची जदली “ सूतपुत्र' म्हणून जिथं तिथं अवहेलना 
होते, तसेच इथे त्याची ठायी ठायी मानखंडना होते. 
कधीकधी संताप एवढा अनावर होतो की, मुलगी 
पाहणं म्हणजे अंगावर तेजाबाचा शिडकावा उडावा 
अथवा चौकात उभे करून फटक्यांची शिक्षा दिली 
जावी. .. हलक्या कुळांतील मुलामुलींचे सोयीरसंवंधघ 
तशाच कुळातील मुलामुलींश्ली जुळविले जातात. 
कारण माणसं माणसापेक्षा. रूढीवरच जास्त प्रेम 
करतात. तरी मोठ्या विचित्र प्रसंगातून. त्याचा 
विवाह कुसूम नावाच्या बार्शीच्या एका दारुड्याच्या 
मुलीशी होतो. लग्न झाले तरी, मुलीचे आईवडील 
कुसूमला नांदावयास पाठवत नाहीत. वाद, झगडे 
होतात. नवरा-बायकोला एकत्र झोपू दिलं जात 
नाही: सासू-सासरे हेटाळणी करतात. सासू हाणून 
वाडत म्हणते, .“ तुमी नासके-कुजके हाय, तुमाला 
आमी सुद्ध केलंब. उकिरड्यावर पडल्तो-! मरेप्पा 
कांबळे म्हणजे सासरा नद्येत बोलतो, “.माझा 
मुलगा पेंथरचा अध्यक्ष हाय. चार चौगांत त्येला 
भान हाय. तुमी त्या मुसरूमानाला पावना मान- 
ताय ? भामाला खाली मान घालून-जगण्याची पाळी 
आतलाव. तुमी बारामाज्ली हाय म्हणून सांगितलेय 
सगळ्यांना. जरा मानमर्यादानं वागा, न्हाय तर 
आमच्या दाराला. पाय टाकू नका- ” शरण- 
कुमारच्या बहिणींचीही लग्ने अद्याच कडूपासून 
जन्मलेल्या मुलांशी होतात एका बहिणीचे लग्नच 
जळत' नसल्याने, कसंतरी भाजून निघावं म्हणून 
दोन बाथका केलेल्या नवऱ्याबरोबर लग्न लावून 
दिले जाते. अंगावर घरारूत कांटे उमे करणारे 
भयानक अनुभव लेखक प्रसंगा-प्रसंगांतून लिहून 
बातो., . टं 
या भात्मचरित्रात संतामाय ( आजी ), दादा 
(आजोबा) अशी जिवंत आणि ठसठआ्लीत भनेक 


व्यक्तिचित्रणे आहेत. या दोन्हीदी व्यक्‍ती माशा 
मनावर अत्यंत प्रभाव पाडतात. संतासाय मह 


र” ध्द ठ 


तर दादा मुसलमान. परस्परांची श्रद्धास्थाने, पूजा- 
अर्चा, ब्रतवकल्ये, देवघधमं अलग अलग असले, प्रसंगी 


भांडणतंडण होत असले, तरी प्रेमाच्या उदात्त ' 


विइवात मानवनिर्मित बंधने ते झुगारून देतात व 
एकमेकांच्या जिवाला जीव देऊन जीवन जगतात, 
तसे ते दोघेही. समदुःखी आहेत. पुत्र होत नाही म्हणून 
संतामायच्या नवऱ्यानं तिला सोडून दिलेलं आहे. मसा- 
माय हे एकच लेकरू घेऊन ती माहेरी हन्नूरला येऊन 
दादाबरोबर कायम वास्तव्य करते. दादाचंही लग्न 
मुसल्मांन पद्धतीने झालेलं असतं.. तिला दादापासून 
लेकरू झाले नसल्याने ती त्याच्यापासून पळून जाते. 
जन्म दिलेली मातोश्री शरणकरुमोरला जवळ होत 


'नाही. त्याच्या भल्याचा यत्किचितही विचार तिच्या . 


मनाला शिवत नाही. त्याला जन्माला घालून तिने 


कुपाटीवरच जणू वाळत टाकलेलं आहे. संदान्‌कदा ' 


दारूच्या गुत्त्यातील गिऱर्‍्हाइकाकडे ती गुंतलेली दिसते. 
मुलगा शिंकतोय, कॉलेजपर्यंत जातोय, याचं रति- 
भरही कोडकौतुक तिंच्या ठिकांणी नाही. मुलांच्या 
लग्नाच्या परमोच्च आनंदाच्या क्षणीही ही जगावेगळी 
भाता, तो आनंदसोहळा सोडून खुद्याळ दारू विकत 


बसते. माईचा प्रेमळ हात पाठीवरून 'फिरावा, . 


यासाठी मुलगा आसुसलेला असतो. ती आईची 
ममता देऊ शकत नाही. याउलंट आजीच इथे मातेची 
भूमिका चोख पार पाडते आंणि तीच खरीखुरी 
जन्मदात्री वाटू लागते. आईची ममता देत, 
लाडाकोतुकानं ती लिबाळेना लहानाचा मोठा तर 
करतेच. त्याचबरोबर शाळेत घालून नोकरी व 
मानसन्मानापेयंत नेऊन पोचविते. अर्थात या 
यशाचा अर्धा वाटेकरी दादाही आहे बाप ही 
संकल्पना त्या सवे लेकरांना उमजत . नसली 
(मसामायचा लग्नाचा नेवरा विठ्ठल कांबळे मरण 
पाबला असता, ही भावंडं एकमेकांना सांगतात, 
* मायीचा नवरा मेला म्हनं' ) तरीही शरणकुमा- 
रला दादा बापासमान वाटतो. ” तू शिक. 
मोठा हो. मला कितीही कष्ट पडू दे-” असं 
म्हणून दादा हुंमालीच्या कष्टातून पै-पैसा या 
मुलाच्या शिक्षणाला लावतो. काका दांदांला फितवून 
झरणंकुमारला हाकलून देण्याचा तगादा लांवतो.' 
त्या दोघांचा संबंध "नजरेत आणून देतो. दादा 
त्याच्या म्हणण्याला जराही जुमानत नाही. तौ ना 


नवभारत 


मार्च, १९८५ 


त्याच्या जातीचा ना .गोताचा, ना माईकडला ना 
बापाकडला, परंतु जणू रक्‍तामांसाचा असल्यासारखा 
भासतो. लिंबाळेसाठी स्वतःची जात आणि धर्म 
विसरायला तो तयार होतो. अहमदपुरला लिंबाळे 
नोकरीला असताना तेथे त्यांना मटण खाता येत 
नसल्याने, संतामाय हन्नूरहून मांसाचा उखडा आणि 
त्यांच्या आवडीचा टोणा शिजवून . आणते व घर- 
मालकाच्या भीतीमुळे गुपचूपपणे खाऊ घालते. ती 
या लेकरासाठी भाकर तयार करून देते व पिठाच्या 
डब्यात वजनदार दगड ठेवून भरपूर :पीठ असल्याचे 
भासवते व स्वतः उपाशी राहते. संतामाय बाय- 
कांची पोटं चोळणारी, लेकरू अडलं तर सुखरूप- 
पणे बाईस सोडवणारी, रस्ते झाडणारी, जोगवा 
मागणारी, अंबामायची भक्त; तर दादा गावात 
दिवे. लावणारा, हमाली करणारा, पेपर वाटणारा, 
झाळेच्या पोरांचे डबे ठेवणारा, दारू पिऊन कुठेही 
पडणारा. तरीही ही दोघं. वाचकांना मोठी लोभस 
अन्‌ विलोभनीय वाटतात. . ट 
लिंबाळे, यांची पोटासाठी अन्‌ 'भस्तित्वासाठी 
चाललेली धडपढ वाचत असताना “आठवणीतील 
पक्षी, मधल्या प्रल्हादाचीच आठवण होते. फरक 
एवढाच को, प्रल्हाद आईबापाविना पोरका आहे, 
तर शरणकुमारला कसले का होईना आईबाप असू- 
नही नसल्याप्रमाणेच पान्हा चोरल्यासारखे वागणूक 
देतात, त्यात ते भाजून, करपून. जातात- पोटाच्या 
आगीसाठी-शेणामध्ये असलेली अथवा मढे नेत अस- 
ताना विसाव्याला टाकलेली ज्वारी खाणे त्यांच्या 
वाट्याला आले आहे. याच पोटासाठी त्यांना दादा- 
बरोबर हमाली करावी लागलेली आहे, आईच्या 
दारूच्या गुत््यात दारू आणून दारूविक्रीचेही काम 
करणे भाग पडलेलं आहे. दारू आणि दारुड्यांचे 
नमुने येथे पाहिलेळे आहेत. घरात दारुड्यांची वर्दळ 
आणि धिंगाणा चालत असतो. ते तिथंच . पितात 
आणि तिथंच. लोळतात. ओकून घरभर घाण कर- 
तात. मसामाय शिव्या देत ओकारी वरबडून. काढते. 
दारुडे क्षेवचिवडा अथवा मीठ या छोट्या पोराला 
भाणायला सांगायचे. त्यांच्या संगतीने हा.पोर्‍्याही 
एकदोन ग्लास पोटात रिचवण्यासही. मागेपुढे पाहत 
नाही. माय दारू देतासताना तिचा हात कित्येकांनी 
धरलेला या मुलाने पाहिलेलं आहे. खेकडे, मासे, 


अक्षरवेध 


र्‍यानकोंबड्या, बॅडकुळ्या, बगळे, घारी, डुकरं, किडे- 
मुंग्या खाऊन त्यांचा देह पोसलेला. आहे. त्यातून 
त्यांनी भाकर नीं भूक यांविषयीची महती खालील 
शब्दांत- सिद्धांतबद्ध केलेळी आहे. ते लिहितात, 
“'झांकर माणसाएवढी. भाकर आभाळा एवढी. भाकर 
सूर्याएवढी प्रखर. ' भूक माणसापेक्षाही मोठी. भूक 
सातपाताळापेक्षाह्यी दांडमी. माणूस भाकरीएवढा, 
भुकेएवढा, पोट माणसापेक्षाबी दांडगं. एक पोट 
म्हंजी पृथ्वी. पोट असतं इतभर पर सारं जग 
गिळून ढेकर देतं. पोट नसतं, तर कशा झाल्या 
असत्या . लढाया, . चोऱ्या, मारामाऱ्या ? पोट नसतं 
सर कसे झाले असते पापयुण्य, स्वर्ग-नरक आणि 
ईश्‍वराची निर्ममती ? पोट नधतं तर झालाच कसा 
असता देश, सीमा, नप्यरिक भाणि संसद, घटना 
वगैरे? थोटातून: तर. जन्मे जम. जयाचे संबंध 
आई-बाप, बहिण-भाऊ वगैरे वरयरे-”" 


जातोयतेचा जहरी सपंही त्यांच्या पायांना विळखा 


घातल्याविना येथे राहिठेला ताही. शाळेत, गावगद, 


समाजात तो फणा काढून झुत्कारताना दिसतो. - 


सोकरीच्या. ठिकायी जात उघडकोस येऊ नये, 
म्हणून त्यांना जावर बदलून साहणेही भाग पडले 
आहे. लातूरसारखे शहर . असुवही त्यांना त्त्थि 
अऱर्‍्यापैकी खोळी मिळू श्रकतत वाही. मिळते ष्रीही 
मारवाड्य'च्या स्मक्षानभूमीजवळ. मेलेल्या माण- 
साच्या चिवेचा धूर त्यांच्या घरावरून जातो. कवटी 
फुटल्याची दुगंधी सवे घरथर आणि एरिस्रररत 
कितीतरी वेळ घुमत राहते. । 

खरं तर अश्ली बेसहाय आणि संस्कारहीन मुले 
वाटेल तसे थरकटत जाऊन रस्मतंळाला मिळतात. 
यण येथे झरणकुपारांवी हलाहल एचवून, मनगटाच्या 


बळावर तेज:पंज असे अस्तित्व सिद्ध केले आहे. ' 


त्यातूनच त्यांना अकाली प्रौढत्व भाणि सपंजसपणा 
आलेला दिसतो येथे समाजातील प्रचलित म्ह्णी 
आणि वाकूप्रचरयंचा प्रथाबी वापर केलेला आढळून 
येतो. मात्र मराठी-कानडी मिश्चित क्षन्दांवर वाचक 
अडखळतो. यद्य प्रांतातही लेखकाच्या हातून कविवा 
सुटू द्यकत साही. ली जासोजागी बेरल्याची प्रचिती 
येते. सुभाषिते तर जीवनसिद्धांत व्यक्‍्तविवात, ती 
चाचकांना मोहिसी घालतात. उदाहरणार्थ, ' षोट 
झसनवाटयासारखं. कीतीबी संडी गिळून संडी 


«१ 


मागणार.', “महारवाडा म्हंजी इसाव्याच्यां जवारीचा 
ढीग. येकेक. माणूस म्हंजी. येकेक दाणा', * माझं 
डोळं गळक्या. छपरावाणी. गळत व्हतं ', * माय' 
हाळजायाच्या कामावर, शेवंता लेकरं सांभाळा- 
यच्या कामावर', “सवलती भामालां वडिलासारख्या 
चाटवात'', “ महारोग्याच्या चट्ट्यासार्खे आम्ही 
आम्हाला लपवून ठेवायचे. दादा माझ्यासाठी त्यांचा 
धमं चोरून ठेवायचा. बसमध्ये अर्ध तिकिट मिळावे 
म्हणून आईचं मुलाचं वय चोरून सांगावं तसं '... 
आवनेंचा उद्रेक होतो, तेव्ह्य . नागिणीसारखे 
सळाळत त्यांचे शब्द बाहेर गेतात. आझयाचं काम 
संपताच नायिणीने वेटोळे घातल्याप्रमाणे जिथल्यर 
तिथं भावनेला आवर घातल जातो. 


- के. व्ही. सरवदे 


म्तू (कादंबरी ) क. ब. शहाजिदे; आंतर- 
भारती प्रकादन, यौराद-दाह्मजादी; १९८४, मूल्य 
२० रू. | 

*मीतु ' ही फ. म. शहांजिदे यांची पहिलीच 
कादंबरी आहे. * निधर्मी ' यम कवितासंग्रहाचंतरचं 
हे.वळण आहे. ही कादंबरी वाचल्य़ानंवर प्रथसतः 
जगणुबलं ते हे. की, प्रथमतः दी कादंबरी आहे एक 
अस्सळू असा जीववानुभथव. आपल्यर एकयेकांज्ली स्पर्धा 
करणाऱ्या अंयोपांगांची व्यवत्र झाल्य .भाहे म्हणूनच 


, त्याने कलारूप धारण केले झाहे. त्ययत्र कळात्सकतप 


नावाची वस्तू अगणण्ययसाठी वेयळी धडपड कखवी 
लायत नाही. ही कादंब री कुठल्याही कडावादी व 
अस्तित्ववादी संकेतांनग बळीही पडढ नाही. कादंव- 
रीकार फ़क्त अवुभव व्यक्ष्ष करके आहे, कुठेही 
अभिव्यक्तीचे संकेत व स्वीकारता. 

- थत्रात्मकता हे था कादंबरीचं. स्वरूप आहे. 
कदाचित्र टूम म्हणून किवा समोक्षेच्यंय साषेत 
बोल्ययचं म्हणजे अविष्काराचं म्यध्यम म्हणून पत्ना- 
त्मकवा स्वीकारडी जर्त असेलही. बव कादंबरीत 
मात्र तिची अपरिहार्यवृ| जाणवत्ते. कादंबरीतील 
झवुभवच अस्स आहे की, पत्रात्सकब्रेशिवाय तो रूप 
. घेऊच क्षकणार नाही. पत्नीजवळ, मित्राजवळ फार 
काय खुद्द कादंबरीतल्या नायिकेजवळही या कादं- 


अनुक्रमणिका 


५९ 


बरीतला नायक आपल्या भावना प्रत्यक्ष व्यक्त करू- 


शकणार नाही विशिष्ट सामाजिक :बंधनांचा काल 
येथे कारणीभूत आहे. अ्ा स्थितीत ते पत्रांतूनच 
केवळ आपल्या भावनांना वाट करून देऊ शकतात. 
तंत्राचीही मपरिहायंता जाणवली पाहिजे, ती येथे 
जाणवते. तो आपलं स्वगत म्हणत राहतो. तीही 
जो काही संवाद असेल तो. पत्रांतूनच साधू पाहते. 
दोघांमधील . भावनिक ताणतणाव पाहता ते 
अपरिहार्यच आहे. . 

_ या कादंबरीतील हनीफ (नायक, अर्थात रूढ 
अर्थानेच ) दोन स्त्रियांमध्ये दुभंगलेला आहे. त्याच्या 
भावभावना, आवडीनिवडी समजावून घेऊ न 
शकणाऱ्या पत्नीपासून तो.मनाने.दुरावत गेला आहे 
आणि त्याच्या, कलावंत मनाला मोळखू पाहणारी, 
त्याच्या स्त्रीप्रेमवंचित जीवनाला फुलवू पाहणारी 
रेगू त्याला नकळत आपलोलशी वाटू लागली आहे. 
तो धर्माने मुस्त्िमि आहे, तर ती हिंदू आहे. 
सामाजिक दृष्ट्या काहीसं ख्ढीवाह्य असंही हे प्रेम 
आहे. दोघे विवाहित, सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय 
प्राध्यापक आहेत. दोघांची अवस्था विजोड कप- 
बशीसारखी झालेली आहे. त्याला हवी तज्ली 
पत्नी लाभलेली नाही, तर तिला हवा तसा पती 


लाभलेला नाही. अद्या स्थितीत ते दोघे एकमेकांकडे 


आकषिले गेले आहेत. हे आकर्षण प्रथम दोन कला- 


सक्त व्यक्‍तिमनांतील आहे. ती त्याच्या कवितांवर 


च नकळत त्याच्यावरही प्रेम करू लागते. त्याच्या 
स्त्रीप्रेमवंचित मनाला फुलवावं, असं तिला 'वाटू 
लागतं (हे तीच त्याला नंतर फार उक्षिरा सांगते). 
अशा प्रकारे ते नकळत एकमेकांत स्तत. जातात. 
त्यातच ती पुरेशी सुंदरही आहें. त्यामुळे तिच्या 


सुंदर शरीराचेही आकर्षण त्याला ओढत राहते. 


क्रमाक्रमाने त्याचे. हेच आकर्षण एवढे जवर होते 
की, अशारीर प्रेमाची भाषा बोलत असताना तो 
शारीरप्रेमातुन प्रेमाच्या पूर्तीची भाषा बोलत राहतो, 
त्यांचे म्हणणे आहे की, मला. प्रेमात पूर्णता हवी 


आहे. त्याच्या या मागणीमागे केवळ लंगिकंता आाहे, . 


पुरुषी भ्रमरवृत्ती आहे, की प्रेमधावाच्या मुळाक्ली 
भसणारा सनातन कामभाव माहे, हा खरोखरच 
विचारप्रवृत्त करणारा प्रइन भाहे. तिच्या मनावर 
जसं त्याचं प्रेम आहे तसं शरीरावरही आहे प्रेमात 


नबवभारत 


मार्च, ९८५ 


त्याला जी पूर्णता हवी आहे, त्यासाठी पाहिजे तो 
त्याग करण्याची त्याची तयारी आहे. सर्वे सामा- 
जिक वंधनं झुगारून देण्यासही तो तयार आहे. 


' एका पत्रात तो लिहितो, “ माझी प्राध्यापकी, तुझी 


प्राध्यापकी गेली उडत. दोघांचेही संसार गेले 
चुलीत... तूच माझ्या आयुष्यातीळ नंदादीप आहेस. 
तेवत राहशील जीवनाच्या अंतापर्यंत तर भी या 
क्षणी जगभरच्या सुखांवर उदक सोडायला तयार 
आहे. ” (पृ. ३५). आपली प्रेमातल्या पृर्णेत्वाची 
कल्पना स्पष्ट करताना तो लिहितो, “ प्रेमात मला 
मनाबरोबर झरीरही हवं आहे. ते तरुणच असले 
पाहिजे असे नाही. तु जख्ख म्हातारी झालीस 
तरी तुझं शरीर मला तुझ्या मनाएवढंच प्यार नसेल 
हे माझं म्हणणं वासनेतुन निर्माण झालेलं नाही. 
(पृ. ९८). त्य़ाला अज्ञीही शंका बोचताना दिसते 
की, “ तु मला सगळंच दिलंस, टचेस दिलेत, ग्धू 
दिलेत. पण शरीर मात्र नाकारतेस म्हणजे काय? 
मला पुर्णत्वाची आस आहे ती पूर्ण होऊ नये म्हणून 
की, ती नास पूर्ण होताच मी पुरुषी पद्धतीने तुला 
विसरून जॉईन म्हणून ?” (पृ. १०२). ,कारण 
त्याच्या पुर्णत्वाच्या कल्पनेला ती झेवटपर्यंत आत्मीक 
प्रीतीच्या तत्त्वज्ञानाची ढाल करून प्रतिकार करीतच 
असते. '  . ' 

* : तिच्या अक्षरीरी प्रेमाच्या तत्त्वज्ञांनामुळे सकृद्दर्शनी 
तिची उंची जास्त भासते. परंतु ती उंची खरी आहे 
कां? अशरीरीणी प्रीती ही कल्पना क्रितीही भाद 
असली तरी ती प्रत्यक्षात अवतरू शकते का? की 
ती स्वतःचीच प्रतारणा करीत आहे? की तो एक 
मुखवटा आहे ?- तर मग तिच्या, त्याच्या खांद्या- 
वर मान टाकून ज्ञोपण्याचा, आलिंगने देण्याचा अर्थ 
काय ? एके ठिकाणी' तो म्हणतो, “ तुझं अशरीरी 
प्रेम कळतं मला, पण उमजत नाही." कादंबरीभर्र . 
रेणूच्या कृती-उक्तींत सारखी विसंगती जाणवत 
राहते. कदांचित दोघं एकत्र येऊ शकणारच नाहीत, 


"या सत्याला दिलेला तो मुलामा असेल. कदाचित ती 


स्त्री असल्यामुळे 'तो तिचा बचावात्मक पवित्रा 
असेल. तथापि येथे लक्षांत आणून द्यावयाची बाब 
एवढीच की, विसंगतीत ओढूनताणून सुसंगती आण- 
ण्याचा प्रयत्नं लेखक करीत नाही. तो ती विसंगती 
तशीच ठेवतो. एक प्रश्‍नचिन्ह येथे उभं राहतं. सजीव 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेच 


व्यामिश्र व्यक्तिमत्त्व उभं राहतं आणि त्या 
व्यक्तींच्या आकलनाच्या प्रयत्नात कादंबरी वाच- 
'काच्या मनात विस्तारते. 

'त्यालाही कोणत्या पूर्णत्वाची आस माहे हेही बरंच 
अनाकलनीय आहे. तीच केवळ आपल्याला फुलवू 
शकेल," याची त्याला खात्री आहे. तथापि तिच्या 
शरीराची मागणी करीत असताना * माजं मागणं हे 
नक्षत्रांचं मागणं आहे' असं तो म्हणतो तेव्हा त्याला 


काय म्हणायचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तिच्या. 
शरीराच्या अभिलाषेतून तर त्याने ही पुर्णत्वाची 


भ्रामक कल्पना उभी केली नसेल ना? तथापि 
'तिच्या ( कृत्रिम का. होईना ) काहीशा उदात्त 
भूमिकेच्या माताने तो बराच मानवी म्हणजे हाडा- 
मांसाचा वाटतो. तो आपल्या मनातली तिच्या 
शरीराची अभिलाषा लपवित नाही. स्वतःच स्वत:ला 
प्रश्‍न विचारून छळत राहतो. स्वतःचाच शोध, 
धेत राहतो. ती तो विषय टाळूनच वोल्त राहते, 


तेव्हा आपण स्वतः पुरुष भसल्यामुळे आणि म्हणूनच . 


जबाबदारी नसल्यामुळे अशी अभिलाषा 'घरीत. 


आहोत की काय, याचीही चाचपणी तो कंरतो. तो. 


येथेच थांवूही इच्छित नाही. कारण ती साथ देणार 
असेल तर सर्वसंग परित्यागाचीही तयारी आहे. 
त्याच्या पूर्णत्वाच्या कल्पनेच्या मुळाशी सनातन 
कामभाव असावा, असे म्हणता येईल. | 
खरे म्हणजे शरीराच्या पलीकडे आत्मीक प्रेम 
झसतं असं मानताना द्यारीरिकतेमुळे त्याला कुठला 
ढळ पोहोचतो हे सांगता आले पाहिजे. यातून शरी- 
, राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच कुठेतरी आपण दूषित 
करून घेतलेला असे तर नाही? काम हा आदिम भाव 
आहे त्यावरच प्रेमाचं फूल फुलतं. तरुण झरीरात 
बास करणारी दोन मनं स्वाभाविकतेने एकत्र येणं यात 
एक प्रकारची नर्नैतिकता आहे. स्त्रीपुरुष-संबंध्राकडे 
पाहण्याची समाजाची दृष्टीच विकृत असल्याने 
4 व्हेटॉनिक लव्ह ' वगैरेंसारख्या बिनवुडी कल्पना 
निर्माण झाल्या असाव्यात. अद्या नात्मीक प्रीतीचा 
नबाधार घेताना रेगू दिसठे, तेव्हा तिने पुढे केलेली 
ती एक ढाळ आहे असे वाटते. आपले लौकिक 
व्यक्तिमत्त्व सांभाळून तिला आपल्या भावभावनांना 
घाट करून द्यायची आहे. तो अधिकच हट्टाला पेटतो 
तेव्हा वी अधिकच पेचात पडते, तेव्हा त्याला फारसं 


ष्३े 


दुःख होणार नाही अक्षी सवब ती पुढे करते. ती 
म्हणते, “ मी. तुझ्या . बरोबर «तसं वागळे ते तुला 
फुलविण्यासाठी.? त्याने आपल्यापासुन वििष्ट- 
अंतराइतकं दूर जावं म्हणून ती हे सांगते. परंतु 
त्याला फुलवणं ही. तिचीही एक मानसिक व भाव- 
निक गरजच नव्हती का? त्यातून तिच्या स्त्रीमनांने 
स्वत:लाच वाढवून घेतलं नाही का? 

तिच्या वरील उद्‌गारांनी तो कमालीचा विद्ध, 
होतो.- समाजाने झिडकारलं, तुही दूर लोटलंस 
म्हणून वैतागतो. तुझ्या फुलवून खुडण्याच्या सवयीला 
माझा बळी गेला म्हणून आक्रंदू लागतो. त्यानंतर 
काही उर्दू शायर आठंवीत आपले दुःख सुसह्य बनवू. 
लागतो. ती त्याला पुर्ण आकलली नसली तरी तिने 
मात्र त्याला पूर्ण ओळखलंय- .यातच त्यांचा पूण 
पराभव झालाय. नंतरच्या 'मेटीत.ती स्वतःच म्हंणते,. 
“ मी तुला पूर्ण ओळखलंय. तू मला विसरू 'शकत 


. नाहीस. तुला माझं शरीर हवं आहे पण ते तुला 
मिळणार नाही. आता तू मला विसरून जा.” आपलं 


लौकिक व्यक्तिमत्त्व. जोपासू पाहणाऱ्या तिला असं 
म्हणण्यापळीकडे अन्य पर्याय उपलब्धही नव्हता, 
यानंतरही तो आपलं. बायकोविषयीचं गाऱ्हाणं 
तिच्याजवळ मांडतो व. पुन्हा मी हे दुःख तुलाच का 
सांगावं असा प्रश्‍न उपस्थित करून ' किंवा असं तर 
नसेल की मी तुझी सहानुभूती मिळविण्याची घडपड 
करीत आहे ' असं तिलाच विचारतो. तो तिला 
विसरू दाकणार नाही, तशी तीही त्याला विसरू 
शकणार नाहीच. शेवटच्या भेटीत फक्त एकदाच तु 
मला हवी आहेस असं सुचवीत राहणारा तो, शेवटी 
ती हमसून हमसून रडू लाग्रते तेव्हा अर्भकाच्या 
मनाने तिच्याजवळ जातो. तिच्या केसांवरून हात 
फिरवीत डोळ्याचं सर्वेद्रिय करून चांदण्यात निथळ- 
णाऱ्या तिका पिऊन टाकतो. तीदी .ज्याच्या पली- 
कडचा मोह म्हणजे खालच्या पातळीवरील वासना 
ठरेल असा उच्चतम आनंद त्याला देते. आणि 
शेवटच्या पत्रात तो- ' माझं पूर्णत्व मला मिळालं. 
माझं जीवन धन्य झालं-' असं तृप्तीचं मीत ग्राताना 
दिसतो. येथे कादंबरी स्वत:ला मिटवून घेते. 

लेखक या . कादंबरीला रेणूच्या ख्पाने स्वतःला 
वडलेलं एक स्वप्न मानतो. लेखक आपल्या कला- 
कृतीरा काय माततो, ही गोष्ट मूल्यसांपनात 


क. ! 


महत्त्वाची नसली तरी माझ्या म्हणण्याला ती पुष्टि- 
कारक असल्याने तिचा निदेश करीत आहे. कारण 
रेणू हे प्रत्येक कलाभिरुचिसंप्न पुरुषमनाला 
पडणारे स्वप्न आहे. स्त्रिया आज कितीही पुरुषांच्या 
बरोबरीने समाजात वावरत असल्या तरी स्त्री-पुरुष 
संबंधाकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी कधीच निकोप 
नसते. मात्र या कादंबरीतून व्यक्‍त झालेला प्रेमानुभव 
सामाजिक वास्तवातून वेचलेला आहे, असे वाटते. 
काव्यात्मतेचा एक गहिरा सुवर्णवखं या कादंबरीच्या 
पोताला हनीफच्या कविमनामुळेच लाभलेला आहे. 
ही कादंबरी म्हणजे एक भावावस्था आहे. त्यातील 
एकेक पत्र म्हणजे त्या भावावस्थेच्या एकेक पाकळ्या 
आहेत. कंथानक गुंफणे हा हेतू नाहीच.. असेल ते 
केवळ निमित्तमात्र महत्त्व आहे ते व्यक्‍तींना, त्यांच्या 
भावभावनांना, त्यांच्या परस्परसंवादी विरोधी 
ताणतणावांना. न - 
सामाजिक वास्तवाची जबर काचणी या कादं 

बरीतल्या प्रेमानुभवाची अपरिहायेता आहे. सामा- 
जिक वास्तवाचं जबरदस्त भान ठेवून प्रेम या 
विषयावर लिहिली गेलेली ही एक वाचनीय कादं- 
बरी आहे, असं नि:संशयपणे म्हणता येईल. 


-ररवीद्र ना. ठाकूर 


मानवाचा पुत्न येशू - भाऊं धर्माधिकारी; 
ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई- २४; पृ. ८२,कि. १० रु. 


धमंसंस्थापना करण्यासाठी परमेश्‍वर पुन्हा पुन्हा 
अवतार घेत असतो, त्याचप्रमाणे महामानवांची 
चेरित्रेही वरचेवर जन्माला येत असतात. नवनवीतं 
लेखक, वेगवेगळे संदर्भ, देशकालपरिस्थितीनुसार 
बदलणारे दृष्टिकोन, निरनिराळ्या भाषा, लिहिणा- 
ऱ्यांचा भक्तिभाव, सांप्रदायिकता या सर्वांमुळे चरित्र 
एंकच, पण ते अनेक रूपांनी नटत असते. श्री. भाऊ 
धर्माधिकारी यांनी लिहिलेले येशू चरित्र मराटी 
वाचकांना ठेरीव ठशांच्या चरित्रांपेक्षा आगळेवेगळे 
तरीही ओळखीचे वाटेल असे आहे. जेमतेम ८० 
पृष्ठांचे हे चरित्र रसपूर्ण तर आहेच, पण माहिती- 
पूर्णेही आहे. मुखपृष्ठावरील टोकदार काटे आणि 
पारदर्शक रक्‍त येशूच्या बलिदानाच्या दृष्टीने मोठे 


नवभारत 


भार्व, १९८५ 


बोलके वाटते. दोन हजार वर्षांपूर्वी घडलेली ही 
चरित्रकथा लेखकाने, आत्मत्यागाने मानवधर्माचे 
उद्बोधन करणाऱ्या गांधीजींच्या चरणी समर्पण 
केली आहे, यातही सर्मपकता दिसून येते. ही गोष्ट 
लेखकाच्या दोघांवरील प्रेमाची साक्ष पटविणारी 
तर आहेच, १ण राष्ट्रोय एकात्मतेची निकड अस- 
लेल्या या काळात सवेधर्मी समानत्व' राखण्याच्या 
दृष्टीने समयोचित आणि सूचकही आहे. येशूविषयी 
“गांधीजी ' हा ' हरिजन ' मधील उताराही साहाय्य- 
भूत ठरणारा आहे. 

पू्वखंड आणि उत्तरखंड असे ग्रंथाचे दोन भाग 
विवेचनाच्या दृष्टीने सोयीचे आहेत. येशूच्या 
काळच्या फिलिस्तानचा नकाह्याही सोबत जोडलेला 
आहे. त्या काळची भौगोलिक परिस्थिती, सामाजिक 
रीतिरिवाज यांचे तपशीलवार वर्णन सुरुवातीलाच 
करून आवश्यक ती पावंभूमी निर्माण केली आहे. 
धमंसंस्था, ज्यू लोकांमधील आपसांतील व्यवहार, 
परस्परांमधील वैमनस्य, त्यांचे गुणदोष, त्यांच्या 
ठिकाणी असलेली स्वातंत्र्यप्रीती वगैरेचे वर्णन 
करूनच. लेखक थांबलेला नाही; तर सीझरच्या 
राजसत्तेचे व ज्यूंच्या छळाचेही चित्रण करून संपूर्ण 
भूतकाळ त्याने वाचकांसमोर साकार केला आहे. 
सर्वे समाज जागरूक होता. इव्वरी अवताराची 
वाट पाहत होता. स्वर्गीच्या राज्याची भविष्यवाणी 
खरी ठरेल, या भरवशावर अनन्वित अत्याचारांशी 
सामना देत होता. अद्या परिस्थितीत येशूचा अवतार 

एला लेखकाने वणिलेला आहे. 

येशूचे सदेहचरित्र आणि धर्मचरित्र असे पुन्हा 
दोन भाग लेखकाने केलेले आहेत. * बायबल! मधून 
आणि इतिहासादी संदभंग्रंथांतून वाचलेले येशूचे 
चरित्र लेखकाने आत्मसात करून त्याचे सार प्रस्तुत 
ग्रंथात वाचकांसमोर ठेवले आहे. त्यामुळे इतर 
भाषांतरित-रुपांतरित अद्या लेखनापेक्षा हे चरित्र 
वैशिष्ट्यपूर्ण वाटते. दुबळा, किडकिडीत दिसणारा, 
फिक्कट गोर्‍या वर्णाचा, तेजस्वी डोळ्यांचा, हृदयाला 
जाऊन भिडणारी वाणी असलेला, दुसऱ्यांना आपलेसे 
करून घेणारा, बालपणापासून शास्त्रचर्चा करणारा, 
स्वत: अपार यातना सोसुन इतरांना प्रेम देणारा, 
दिवसरात्र लोकसेवा करणारा, लोकांच्या परि- 
चयांची रूपके घेऊन आबालवृद्धांना, कोळी, 


अक्षरवेच 


क्षेतकरी, श्रीमंत, व्यापारी सगळ्यांना प्रवचनातून 
उपदेश करणारा, एक महान संतपुरुष लेखकाने 
आपल्यासमोर समर्थपणे साकार केला आहे. त्याचा 
अनुयायीवर्य व प्रचारकायं, हर्मन ग्रिरीवरील प्रवचन, 
लहानलहान परंतु बोधप्रद बोष्टी, येशूचा एकांतवास, 
त्याचे क्रांतिकार्य वर्गरे समळे काही प्रत्यक्षच वाचल्या- 
चंतर लेखकाच्या वर्णनर्शेलीचा परिचय वाचकाला 
होईलच. पण येशूच्या बीवनातील अखेरचा हूदय- 
विदारक प्रसंग- त्याचे वर्णन वाचताना वाचकांचे 
हृदय हेलावून जाते. सत्तरिस्तचरित्रामृताचे हे पेय 
सुयोग्य भाषापात्रातुन दिके गेल्यामुळे त्याची गोडी 
अवीट वाटते. 

आपल्या अवुयायांना देवाचा संदेश लोकांना 
सांगायल्य सांगताना येशूने जे मा्गदर्शत केले, त्या 
चेळची लेखकाची शब्दयोजना येथे मांडण्याचा मोह 
आवरत नाही. सापासारखे सावध, कवुतरासारखे 
निरुपद्रवी उपदेशक नयरावगरांत, खेड्यापाड्यांत 
उपदेक्ष करीत चालले होते. भक्‍तगणांमध्ये भर पडत 
होती. येथूच्या कार्यामुळे * तिराझेला आशेची 
थालवी फुटली, पापाला पुण्याची वाट सापडली, 
निराधार आधारित झाले, दंभ उघडा पडला, दप 
गांगरला, क्रोध पेटला.” भाषेच्या दृष्टीने किती 
उत्तम नमुना आहे हा ! | 

उत्तमोत्तम उदात्ततम नीतितत्त्वांचा परिचय हे 
चरित्र वाचत असता वाचकांना होतो. “ भाकरीनेच 
केवळ मनुष्य जगत नसतो, ईश्वराचा प्रत्येक शब्द 
हेच माणसाचे अन्न आहे” हे, चाळीत दिवसांच्या 


र 


उपवासादंतरचे येशूच्या ज्ञानवान आत्म्याचे बोळ 
कशाची साक्ष देतात ? 

संपूर्णे मानवतेला श्रेमाचा धम शिकविणाऱ्या 
येशूला धर्मद्रोही म्हणून पत्करावे लागणारे मॅ 
बघून * ट्मिश्‍चन धर्म म्हणजे आत्मबलिदानाने 
मानवसमाजाला शुद्ध करण्याचा धर्म, अश्ली यथार्थ 
व्याख्या छेखकाने दिळी आहे. जुन्या धर्मातील 
जडपणा काढून टाकून त्याला दिव्य बनवण्याची 
कांती करून येशूने आपली जीवितयात्रा संपविली. 
* प्रत्येक अवतारी पुरुषाचे हेच कार्य होय", 
या शब्दांमुळे येशूमध्येच भारतीयांना अनेक मर्हा- 
युरुषांचे स्मरण होते आणि येशू आपलासा वाटू 
वागतो. 


व 


पेसाह्चा सण, शब्बाथ, सिनेगॉग, राब्बी वर्गरे 
शब्दांच्या सान्निध्यात आपल्याला त्यांच्या भाषेचा 
परिचय तर होतोच; पण आपण त्या वातावरणात 
जाळन पोचतो. तसेच पिता, पुत्र आणि पुनरुज्जीवित 
पुण्यात्मा या त्रितयांच्यामुळे आपल्याला जगातल्या 
अत्यंत प्रमुख अ्या या धर्माचा परिचयही होतो. 
येशूच्या मरणोत्तर ख्त्रिस्ती धर्माची वाटचाल्ही थोड- 
कयात वर्णन केलो आहे. मधूनमधून आपल्याकडचे 
काही संदर्भही दिलेळे आढळतात. श्रीकृष्ण, शिवाजी 
त्याचप्रमाणे रजपुत, अशिया खंडातील स्थिती 
वगैरेंमुळे तुल्नात्मकरीत्या माहिती वाचकाला सहज 
मिळते. चर्चचा प्रारंभ, ग्रीकांचे वर्चस्व, धरमसंस्थेचे 
राज्यसंस्थेत रूपांतर, धर्माला प्राप्त झालेली राज- 
मान्यता, अध्यात्मापेक्षा कमंकांडाल्य महत्त्व देऊन 
त्यातच गुरफटण्याची धर्माची अवस्था सगळे काही 
टप्प्याटप्प्याने ढेखकाने वर्णन केले आहे. येशूच्या 
“ जगाला प्रेस अर्पावे ' म्हणून सांगणाऱ्या धर्माकडून 
धनलालसा, सत्तापिपासा, अहिसा यांकडे स्वार्थान्ध- 
तेने वळणारे, आपल्या करणीने जगातल्या मानव- 
समाजाला दुबळे बनवून, आपल्या लोभाचे भक्ष्य 
बनविणारे ख्मिस्तानुयायी पाहून लेखकाने अखरीस 
खंत व्यक्त केलो आहे, आणि ख्थरिस्ताचा साधा 
सरळ उपदेश समुद्रवेळेवरच्या वाळूवरची भक्षरे 
ठरला आहे, असे म्हणून दुःखोद्गार काढलेले आहेत 
* प्रत्येक धर्माची हीच नियती का बरे असावी ? "- 
हा लेखकाचा अखेरचा सवाल वाचकालासुद्धा 
अंतर्मुख व्हायल्य लावणारा आहे. 


- एद्या सोनक 


: मनरंग ' (हलितलेखसंग्रह) - सौ. पद्मा 
मोरजे; पद्मयंगा प्रकाशन, अहमदनगर ४१४००१३ 
पृष्ठे ५९, मूल्य रूपये १०/- 


* मनरंग ' हा सौ. पद्मा मोरजे ह्यांच्या तेरा 
लळित लेखनाविष्कारांचा संग्रह. ' लघुनिबंध 
(ळलिठनिबंध ', ' रूपककथा ' अक्षा नावांच्या काट- 
कोर्‌ चौकटीत बसरुण्यासारखे हे लेखन नाही. त्यांच्या 
ह्या संग्रहातील आठवा लेखनाविष्कार तर एखाद्या 
मुक्‍त कदितेसारखा आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमापा एका 


ष्ट 


चिंतनशील मनाच्या ह्या तेरा भावाबस्था नाहेत; 
आपल्याच मनाच्या विविध रंगांनी त्या उजळलेल्या 
आहेत; म्हणून खरोखरी हे सर्व * मनरंग'च होत. 
आपल्या छोट्याशा पुस्तकाला त्यांनी दिलेले नाव 
त्यामुळे उचितच वाटते. हे. नाव ह्या पुस्तकातील 
साऱ्याच भावावस्थांना कवेत घेणारे; त्यामुळे प्रत्येक 
भावावस्थेला स्वतंत्र श्ीषंक नाही. . 


इवभार्त 


ह्या सवं भावावस्था अत्यंत उत्कट, खोल आहेत. 


कधी लौकिक तोलापासून सुटून एका विश्‍वव्यापी 
अस्तित्वगाभ्याला भिडण्याची धडपड त्यातून दिसून 
येते, तर कधी अपत्याच्या रूपाने स्त्रतःच्या 
अस्तित्वाला फुटलेला अंकुर जपण्यातले ताण प्रत्य- 
यास येतात. काही भावावस्या कथारूप घेऊन येतात. 
एका डोंगराचे लोभसवाणे शिखर गाठू पाहणारी 
एक मुंगी अद्माच एका कथारूप भावावस्थेत भेटते. 
वाटेवर एका मुंगळ्याची प्रामाणिक साथ तिला 
मिळते; परंतु दोघांची गती जमत नाही. मुंगळा पुढे 
आणि मुंगी मागे, असेच होत. राहते. शिखर 
गाठण्यासाठी स्वतःच्या ताकदीपलीकडे जाऊन मुंगी 
चालत राहते आणि अखेरीस मुंगळा नाघी शिखरा- 
वर पोचतो. तेवढे पाहूनच मुंगी अखेरचा इवोस. 
सोडते. जिला साथ दिली, तीच नाहीझी झाल्यामुळे 
मुंगळ्यालाही शिखर गाठल्याचा आनंद घेता येत 
नाही. अद्या कथांचा अर्थ सतत विस्तारणारा -व 
नवनवी रूपे धारण करून. जीवनातील शाश्‍वत, 
वेदनामय अश्षा-सत्यांना स्पर्ष करणारा, उंच आभाळ 
आणि त्याच्या खाली उभा राहिलेला खुजा माणूस, 
कळू दाबताच नियोजित कामे करणारी बाहुली, मरे- 
पर्यंत सतत पिजण करीत राहणारा पिंजारी ह्यांच्या 
कथा अश्याच. खरे तर 'कथा' हा शब्दही येथे काटे- 
कोरपणे वापरता येणार नाही. भावावस्थांतून ,अल- 
बारपणे मिसळून गेलेल्या जीवनानुभवांचे हे सूक्ष्मे- 
धागे आहेत. विविधरंगी, विविधढंगी, विविघ- 
क्षेत्री, विविधवयी असे फुगेच फुगे समोर आल्यावर 
त्या फुऱ्यांच्या सागरात मोहावून शिरणारा; आणि 
हा घेऊ का. तो घेऊ, असे करीत त्या सागर- 
तळी बुडून मरणारा ' तो 'सुद्धा मानवी स्वभावाचा 


९ 


9 


मार्च, १९८५ 


एक सनातन पैलू प्रकट करतो. आयुष्यात एकाकी- 
पणे अनेक वसे घ्यावे लागतात; न उतता, न मातता 
ते पुरे करावे लागतात. ही बांधिलकी दमछाक 
करते; प्राणही फुंकरून टाकते. त्या विझलेल्या 
जीवाच्या त्यागाची प्रशंसा होते; त्या त्यागांची 
श्रिकवण देणारी परंपरा आणि संस्कार दु.खित 
होतात पण शेवटी उरते काय? फक्त त्या जीवाचे 
भाक्रोश, जे लोकांना भुताटकीसारखे वाटतात. हे 
अनुमवणाऱ्या कोणा एकीची ' कहाणी. एका भावा- 
वस्थेत आहे. अन्य एका भावावस्थेतीलः चितन' मत्यु- 
संबंधीचे आहे. मृत्यू नकोसा वाटतो; ऐहिकाची 
ओढ जबरदस्त असते; पण मृत्यूचे स्वरूप जाणून 
घेण्याचे कुतृहलही असते. तथापि जोवर आपण 
ऐहिकाच्या पाशातून मुक्‍त होत नाही, तोवर मृत्यूचे 
रहस्य तरी भापल्याला कसे कळणार? ह्या प्रश्‍नाचा 
विचार करताकरताच, जाणवते, की आता मृत्यूचा 
प्रतिकार करण्याची इच्छा राहिलेली नाही. घर... 
माणसं अश्या ऐहिकात अडकण्याचा मोह. संपत चाल- 
लेला आहे... . 


सौ, पद्मा मोरजे ह्यांच्या लेखनाला एक अंस्वस्थ, 
अनावर ल्य्‌ आहे. ही र्य पकडून त्यांचे शब्द एका 
शांत, नीरव विमुक्‍ततेच्या शोधात निघाले आहेत.. 
कोणत्याही साहित्यप्रकाराच्या नावाचे बंधन त्यांना 
त्यामुळेच नको आहे. तरीही हे लेखन अर्थाचे अनेक 
आकार आणि अनेक वलये वाचकांच्या . मनातं 
निर्माण करते. त्यांचे लेखन वाचत. असताना, मनः- 
चक्षूंपुढे तरळून नाहीसे होणारे हे आकार आणि ही 
वल्ये चितनक्षीलतेच्या ज्या ग्राभ्यातून येतात, 
त्यालाही * आध्यात्मिकता , * बोधप्रवणता ', 
* वेदनामयता ' अशी ठरावीक नावे देणे अनुचित 
ठरेल. अक्षा नावांच्या सांकेतिक अर्थाच्या अतीत 
होण्याची घडपड आणि ध्यास ह्या लेखनातून अगदी 
स्वाभाविकपणेच प्रकट होतो. 


पुस्तकाचे मुखपृष्ठ साधे, पण पुस्तकातील नाद- 
याशी संवादी असे आहे. 


- अ, र. कुलकर्णी 


७१ 


सार-संकलन 


सम्द्धी आणि उपासमार 


ह्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पड्चिम जमंतीमध्ये 
२ लक्ष ६० हजार गायींची हत्या करण्यात येईल. 
दुध आणि दुभत्यांचे पदाथ यांचे यूरोपमध्ये जे 
* अतिरेकी ' उत्पादन होत आहे, त्यावर तोडगा 
म्हणून ही योजना अंमलात आणण्यात येत आहे. 
तिच्यात प्राण्यांविषयीची बेदरकार वृत्ती तर दिसून 
येतेच पण माणसांविषयी-गौरेतर माणसांविषयी- 
निर्घेण भाव व्यक्‍त होतो. कारण आज एका बाजूला 
अन्नाचे हे अतिरेकी उत्पादन होत असतानाच २७ 
आफ्रिकन देश उपासमारीने ग्रस्त आहेत. आफ्रिका हे 
आजचे सर्वांत अधिक भुकेलेले खंड आहे. त्याच्या 
५० कोटी लोकसंख्येपेकी २० कोटी माणसे उपास- 
मारीचे बळी ठरतील असा संयुक्त राष्ट्रांच्या ' अन्न 
आणि शेती संघटने'चा अंदाज आहे. आफ्रिका खंडात 
जन्मणाऱ्या १,००० मुलांपैकी १२० मुले त्यांच्या 
पहिल्या वाढदिवसापूर्वी मरतात. 

सबंध जगाच्या दृष्टीने पाहता दहा वर्षांपूर्वी 
प्रत्येक मिनिटाला १,२०० माणसे उपासमारीमुळे 
मृत्यू पावतात असा अंदाज होता. आज ही संख्या 
वाढली असणार. दुसर्‍या बाजूला पश्चिम यु रोपमध्ये 
३ कोठी टन एवढा अन्नाचा साठा पडून आहे, कारण 
त्याला उठाव नाही. म्हणजे त्याची “ योग्य ' किंमत 
देऊन तो विकत घ्यायला कोणी तयार नाही. पण 
ह्या अन्नाचा उपयोग आज जे भुकेने मरत आहेत, 
त्यांच्यासाठी करावा हे कुणाला सुचत नाही. हे 
£ अतिरिक्त ' अन्न अखेरीस सोव्हिएट रशियामध्ये 
पाठविण्यात येईल व जनावरांचे खाद्य म्हणून त्यांचा 
वापर होईल, कारण मदंत म्हणून ते भुकेल्या माण- 
सांना वाटून टाकण्यापेक्षा या मार्गाने त्याची थोडी- 


फार तरी किंमत पदरात पडेल, 
गरीब देशांतील उपाशी माणसांना अन्नाची मदत 
करायला इतके नाखूष असलेले श्रीमंत देश दरवर्षी 
२४ अब्ज डॉलरएवढी रक्‍कम शस्त्रास्त्र निभितीवर 
खर्चे करतात. ह्याच्यातील काही भाग खर्चून सवे 
न. भा. ८ 


गरीब देशांतील भुकेकंगाल माणसांची उपासमारी- 
पासून कायमची सुटका करता येईल. 

माणसे जी भुकेली राहतात ती जगात अन्नाचा 
तुटवडा असतो म्हणून नव्हे; तर ती गरीब असतात 
म्हणून. उपलब्ध असलेले अन्न विर्कत घ्यायला 
त्यांच्याकडे पैसे नसतात. 

भारतात ३२-कोटी माणसे दारिद्रथरेषेखाली 
'राहतात. दिवसाकाठी त्यांना पुरेसे असे एकही जेवण 
मिळत नाही. ह्यांतील २५.५ कोटी ही . १४ वर्षा- 
खालील मुले आहेत. ह्या उपासमारीने त्यांची शारी- 
रिक व मानसिक वाढ खुंटते आणि अनेक रोगांची 
ती बळी होतात. आज संबंध जग घेतले तर त्यांच्यात 
भरपुर अन्न उपलब्ध आहे आणि त्याच्या किमतीही 
एकंदरीत स्थिर आहेत, आणि तरीही ५० कोटी 
माणसे कायमची भुकेली राहतात. त्यांचे नीट 
पोषण होऊ झकत नाही. | 

दहा वर्षांपुर्वी रोम येथे भरलेल्या जागतिक अन्न 
परिषदेत बोलताना हेन्री किसिजर ह्यांनी पुढील 
उद्गार काढले होते : “ आज कोट्यवधी माणसे 
ज्या उपासमार आणि कुपोषण ह्यांच्या शापाने ग्रस्त 
आहेत त्याचे निमूलन करणे हे सबंध आंतरराष्ट्रीय 
मानवी समाजाने स्वीकारलेले उद्दिष्ट म्हणून जगा- 
तील सवें सरकारांनी मान्य करावे, आणि येत्या दहा 
वर्षांत एकही मूल उपाशी पोटी झोपायला जाणार 
नाही, उद्या भाकरी मिळेल की नाही अशी भ्रांत 
एकाही कुटुंबाला असणार नाही, आणि कुणाही 
मानवी व्यक्‍तीचे भविष्य आणि तिच्या शक्‍ती कुपो- 
षणापोटी खुंटणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण 
करणे हे आपले साध्य म्हणून स्वीकारावे. ” 


पण आज अमेरिकेचे अध्यक्ष रीगन हे संयुक्‍त 
राष्ट्रांच्या अश्च आणि शेतकी संघटनेतुन बाहेर पड- 
ण्याचा विचार करीत आहेत. ह्याचे कारण अर्थात 
जी ४९० कोटी डॉलर एवढी वांषिक मदत अमेरिका 
ह्या संघटनेला करते ती वाचविणे हे आहे. पणं ह्या 
वाचविलेल्या रकमेचा पर्यायी उपयोगं कायं असेलं 


अनुक्रमणिका 


प््ट 


असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर ' रस्त्रास्त्रांच्या 
निर्मितीत वाढ ' याहून दुसरे उत्तर सुचणे कठीण 
दिसते. | 
उपासमारीवरील खरा परिणामकारक उपाय 
म्हणजे दारिद्रय हटविणे हा होय. आफ्रिका खंडा- 
तीळ पाचांपैकी चार माणसे शेतीवर अवलंबून 
आहेत. पण तेथील झेतीची अवस्था अतिशय निकृष्ट 
आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवून शेतमजूर आणि 
दोतकरी यांचे उत्पन्न वाढविणे, हाच उपासमारी 
हटविण्याचा मार्ग हों. आज मागासलेल्या देशांत 
जगाच्या एकंदर लोकसंख्येपेकी ७५ टक्के लोक 
राहतात. पण पृथ्वीची लागवडीखाली आणता 
येईल अशी जी एकंदर जमीन आहे तिचा ५५ टक्के 
एवढाच भांग ह्या देशांकडे आहे. ह्यामुळे त्यांची 
शेंती सुधारणे अधिकच अगत्याचे आहे. 
काळा पैसा 
काळा पैसा हा केवळ अनर्थकारी असतो अशी 
एक समजूत आहे. पण त्याचेही हितकारक असे 
उपयोग असु शकतील असे म्हणायला पोषक असा 
पुरावा उपलब्ध होत आहे. 
स्वातंत्र्यापासून १९७५ पर्यंत भारताच्या आथिक 
विकासाचा दर ३-५ टक्क्यांच्या आसपास घुटमळत 
होता. भारताच्या एकंदर आथिक आणि सामाजिक 
चित्रात इतर गोष्टींत काही केरबदल झाले तरी हा 
घटक इतका स्थिर होता की, सुप्रसिद्ध अथंशास्त्रज्ञ 
डॉ. राजकृष्ण ह्यांनी त्याला ' आथिक वाढीचा हिंदू 
दर ' असे नाव दिले होते. पण गेल्या दहा वर्षांत 
हा दर ४-५ टक्‍के इतका पुढे सरसावला. ह्या 
दद्यकात काळ्या पैश्यातही लक्षणीय वाढ झाली 
आहे. काळ्या उत्पन्नाची एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नाशी 
असलेली टक्केवारी वाढली आहे ह्याविषयी अनेक 
तज्ज्ञांनी केलेल्या पाहूणींचे एकमत आहे. ह्या दोन 
घटनांत काही कार्थकारणसंबंध असेल का ? 
विकासाचा वेग वाढण्याचे एक महत्त्वाचे कारण 
असे की, ह्या दशकात बचतीचा दरही वाढला आहे. 
१९७२-७३ साली हा १६'२ टक्के एवढा होता; 
१९७८-७९ साली तो २४-३२ टक्के एवढा होता व 
त्यातंतर तो काहीसाच कमी झाला, योजना आयोगा- 
प्रमाणे आजचा बचतीचा दर २६ टक्के एवढा आहे. 
हो बचत सार्वजनिक क्षेत्रातील बचतीवर किवा 


नघैभारत 


मार्चे, १९८५ 


मोठ्या उद्योगधंद्यांत होणाऱ्या बचतीवर आधारलेली 
नाही. तिचा रॅ हून अधिक भाग कुटुंबांकडून 
होणाऱ्या बचतीने व्यापलेला आहे. आता ही जी 
कौटुंबिक बचत आहे ती काळ्या उत्पन्नातील काळी 
बचत असते असे मानायला आधार आहे. भारता- 
तील दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी आहे. तेव्हा जर 
व्यक्ती आणि कुटुंबे ह्यांच्याकडून होणारी बचत 
वाढली असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की, काळ्या 
उत्पन्नातील वराचसा भाग बचवून त्याचा वापर 
भांडवली गुंतवणुकीसाठी आज करण्यात येत आहे. 

काळा पैसा म्हटला की, तो गुप्त ठिकाणी पेट्यात 
बंदिस्त करण्यात येत असतो आणि सट्टा खेळण्या- 
साठी किंवा उधळपट्टीसाठी बाहेर काढण्यात येतो ही 
अपुरी कल्पना आहे. वस्तुतः काळ्या पैशाचा प्रचंड 
भाग व्यापारधंदा चालविण्यासाठी वापरण्यात येतो. 
आणि नाना प्रकारे गुंतविण्यात येतो. बराच काळा 
पैसा बँकांतील ठेवींच्या स्वरूपाचा असतो. १९८४- 
८५ साली रु. ४५९१ कोटी बँकांकडून उसने घेण्यात 
येतील असे सरकारने अंदाजपत्रकात दाखविले होते. 
ह्या रकमेचा काही भाग अर्थात अश्या काळ्या 
ठेवींचा होता. 

काळा बाजार करणारे, तसेच स्मगलर मंडळी 
आणि बडे उद्योगपती हेच काळा पैसा निर्माण कर- 
तात असे नाही. लहान उद्योग चालविणारे लक्षावधी 
लोक, स्वत:च लहानसहान धंदा करून उपजीविका 
करणारे लोक, वाहतुकीच्या धंद्यातील छोक इत्यादी 
सर्वांचे उत्पन्न हा काळ्या पैशाचा मोठाच भाग 
आहे. आज करपात्र उत्पन्न दाखविणारे ४० लक्ष 
लोक भारतात आहेत. प्रत्यक्षात करपात्र असणारे 
लोक ह्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक आहेत. 
आपल्या उत्पन्नावर ते कर भरीत नसल्यामुळे हे 
सारे उत्पन्न काळे आहे. त्याचा विनियोग हे सवे 
व्यवसाय चालविण्यासाठी, नवीन साधनसामग्री 
विकत घेण्यासाठी आणि ह्यातून लक्षावधी लोकांना 
रोजगार देण्यासाठी होतो. 

१९८० च्या आथिक शिरगणतीप्रमाणे शेती- 
बागायत इ. क्षेत्र वगळता १ कोटी ८४. १ लाख 
लहानमोठे उद्योगधंदे देशात होते आणि. त्यांतून ५ 
कोटी ३५८ लाख लोकांना रोजगार मिळत होता. 
ह्यांतील फारच थोडे आपले उत्पन्न जाहीर करतात. 


4 ८--:आहि 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलने 


ह्या ल्हान उद्योगधंद्यात झालेली वाढ हे गेल्या 
दशकात भारतीय अर्थ व्यवस्थेला जी जोमदार 
गतिमानता लाभली आहे, तिचे महत्त्वाचे कारण 
होय, 

सरकारनेही जाणीवपुर्वक किंवा अजाणता ह्या 
कर-बाह्य असलेल्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहून दिले 
आहे. बँकांनी लहान उद्योजकांना आणि स्वयं-व्याव- 
सायिकांना कर्जे म्हणून मोठ्या प्रमाणात मदत 
करावी असे धोरण त्यांनी घालून दिले आहे. मोठ्या 
उद्योगधंद्यांना काही उत्पादनक्षेत्रांत भाग घ्यायला 
त्याने बंदी केली आहे. ह्याचा परिणाम म्हणून अश्या 
क्षेत्रांत ल्हान उद्योगधंदे फोफावतात. उदा., आज 
कापडगिरण्यांच्या तुलनेने यंत्रमाग अधिक कापड 
बनवितात. पण लक्षावधी यंत्रमाग अनधिकृत आहेत. 

अल्पवचतीतुन १९८३-८४ साली रु. २,२०० 
कोटी गोळा झाले. ही रक्‍कम एकंदर उत्पन्न-करा- 
पासून लाभलेल्या रकमेहून (रु. १,६७० कोटी) 
जास्त होती. अल्पबचतीचा बराचसा भाग ही काळी 
बचत असते. भांडवलबाजारात कॅपन्या वर्षाला 
रु. १,००० कोटी इतकी रक्‍कम गोळा करू शक- 
तात. डिबेंचरसवर सध्या १५ टक्के व्याज मिळते. 
सरकार मुळाशी कर कापीत नाही. पूर्वी जेव्हा तसे 
करण्यात येत होते तेव्हा खुल्या बाजारात डिवेंचर्स- 
वर करापुर्वी १६ टक्‍के आणि करानंतर- कर १० 
टक्‍के असे- १४.४ टक्के व्याज सुटत असे. कर 
कापण्याचे सोडून देण्यात आल्यानंतर डिबेंचर्सचा 
भाव वाढला आणि त्यावर प्रत्यक्षात १४५ टक्के 
सुटेल ह्या किमतीवर स्थिरावला, ह्याचा अर्थ असा 
की डिबेंचर्सवर व्याज घेणारे लोक कर भरत नाहीत. 
ते भरत असते तर त्यांना डिबेंचर्सची एवढी किमत 
परवडली नसती. 

कर वसुल करणारी सरकारी यंत्रणा जर अधिक 
जागख्क व कार्यक्षम असती तर सरकारकडे जास्त 
वैसा गोळा ज्ञाला असता. पण ह्या पैशाचा उपयोग 
आथिक विकासाहून अन्य कामासाठी करण्यात 
आला असता किवा आतबट्ट्याच्या सार्वजनिक 
उद्योगांसाठी वापरण्यात आला असता. म्हणजे 
आधिक विकासाची गती मंदावली असती. 

ह्यावर एक युक्तिवाद असा करण्यात येईल की, 
आथिक विकास म्हणजे सवे काही नव्हे. कर चुक- 


ष्९्‌ 


विल्याने श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात आणि 
विषमता वाढते, हे म्हणणे योग्य आहे. पण ह्या 
परिस्थितीची दुसरी बाजूही ध्यानात घेतली पाहिजे. 
ती ही की, काळ्या पैशाने विकास वाढतो आणि 
त्यामुळे रोजगारात वाढ होते आणि गरिबांचा 
फायदा होतो. हा आजचा काळा पैसा कराच्या रूपाने 
सरकारकडे गेला तर फक्त नेते आणि बाबू लोकांचा 
फायदा होईल. 
भारतीय करदाते हे जगातील सर्वात अप्रामाणिक 
करदाते आहेत असे म्हणण्यात येते. त्याचे कारण 
असे की, जगातील सर्वांत अप्रामाणिक करव्यवस्था 
भारतात आहे. ज्याची ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक 
आहे व तिच्यावर ज्याला ७ टक्के फायदा मिळतो 
त्याने उत्पन्नावरील सवे कर जर प्रामाणिकपणे 
सरकारच्या हवाली केला, तर त्याच्या हातात काही 
उरणार नाही. एवढ्या कडक करव्यवस्थेमुळे एकंदर 
राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एकटक्का एवढ्या संपत्तीचे 
पुनर्वाटप होते. 
सवे करदाते जर एकाएकी प्रामाणिक झाले 
आणि सवे कर देऊ लागले तर हलकल्लोळ उडेल. 
लक्षावधी धंदे बुडतील, माणसे बेकार होतील आणि 
उद्योग, व्यापार, वाहतूक ह्या क्षेत्रांत केवळ गोंधळ 
माजेल. कररूपाने सरकारने गोळा केलेला पैसा 
परत करून हा गोंधळ निस्तरावा लागेल. तेव्हा कर 
कमी करणे आणि असलेले कर प्रामाणिकपणे देणे 
ह्या दुहेरी मार्गाचा अवलंब करणे अपरिहार्य आहे. 
. उदा., संपत्तीकरापासून दरवर्षी ९७ कोटी रुपये 
वसूल होतात. आपले अंदाजपत्रक रु. ३०,००० 
कोटींचे असते. त्या मानाने ही रक्‍कम काहीच नव्हे. 
पण ह्या करामुळे प्रामाणिकपणा अशक्यप्राय होतो. 
शिवाय हा कर उत्पन्नावर नसून बचतीवर असतो. 
ह्याचा परिणाम असा की, ह्या करामुळे “ पांढरी ' 
गुंतवणूक कमी होते व उधळपट्टी वाढते. संपत्तीकर 
उद्या बंद केला, तर काहीही नुकसान होणार नाही, 
उलट गुंतवणूक वाढल्यामुळे उत्पादन वाढेल व 
अबकारी वर्गैरे करांच्या द्वारे सरकारचा फायदाही 
होईल. 
पण केवळ कर कमी करून परिस्थिती सुधारणार 
नाही. करवसुलीची सरकारी यंत्रणाही सुधारली 
पाहिजे. आज ही यंत्रणा इतकी वेंधळी आणि भ्रष्ट 


अनुक्रमणिका 


द्० 


आहे की, कर चृकविणे हा लोकांच्या हातचा मळ 
झाला आहे. कर चुकविण्याचा एक मार्ग असा की, 
जमीनजुमला किंवा इमारती ह्यांची दर्शनी खूप कमी 
किमत दाखवून त्यांच्या खरेदीविक्रीचा व्यवहार 
करणे. ह्यावर उपाय म्हणून अश्या मालमत्ता ताब्यात 
घेऊन तिची फिरून विक्री करण्याचा अधिकार 
सरकारला देणारा कायदा करण्यात आला. १९७९ 
-८२ ह्या कालावधीत अश्या कमी किंमत लावलेल्या 
१५७०० मालमत्तांविषयी कारवाई सुरू करण्यात 
आली. त्यातील ६२०० च्या बाबतीत कारवाई मागे 
घेण्यात आली. उरलेल्यांतील फक्त २० बाबीत 
नोटीसा बजावण्यात आल्या आणि फक्त एक माल- 
मत्ता ताब्यात घेण्यात आली. चौतीस असिस्टंट 
कमिशनर आणि त्यांचा साहाय्यक नोकरवर्ग ह्यांनी 
मिळून तीन वर्षे राबून एवढे फळ पदरात पाडन 
घेतले. ही कायद्याची थट्टा नव्हे तर काय ? 
सबंध करव्यवस्थेत आमूलाग्र बदलू करण्याचा 
श्री. राजीव गांधी ह्यांनी निर्धार व्यक्‍त केला आहे. 
हा मनोक्य त्यांनी गंभीरपणे मांडला आहे अक्ली 
आशा करू या. ह्या संदर्भात जो खरा प्रश्‍न आहे तो 
असा की, राजकरण आणि काळा पैसा ह्यात जे 
नाते जडले आहे ते तोडणे त्यांना शक्‍य होईल का? 
सत्ताधारी पक्ष आणि इतरही जर काळ्या पैशावर 
गुजराण करीत आहेत तर काळय़ा पैज्याविरुद्ध चाल- 
विलेल्या मोहिमेवर कुणाचा विश्‍वास राहणार नाही. 
निवडणुका लढविणे हे पैश्याचे काम आहे. पक्षासाठी 
म्हणून काळा पैसा गोळा करण्याचे कसब सत्ताधारी 


(-) 


नंवभारत 


माचे, १९८५ 


पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी कमाविलेळे आहे. आणि 
त्याची चटकही त्यांना लागलेली आहे. ह्या परिस्थि- 
तीत सुधारणा घडवून आणावयाची असेल तर 
तिचा राजकीय पक्षापासून प्रारंभ करावा लागेळ, 
एक मार्ग असा को, अधिकृत राजकीय पक्षांना 
त्यांच्या राजकीय कायंक्रमांसाठी दरवर्षी १०० कोटी 
एवढ्या रकमेचे सरकारी अनुदान देणे. ह्यामुळें 
त्यांना प्रामाणिकपणे आपले व्यवहार करणे शक्‍य 
होईल. सार्वजनिक जीवनाच्या शुद्धीसाठी हे आव- 
इयक आहे पण पुरेसे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात आज 
जो राजकीय हस्तक्षेप होतो त्यातही भ्रष्टाचाराचे 
महत्त्वाचे मूळ आहे. हा हस्तक्षेप ताबडतोब थांबला 
पाहिजे. १९७० साली एका बँकेच्या चेअरमनला 
मारुती मोटरसाठी मागण्यात आलेले कर्ज नामंजूर 
करण्याचे धैर्य होते. हा प्रकल्प तग धरू शकणार 
नाही या कारणासाठी त्याने कर्ज नामंजूर केले 
होते, आज हे धैर्य कुणी दाखवू शकणार नाही कारण 


पुढे त्या चेअरमनला तडकाफडकी काढून टाकण्यात 
आले होते. 


श्री, राजीव गांधी ह्यांनी जर प्रामाणिकपणा 
व धैर्य दाखविले तर आजची दुरवस्था बऱ्याच 
प्रमाणात सुधारता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला 
गतिमान करण्यासाठी समान्तर अथंव्यवस्थेवर 
अवलंबून राहण्याचे कारण उरणार नाही. आधिक 
विकास व सामाजिक न्याय ह्या दोन्ही उद्दिष्टांकडे 
एकाच वेळी वाटचाल करता येईल, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । माचे १९८५ | 
प्वेटट्ठाडठा०0 ॥ए०. $&1 -19 झात [,ट्या26१ (00091 (०0 ७९-08911201(-1.100105 1४०. 6 
७. ९७. ९. <<... ७... <७.. -३.. ९... <.. <.. <३.. ७. <.. <<.” 


त 5८७ 0०0021000271(8 ॥४०॥-- 


1/12_ .4// /प्रिवाब ॥श्‍श्यब/ा०॥ 
० ८०-००९बप72 5१३922 
॥1///5 ॥./6. 


जा. ४. ७. शपत ्प्रा 


शिक्षाक्ष्ठाष्ट )॥८0ठा 


९ 
९ 
6 
€ 
0 
शै 
९ 
९ 
ठै 
शै 
९ 
है 
९ 
6 
९ 
९ 
6 
शी 
6 
१ 


धा. 0. प्र. 08॥॥, 


ऱशा'९$ातट्या 


“२७. “३७. "९७. “क. “३ "क. -क. -क>. -३.. -क. -क.. -३. -. -३. ७ ७ क क रे. “सके “>. “क. “र. 


पिती तीला... ७ ३. स क्या “> 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 


मे. पृ. रेगे यांनी प्राज्षपाठगाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


